RNI No. MAHBIL/ 2009/31744 
Reg . No. MCS/ 177/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ /भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ [ पृष्ठे १३४, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 
RELATIONS ACT, 1946 AURANGABAD 

NOTIFICATION 


" I " 


No. AWB/BIR / 2011/02 . — In exercise of the powers conferred on me under section 16 read with 
Section 14 of the Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial 
Relations Rules, 1947 , I, do hereby on this 14th March 2011 register the Kishan Bank Karmachari 
Sanghatana, Latur C / o. House No. 34, Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit Nilaga, 
Dist . Latur as Representative Union for the “ Banking Industry ” in the local area of Latur Taluka 
(Excluding Latur Municipal area ) in Latur District in place of Bank Karmachari Sangh . Latur for 
reasons stated in the order dated 14th March 2011 (Annexed ). 


“II " 


No. AWB/ BIR/ 2011/ 02. — In exercise of the powers conferred on me under section 23( 4 ) of the 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial Relations Rules , 1947 , 
I, do hereby on this 14th March 2011 enter the Kishan Bank Karmachari Sanghatana, Latur 
C / o. House No. 34, Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit Nilaga , Dist. Latur as a 

Union in the list of Approved Union for the “ Banking Industry in the local area of Latur 
Taluka (Excluding Latur Municipal area ) in Latur District in place of Bank Karmachari Sangh . 
Latur for reasons stated in the order dated 14th March 2011 (Annexed ). 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद 
__ अर्ज क्रमांक बीआयआर / ०२ / २०१० . - सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर (ज्यांना यापुढे अर्जदार संघटना असे संबोधण्यात 
येईल ) या संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( १) आणि कलम २३( ४ ) अंतर्गत दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज 
करून लातूर जिल्ह्यातील बँकींग उद्योगातील लातूर तालुका ( लातूर नगर परिषद हद्द वगळून ) या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्यांचेकडील सदस्य संख्या 
जास्त आहे या कारणासाठी बँक कर्मचारी संघ , लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज केला . 

अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६(१) नुसार 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघास दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची रजिस्टर पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवून अर्जदार संघाची त्याच्या जागी 
नोंदणी का करण्यात येऊ नये याचे कारण नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसाचे आत सादर करण्याबाबत फर्माविण्यात आले . सदर कारणे दाखवा 
नोटीस सोबत अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जाची तसेच अर्जदार संघटनेने अर्जासोबत सादर केलेल्या घटना व नियमाची, 
श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ अंतर्गत अर्जदार संघटनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत, अर्जदार संघटनेने सादर केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या 
ठरावाची प्रत बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आली. याचवेळी मुंबई 

औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( ४ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद देय पोस्टाद्वारे व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आला व सदरचा 
अर्ज राजपत्रात प्रसिद्ध झाला तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( २) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० 
रोजीच्या अर्जाची व दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसची प्रत सरकारी कामगार अधिकारी, लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या संदर्भात 
खुलासा सादर केला. सदर खुलाशाद्वारे खालील मुद्ये उपस्थित केले : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खालील अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आपणाकडे 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कलम १६ खाली लातूर जिल्हा लोकल एरियासाठी आमच्या संघटनेच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांची प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी व्हावी असा अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी आपणाकडून निकाली 
काढण्यात आलेला आहे. कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सदर कलमाखाली दाखल केलेला पूर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर १ वर्ष अन्य 
कोणतेही अर्जाची सदर कलमाखालील आपण दखल घेऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी 
दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खाली केलेल्या अर्जाची दखल आपणास घेता येणार नाही. 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही संघटना पूर्णपणे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या 
व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली व व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना आहे. सदर संघटनेने दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी रजिस्ट्रेशन 
करण्याबाबत जो ठराव पारीत केला आहे, त्या सभेच्या दिवशी सर्व कार्यकारणी सदस्य कामावर होते . 

३. सदर संघटनेची सदस्य संख्या ११९ लोकल एरियामध्ये असल्याचेनमूद केले आहे. ती सदस्य संख्या लोकल एरियातील बँकींग 
उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के पेक्षा कमी असल्याने प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किमान 
आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची पूर्तता सदर संघटना करत नसल्यामुळे सदर संघटनेचा अर्ज रद्द करणे जरुरीचे आहे . 

४ . सदर संघटनेने ट्रेड युनियन अॅक्ट खाली दिनांक १७ जानेवारी २००९ रोजी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता . सदर 
अर्जासोबत दाखल केलेल्या संघटनेच्या घटनेतील कलम २८ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी लेखा परिक्षकाची तरतुद त्यामध्ये 
केलेली नाही तसेच आपल्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी ट्रेड युनियन अॅक्टखालील 
नोंदणी अर्जासोबत जी घटना दाखल केली त्याची प्रत आम्ही या खुलाशासोबत दाखल करीत आहोत . सदर कलमामध्ये सदर अर्जावर 
संघटनेने कलम २८ ऐवजी कलम ४( ब) मध्ये केंव्हा दुरुस्ती केली व ती आपल्या कार्यालयाकडून केंव्हा नोटीपाय करण्यात आली 
यासंबंधीची कागदपत्रे आमच्या संघटनेस देण्यात यावीत . सदर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर कायदेशीर मुद्यांबाबत आमचेम्हणणे दाखल करीत आहोत . 

___ ५ . सदर अर्जामध्ये अर्जदार संघटनेने आपल्या संघटनेपेक्षात्यांची सदस्य संख्या जास्त असलेबाबत केलेला दावा पूणर्पणे चुकीचा 
असून खोटा आहे. त्यामुळे अर्जादर संघटनेचा अर्ज रद्द करावा, हि विनंती . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीचा कारणे दाखवा नोटीस संदर्भात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर 
केलेल्या उपरोक्त खुलाशासंदर्भात आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना यांना दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ ३ 
दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर याचिका 
क्र . ८१५७ / २०१० दाखल केलेल्या प्रकरणात प्रेअर क्लॉज सी अन्वये सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ औरंगाबाद 
यांना अर्जदार संघटनेने दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्यातील तरतुदीनुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेनिदेश देण्याबाबत विनंती 
केली. सदर याचिकेची प्रत या कार्यालयास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राप्त झाली ज्यामध्ये सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे दाखल केले . 

__ या कार्यालयाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्रास अनुसरून किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या खुलाशावर आपले स्पष्टीकरण दाखल केले परंतु 
सदरचे स्पष्टीकरण परिपूर्ण व मुद्देनिहाय नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या या कार्यालयाच्या पत्राद्वारे या कार्यालयाने पुन्हा सर्व 
मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे अर्जदार संघटनेस सुचित केले. त्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर केले जे खालीलप्रमाणे आहे : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांचेकडे दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा लातूर जिल्हा या 
स्थानिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता . परंतु सदरचा अर्ज हा जिल्हयातील प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नसल्यामुळे तसेच अर्जासोबत 
आवश्यक ते शुल्क न भरल्यामुळे सदरचा अपूर्ण अर्ज सहाय्यक निबंधक यांनी दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढला 
होता. सदरच्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही न करता प्राथमिक स्तरावर छानणीमध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला 
आहे. सदरचा अर्ज कायद्यातील विविध प्रक्रीया पूर्ण करून गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी 
किसान बँक कर्मचारी संघटनेस १ वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुद्दा उपरोक्त निवेदन 
लक्षात घेता गैरलागू आहे म्हणून किसान बँक कर्मचारी संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
मान्यताप्राप्त युनियनचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा अर्ज गुणवत्तेवर ( मेरीट ) निकाली काढला नसल्यामुळे 
नव्याने अर्ज करण्यास कोणतीही बाधा येत नाही . 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही अर्जदार संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेली एकमेव संघटना असून 
ती व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली किंवा व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना नाही. तसेच पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी 
संघटना नोंदणी करण्यासंदर्भात दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी पारीत केलेला ठराव हा बँक कार्यालयीन वेळेत कार्यकारीणीची सभा घेऊन 
पारीत केलेला नाही. यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घेतलेला आक्षेप हा अवाजवी व तकलादू आहे . 

__ ३. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत बँक कर्मचारी संघ, लातूर 
प्रातिनिधीक संघटनेच्या जागी ६ स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला आहे. या सहाही स्थानिक क्षेत्रामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेकडे 
२५ टक्के पेक्षा जास्त सभासद (मेंबरशिप ) आहे त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनेचा सदरचा आक्षेप गैरलागू व तथ्यहिन आहे . 

४ . किसान बँक कर्मचारी संघटनेने अंगिकृत केलेला घटना व नियमातील कलम २८ मध्ये संघटनेचे लेखा परीक्षण सरकारी लेखा 
परीक्षणाकडून करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे व तसा फेरबदल संघटनेच्या घटना व नियमात करून घेतलेला आहे. त्यामुळे 
बँक कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात उपस्थित केलेला आक्षेप खोटा व निरर्थक आहे त्यामुळे तो विचारात घेतला जाऊ नये . 

५. किसान बँक कर्मचारी संघटना ही अर्जदार संघटना लातूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रातील बँकींग उद्योगात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी झटणारी एकमेव संघटना असून या संघटनेकडे २५ टक्केपेक्षा जास्त सभासद आहेत. या द्वेषापोटी बँक कर्मचारी 
संघटनेने आमच्या संघटनेवर उपरोक्त आरोप केलेले आहेत जे पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागू असल्यामुळे विचारात घेतले जाऊ नयेत व 
किसान बँक कर्मचारी संघटनेने प्रातिनिधीक संघटनेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जो दिनांक १ जून २०१० रोजी अर्ज केलेला आहे तो गुणवत्तेवर 
व नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करून निकाली काढावा , हि विनंती . 

या कार्यालयाचा दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या नोटीशीला अनुसरून बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या 
पत्राद्वारे खुलासा केला होता तसेच सदर पत्रातील मुद्दा क्र . ५ मध्ये आपण किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घटनामध्ये केव्हा दुरूस्ती 
केली व ती या कार्यालयाकडून केंव्हा प्रमाणित करण्यात आली याबाबतची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या घटना व नियमाची प्रत व इतर कागदपत्रांच्या प्रति या कार्यालयाच्या दिनांक ९ जुलै 
२०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसीसोबत जोडण्यात आलेल्या होत्या. वास्तविक पाहता माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दिनांक 
१९ जुलै २०१० रोजीच्या आपल्या अर्जास अनुसरून राज्य जनमाहिती अधिकारी , औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० रोजी किसान 
भाग एक - ल -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेचा घटना व नियमात दिनांक २९ मे २०१० रोजी दुरूस्ती झाल्याचे तसेच संघटनेने दुरूस्तीसाठी सादर 
केलेली कागदपत्रे जसे अर्ज, ठरावाची प्रत, जुनी घटना व नवीन घटना यांच्या प्रति बँक कर्मचारी संघास देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सहाय्यक 
निबंधक यांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी कळविले होते व परत सदरच्या दिनांक १९ 

ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्रासोबत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची प्रत बँक कर्मचारी संघ , 
लातूर यांना पाठविण्यात आली . 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून लातूर जिल्ह्यातील लातूर नगर परिषद हद्द या स्थानिक 
क्षेत्रात मुख्यालय किंवा शाखा असलेल्या सहकारी बँकेची नावे व पत्ते कळविण्याची जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली त्यानुसार जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० व २० डिसेंबर २०१० रोजी पत्राद्वारे यादी कळविली . 

___ सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसला 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेल्या खुलासा व त्यावर किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
या अर्जदार संघटनेने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक व योग्य वाटल्यामुळे तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ मधील तरतुदी 
पाहता पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. आदेशामध्ये बँक कर्मचारी संघ , लातुर यांच्या खलाशातील मद्याबाबत स्पष्टपणे नमद करण्यात आले 
आहे . 
____ दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल 
केलेल्या याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे एकून किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे दिनांक १ जून २०१० 
रोजीचे अर्ज मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन ३ महिन्याचे आत 
निकाली काढण्याबाबत सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी आदेशीत 
केले. 

मा. उच्च न्यायालय , मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे अध्यक्ष/ सरचिटणीस , किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांना त्यांचेदिनांक १ जन २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ ( ए) नूसार कागदपत्रे / रजिस्टर सह दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. सदर 
पत्राची प्रत अध्यक्ष ,बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना देण्यात येऊन त्यांना देखील उपस्थित दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले तसेच दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद देय पत्राद्वारे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांनी कळविलेल्या यादीतील बँकांना कर्मचाऱ्यांची 
यादी ३ प्रतित सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. 

दरम्यान बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजी दिलेल्या खुलाशात नमूद 
केलेले कागदपत्रे व माहिती मिळालेली नाही असे कळविले तसेच बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या खुलाशावर व आक्षेप हरकतीवर सहाय्यक 
निबंधक यांनी घेतलेला निर्णय बँक कर्मचारी संघटनेस कळविलेला नाही तसेच आक्षेप / हरकती यावर घेतलेला निर्णय न कळविताच किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत ते अयोग्य व चुकीचे आहेत तेंव्हा खुलाशातील आक्षेपावर 
निर्णय कळवावा व तोपर्यंत किसान बँक कर्मचारी संघटना. लातर यांचा अर्जावरील कार्यवाही थांबविण्यात यावी असे कळविले त्यावर सहाय्यक 
निबंधक यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघास खालीलप्रमाणे कळविण्यात आले . 

किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांचा दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून या कार्यालयाने आपणास दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसात खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते व त्याचवेळी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१९४६ च्या कलम १६ ( ४ ) नुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना यांचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,मुंबई यांच्याकडे दिनांक १५ जुलै २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविला होता. आपण दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी घटना व नियमामध्ये केंव्हा दुरूस्ती केली व ती केंव्हा प्रमाणित करण्यात आली या 
संबंधीची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती . वास्तविक पाहता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची 
प्रत दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आलेली आहे तसेच या कार्यालयाचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्रासोबत पाठविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत हे आपले म्हणणे पूर्णपणे 
चुकीचे आहे . हे कार्यालय मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या तरतुदीनुसार व याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ५ 
२०१० रोजी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्जदाराच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जावर कार्यवाही करीत आहे . सदर 
याचिकेमध्ये आपण देखील प्रतिवादी असल्यामुळे आपणाला न्यायालयीन प्रकरणाची व त्यामधील आदेशाची माहिती आहे. तसेच मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ नुसार पुढील कार्यवाहीमध्ये आपले म्हणणे मांडावे असे देखील कळविण्यात आले होते . 

बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून कळविले की किसान बँक कर्मचारी संघटना, 
लातूर यांनी केलेल्या कलम १६ खालील अर्ज कायद्याने चालणार नाहीत त्यामुळे सदर मुद्यांचा निर्णय प्रथम करावा तसेच मा . उच्च न्यायालयातील 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये देखील दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्याने चालू शकणार नाही असे लेखी कैफियत द्वारे मा . उच्च 
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ही आपण सुरू केलेली प्रक्रिया चुकीची आहे तसेच किसान बँक 
कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास त्याची पडताळणी करून व उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा निर्णय केल्यानंतर नियम २८ ( अ ) 
प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत निर्णय करीत आहोत तरी वर उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्याचा निर्णय कळविण्यात यावा अशी विनंती 
केली. 

__ बँक कर्मचारी संघटनेच्या वरील दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०११ चे पत्राद्वारे खालीलप्रमाणे 
कळविण्यात आले . 

आपण आपल्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रान्वये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा पहिला अर्ज 
निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये असे स्पष्ट बंधन असतांना ही तसेच अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याबाबत निर्णय न देता नियम २८ - अ नुसार कागदपत्रे दाखल करण्याबाबतची नोटीस काढून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे योजित आहात असे 
कथन केलेले आहे जे पूर्णपणे चुकीचे, गैरलागू व कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे . आपल्या उपरोक्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने आपणास कळवू 
इच्छितो की , औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( १) मध्ये विद्यमान नोंदणीकृत संघाच्या जागी दुसऱ्या संघाची नोंदणी करण्याची 
तरतूद आहे व याच कलमाच्या परंतुकामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की , पूर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अवधी 
लोटल्याशिवाय निबंधक संघाच्या नोंदणीसाठी कोणताही अर्ज स्वीकारणार नाही. उपरोक्त कलमाचे आवलोकन केले असता स्पष्ट होते की , आपण 
उपरोक्त कलमाचा चुकीचा व आपल्या सोईचा अर्थ काढत आहात जो परिपूर्ण व कायद्यास अभिप्रेत असणारा अर्थ नाही. किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेने मान्यताप्राप्त संघटनेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ 
रोजीचा केलेला अर्ज हा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला नव्हता तसेच सदरच्या अर्जासोबत आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते 
तसेच कोणत्याही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नव्हती, त्यामुळे अर्ज परिपूर्ण व सर्वसमावेशक नव्हता, त्यामुळे औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
च्या तरतुदीची पूर्तता होत नसल्याने सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढुन निकाली काढलेला आहे. सदरच्या अर्जावर कोणताही 
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता प्राथमिक स्तरावर छाननी मध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला आहे. किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा प्रस्तुतचा 
अर्ज कायद्यातील कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम स्वरुपात गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस एक वर्षा 
पर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा आपण संदर्भीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेला आहे तो विचारात घेण्याजोगा नाही. 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ नुसार कोणताही अर्ज कायद्यातील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अंतिम स्वरुपात निकाली 
काढला असेल तर नव्याने पुन्हा एक वर्षा पर्यंत अर्ज करता येणार नाही असे कलम १६( १) मधील परंतुकातून अभिप्रेत आहे. परंतु सदरची 
परिस्थिती येथे नसल्यामुळे ही अट प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही. 

पुढे आपण याच पत्राद्वारे मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८- अ खालील नोटीस 
काढण्यापुर्वी सर्व तालुका लोकल एरिया निहाय सहकारी बँक उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या संबंधित बँकाकडून 
मागविणे जरुरीचे आहे कारण सर्व प्रथम किसान बँक कर्मचारी संघटना यांची सदस्य संख्या कलम १३ नुसार आवश्यक असलेल्या एकूण कर्मचारी 
संख्येच्या किमान २५ टक्के असणे जरुरीचे आहे व ती नसल्यास त्या अर्जाबाबत पुढील प्रक्रिया करता येणारा नाही व या कायदेशीर मुद्यांचाही 
विचार नियम २८ - अ नुसार आपण केलेला दिसुन येत नाही असा जो मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे तो ही पूर्णपणे चुकीचा व असमर्थनीय आहे . 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १३, १६, १७ व २३ ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियम २८ - अ अंतर्गत किसान बँक कर्मचारी 
संघटना व आपणास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा नव्याने कलम २८ - अ अंतर्गतची नोटीस 
काढण्याची आवश्यकता नाही . 

पुढे हेही स्पष्ट करण्यात येते की ,किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे समोर याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० दाखल केलेली होती ज्यामध्ये आपणही प्रतिवादी होतात . सदर याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २० डिसेंबर २०१० 
रोजी आदेश पारित केलेले आहेत व आदेशीत केलेले आहे की , सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन किसान बँक कर्मचारी संघटनेने 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
दिनांक १ जून २०१० रोजी दाखल केलेला अर्ज दिनांक २० डिसेंबर २०१० पासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यात यावा. मा . उच्च 
न्यायालयाचेदिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचे आदेश आपणास पूर्णपणे ज्ञात असून न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या चौकटीतच व मुंबई औद्योगिक 
संबंध अधिनियम, १९४६ मध्ये उधृक्त केलेल्या तरतुदीप्रमाणेच कार्यवाही चालू आहे. त्यामुळे तांत्रिक व वेळकाढु मुद्दे उपस्थित करून प्रकरणाची 
गुंतागुंत न वाढवता कायदेशीर प्रक्रिया गुणवत्तेवर व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना नैसर्गिक 
न्याय देणे शक्य होईल . 

तरी आपणास या द्वारे पुन्हा सुचित करण्यात येते की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८ - अ खाली आपणास दिनांक ३ जानेवारी 
२०११ रोजी दुपारी १२ . ०० वाजता प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करावेत. या संदर्भात पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी . 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक १५ जानेवारी २०११ व दिनांक २१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे सहायक निबंधक , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मागितलेले रेकॉर्ड दाखल केले. तसेच जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
कळविलेल्या यादीतील सहकारी बँकानी देखील कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली. 

बँक कर्मचारी संघास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज / अभिलेख उपस्थित राहून सादर 
करण्याचे सूचित करण्यात आले होते . परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सदर दिवशी कोणीही उपस्थित राहिले नाही किवा कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केले 
नाही. त्यामुळे परत दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज सादर करण्याचे डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले. सदर दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सरचिटणीस 
श्री . पांचाळ हजर झाले परंतु सूचीत केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत . तथापि किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड 
तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली त्यानसार रेकॉर्ड तपासणीची तारीख दिनांक ७ फेब्रवारी २०११ रोजी दपारी १- ०० वाजता ठेवण्यात आली. 
याचदिवशी दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड ऑडिटला दिलेले असल्यामुळे आजची तारीख वाढविणे 
गरजेचे आहे. ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेचेरेकॉर्ड आपणाकडे दाखल करीत आहोत. करिता आम्हास १५ दिवसाची पुढील तारीख 
वाढवून मिळावी अशी विनंती केली. त्यास अनुसरून सहायक निबंधक यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मा . उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र . ८१५७ / २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करावयाची आहे त्यामुळे आपणास प्रत्येक 
वेळी नव्याने वेळ देणे शक्य नाही तरी पण नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे आपणास आपले दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात 
येत असून आपण दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ३० वा. प्रत्यक्ष हजर राहून रेकॉर्ड सादर करावेत आपणास रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी 
तिसऱ्यांदा संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे यासंदर्भात आपण केलेल्या कोणत्याही मागणीचा कालमर्यादेचे बंधन पाहता विचार करणे शक्य 
होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असे कळविले होते . 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सहसचिव श्री . गोधालकर कार्यालयात हजर 
झाले परंतु त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही परंतु किसान बँक कर्मचारी संघटना या अर्जदार संघटनेने या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या 
रेकॉर्डची तपासणी केली. तसेच त्यांचे संघटनेचे रेकॉर्ड सादर करण्यास व हरकती/ आक्षेप नोंदविण्यास १० दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली 
न्यायालयाची कालमर्यादा पाहता जास्त दिवसाची मुदत देणे शक्य नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप 
नोंदविण्यासाठी शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११ - ०० वाजता ठेवण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेने रेकॉर्ड दाखल केले असेल तर ते 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंती केली त्यानुसार त्यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११-०० वाजता बँक कर्मचारी 
संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री . तानाजी जाधव व सरचिटणीस श्री . व्यंकट शिंदे सकाळी 
११- ३० वा . कार्यालयात बँक कर्मचारी संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी हजर झाले . परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सायंकाळी ५ - ४५ वाजेपर्यंत कोणीही 
उपस्थित झाले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आले नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत . बँक कर्मचारी 
संघास रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०११, २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व १४ फेब्रुवारी २०११ ( शेवटची संधी ) संधी 
देण्यात आली होती. परंतु बँक कर्मचारी संघाचे वारंवार संधी देऊनही रेकॉर्ड सादर न करता वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले बँक कर्मचारी संघाने 
रेकॉर्ड न सादर केल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करून देता आले नाही. 

बँक कर्मचारी संघास त्यांचेरेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप नोंदविण्यासाठी पूर्ण संधी देण्यात आली परंतु बँक कर्मचारी संघाने कोणतेही 
रेकॉर्ड सादर केले नाही वा आक्षेप नोंदविले नाहीत. मा . उच्च न्यायालयाने दिलेली कालमर्यादा विचारता घेता या कार्यालयाचा दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०११ रोजीच्या पत्रान्वये दिनांक ३ मार्च २०११ ते दिनांक ५ मार्च २०११ या कालावधीत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम सर्व संबंधित पक्षांना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ७ 
डाक देय नोंद पोच पत्राद्वारे कळविण्यात आला तसेच उपरोक्त कालावधीत संबंधित संघटनांना त्यांच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना सदस्यता पडताळणीच्या 
वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या ठिकाणी उपस्थित ठेवण्याबाबत देखील सदर 
पत्राद्वारे कळविण्यात आले . 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीसाठी कामगार उप आयुक्त , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांनी त्यांचेदिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे सर्वश्री एम . आर . कुलकर्णी, अधीक्षक ( २) एस . जी . मुंढे , 
वरिष्ठ कामगार अन्वेषक ( ३) एस . एम . राठोड, लिपिक -टंकलेखक व ( ४ ) एस . डी . राजपूत , लिपीक -टंकलेखक यांना सदस्यात पडताळणीसाठी 
नियुक्त केले. 

दरम्यान दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाने इन्चार्ज मा . सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचे समोर अपील 
बीआरआर / १ / २०११ दाखल करून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०११ 
रोजीच्या पत्रास आव्हान देऊन ते रद्द बातल ठरविण्याबाबत व किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ व २३ 
खाली केलेला अर्ज रद्द बातल ठरविण्यात यावा व इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम व्हावेत असी प्रार्थना केली. परंतु मा . औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर 
यांनी सदरचे प्रकरण दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोर ठेवण्यात यावे असे आदेशीत केले. त्यानुसार 
मा . औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १ मार्च २०११ रोजी दोन्ही संघटनांचेम्हणणे ऐकून व कागदपत्रे पाहून 
अर्जदार बँक कर्मचारी संघाने अपिलात केलेली प्रार्थना फेटळली वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचे समोरील याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये तसेच औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचेसमोर दाखल केलेल्या अपिलामध्ये बीआरआर / १ / 
२०१० मध्ये सारखाच मुद्दा उपस्थित केला होता . 

सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांनी त्यांचे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रानुसार व 
कामगार उप आयुक्त , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
कर्मचाऱ्यासह खालील बँकेत प्रत्यक्ष सदस्य पडताळणी केली. प्रत्यक्ष पडताळणीत आढळून आलेली संघटनांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे 
आहे : 
अ . क्र . बँकेचे नाव बँकेने किसान बँक प्रत्यक्ष बँक 

प्रत्यक्ष 
कळविलेली कर्मचारी संघटना, पडताळणीमध्ये कर्मचारी पडताळणीमध्ये 
कर्मचारी लातूर या आढळून आलेली संघ लातूर आढळून आलेली 
संख्या संघटनेच्या किसान बँक यांच्या यादीतील बँक कर्मचारी 

सभासदांची कर्मचारी संघटना सभासद संख्या संघ, लातूर या 
यादी प्रमाणे लातूर यांची 

संघटनेची सभासद 
सभासद संख्या सभासद संख्या 

संख्या 
( २ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
१. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती ४३ 

३६ 

३५ ० ० 
सहकारी बँक लि ., लातूर 
या बँकेच्या लातूर 
तालुक्यातील सर्व शाखा . 
एकूण 
टक्केवारी 

- ८१.३९ टक्के ० ०.० % 
प्रत्यक्ष सभासद पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघ , लातूर या संघाचे कोणीही सदस्य असल्याचे आढळून आले नाही . 

प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी दिनांक ३ मार्च २०११ रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या मुख्यालयापासून सुरू 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी सूचित केल्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीची 
यादी सादर केली. बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष, श्री . वसंत कुंभारे , सरचिटणीस श्री . पांचाळ व सहसचिव श्री . गोडाळकर हे सदर बँकेच्या 
मुख्यालयात उपस्थित झाले . त्यांना प्राधिकृत प्रतिनिधीची यादी देण्याबाबतची विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांनी यादी दिली नाही . परंतु लेखी 
पत्राद्वारे त्यांनी स्पष्ट वेळापत्रक तीन चार दिवस अगोदर न कळविल्याचेनमूद केले . परंतु त्याच वेळी त्यांना पडताळणी पथकासोबतच आपण रहाव 
अशी सहायक निबंधक यांनी सांगितले तथापि बँक कर्मचारी संघाचे प्रतिनिधी पथकासोबत न थांबता निघून गेले. तसेच नंतर दुपारी २- ०० वाजता 
बँक कर्मचारी संघातर्फे एक पत्र देण्यात आले तसेच सायंकाळी ६-०० केदारनाथ बँकेत सदस्य पडताळणी सुरू असतांना तिसरे पत्र दिले. वास्तविक 
पाहता दुपारी २- ०० वाजता दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात त्यांना सकाळीच, कामाचे स्वरूप व रहदारी पाहता कोणत्या ठिकाणी पथक किती वाजता 


( ३ ) 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
पोहचले तसेच सदस्य पडताळणीसाठी एका बँकेत किती वेळ लागेल हे सांगणे शक्य नसल्याने पथका सोबतच राहण्याचीविनंती केली होती. तसेच 
सदस्यता पडताळणी नमुन्यामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे सभासद आहात काय ? होय किंवा नाही, नसल्यास कोणत्या संघटनेचे सभासद 
आहात ? असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . सायंकाळी ६- ०० वा . केदारनाथ बँकेत 
पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व सहसचिव उपस्थित होते . त्याच वेळी बँक कर्मचारी संघातर्फे तिसरे पत्र देण्यात 
आले. वास्तविक पाहता पडताळणीच्या वेळी हजर असलेले प्रतिनिधी हे किसान बँक कर्मचारी संघाने प्राधिकृत केलेले होते . तसेच आपणास त्याच दिवशी 
सकाळी ११ - ३० वाजता पथकासोबत राहण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे वैयक्तिक भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा संबंध येत नाही. 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे रु. ४५० च्या शुल्कासह आक्षेप कळविले जे या कार्यालयास 
दिनांक ५ मार्च २०११ रोजी प्राप्त झाले जेव्हा की , सदस्यता पडताळणी प्रत्यक्ष लातूर जिल्ह्यात चालू होती. सदरचे पत्र सहायक निबंधक यांच्या 
निदर्शनास दिनांक ७ मार्च २०११ रोजी आले. पत्रातील आक्षेप खालीलप्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहेत. वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघास 
आक्षेप दाखल करण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१० व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ( शेवटची संधी) देण्यात आली होती : 

(१ ) आक्षेप क्र . १ “ कलम १६ मधील पूर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज करता येत नाही ” याबाबत 
आपणास दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविण्यात आलेले आहे. तसेच हाच मुद्दा बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये व मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोरील 
अपील क्र . बीआयआर /१/ २०११ मध्ये उपस्थित केलेला होता . जो मा . औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे त्यावर भाष्य 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

(२ ) आक्षेप क्र . २ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक 
क्षेत्रनिहाय सहकारी बँकांची कळविलेल्या यादीवरून संबंधित बँकांकडून कर्मचारी संख्या मागविण्यात आलेली आहे. 

(३ ) आक्षेप क्र . ३ हा लातूर नगरपरिषद हद्दीबाबत असल्यामुळे त्यावर येथे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. 

( ४) आक्षेप क्र . ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी 
२०११ , २९ जानेवारी २०११ , ७ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी संधी देण्यात आलेली होती . 

( ५ ) आक्षेप क्र . ५ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की, बँक कर्मचारी संघाने चार वेळेस संधी देऊन देखील कोणतेही रेकॉर्ड दाखल 
केलेले नाही. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मेंबरशिप बाबत ऑडीटेड स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे . 

( ६ ) आक्षेप क्र . ६ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेने तशी तरतूद घटना व नियमात केलेली आहे. व 
याबाबतची कागदपत्रे वेळोवेळी बँक कर्मचारी संघास दिलेले आहेत . 

( ७ ) आक्षेप क्र . ७ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना व बँक कर्मचारी संघाने परस्पराविरुद्ध श्रमिक संघ 
अधिनियम , १९२६ खाली तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ 
अंतर्गत वेगवेगळे प्राधिकारी कार्यरत आहेत . तसेच किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र . 
८१५७ / २०१० मध्ये मा . न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेकिसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या १ जून २०१० रोजीच्या कलम १६ खालील 
अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सदरचा आक्षेप मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कार्यकक्षेत येणारा नाही . 

( ८ ) आक्षेप क्र . ८ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडून स्थानिक क्षेत्रनिहाय 
मुख्यालय वा शाखा असलेल्या सहकारी बँकांची यादी मागविण्यात आलेली आहे. पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष 
व सहसचिव यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या रेकॉर्डची तसेच या 
प्रकरणाच्या नस्तीची तपासणी केली त्यावेळी आक्षेप क्र . ८ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या नावाचा मुद्दामहून व जाणूनबुजून उल्लेख केला नाही 
किंवा त्यावेळी तसा आक्षेपही घेतला नाही. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम संपल्यानंतर पोस्टाद्वारे इतर आक्षेपासह सदरचा आक्षेप 
नोंदविलेला आहे जेंव्हा की बँक कर्मचारी संघास मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्येदिलेल्या कालमर्यादेची जाणीव होती 
त्यामुळे या आक्षेपामागील बँक कर्मचारी संघाचा हेतू निश्चितच प्रामाणिक व नैसर्गिक नाही . 

बँक कर्मचारी संघाने पोस्टाद्वारे औरंगाबाद कार्यालयास पाठविलेल्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रासोबत रु. १०० च्या बॉन्ड पेपरवर 
श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडलेले आहे. सदरचे पत्र प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीनंतर कार्यालयास दिनांक ९ मार्च २०११ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे. पत्रातील मुद्यांचा उहापोह आदेशामध्ये आलेला असल्यामुळे नव्याने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता वाटत नाही . 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेने सादर केलेले सभासदासंदर्भातील दस्तऐवज तसेच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी आढळून किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेची सभासद संख्या पाहता मी खालीलप्रमाणे आदेश करत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

आदेश 
१. मी याद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व कलम १४ 
अन्वये लातूर जिल्ह्यात लातूर तालुका ( लातूर नगरपरिषद हद्द वगळून ) या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता बँक कर्मचारी संघ, लातूर या 
नोंदणीकृत संघाच्या जागी प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंद करीत आहे . 

२. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम २३ (१ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीकिसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
पुऱ्या करीत असल्यामुळे व लातूर जिल्ह्यात लातूर तालुका ( लातूर नगरपरिषद हद्द वगळून ) या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता किसान 
बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यासंघाची सदस्य संख्या बँक कर्मचारी संघ, लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यापेक्षा अधिक असल्याने बँक 
कर्मचारी संघ, लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघाचे नाव मान्यताप्राप्त संघाच्या यादीत दाखल 
करीत आहे . 


औरंगाबाद , 
दिनांक १४ मार्च २०११. 


के. व्ही . दहिफळकर , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद . 


Aurangabad , 
Dated the 14th March 2011. 


Dated the 14th March 2011. 


K . V . DAHIPHALKAR , 

Assistant Registrar, 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 , 

Aurangabad . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 
RELATIONS ACT, 1946 , AURANGABAD 

NOTIFICATION 

“ I” 


No. AWB/BIR / 2011/ 03 . - In exercise of the powers conferred on me under Section 16 read with 
Section 14 of the Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial 
Relations Rules , 1947, I, do hereby on this 14th March 2011 register the Kishan Bank Karmachari 
Sanghtana , Latur, C /o. House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit , Nilaga , 
Dist. Latur as Representative Union for the “ Banking Industry ” in the local area of Ausa Taluka 
in Latur District in place of Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in the order dated 
14th March 2011 (Annexed ). 


" II” 


No. AWB /BIR / 2011/03 . — In exercise of the powers conferred on me under section 23 (4 ) of the 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial Relations Rules , 1947 , 
I, do hereby on this 14th March 2011 enter the Kishan Bank Karmachari Sanghtana, Latur, 
Clo . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit, Nilanga , Dist. Latur as a 
Approved Union in the list of Approved Union for the “ Banking Industry in the local area of Ausa 
Taluka in Latur District in place of ‘Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in the order 
dated 14th March 2011 (Annexed ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद 
क्रमांक बीआयआर / ०३ / २०१० . - सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ( ज्यांना यापुढे ‘ अर्जदार संघटना असे संबोधण्यात 
येईल ) या संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( १) आणि कलम २३( ४ ) अंतर्गत दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज 
करून लातूर जिल्ह्यातील बँकींग उद्योगातील औसा तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्यांचेकडील सदस्य संख्या जास्त आहे या कारणासाठी बँक 
कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज केला. 

अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६(१) नुसार 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघास दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची रजिस्टर पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवून अर्जदार संघाची त्याच्या जागी 
नोंदणी का करण्यात येऊ नये याचे कारण नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांचे आत सादर करण्याबाबत फर्माविण्यात आले. सदर कारणे दाखवा 
नोटीस सोबत अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जाची तसेच अर्जदार संघटनेने अर्जासोबत सादर केलेल्या घटना व नियमांची , 
श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ अंतर्गत अर्जदार संघटनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत , अर्जदार संघटनेने सादर केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या 
ठरावाची प्रत बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आली. याचवेळी मुंबई 
औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( ४ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद देय पोस्टाद्वारे व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आला व सदरचा 
अर्ज राजपत्रात प्रसिद्ध झाला तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ ( २) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० 
रोजीच्या अर्जाची व दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसची प्रत सरकारी कामगार अधिकारी, लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या संदर्भात 
खुलासा सादर केला. सदर खुलाशाद्वारे खालील मुद्दे उपस्थित केले : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खालील अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आपणाकडे 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कलम १६ खाली लातूर जिल्हा लोकल एरियासाठी आमच्या संघटनेच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांची प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी व्हावी असा अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी आपणाकडून निकाली 
काढण्यात आलेला आहे. कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सदर कलमाखाली दाखल केलेला पुर्वीचा अर्जनिकाली काढल्यानंतर १ वर्ष अन्य 
कोणतेही अर्जाची सदर कलमाखालील आपण दखल घेऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी 
दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खाली केलेल्या अर्जाची दखल आपणास घेता येणार नाही. 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही संघटना पूर्णपणे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या 
व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली व व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना आहे. सदर संघटनेने दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी रजिस्ट्रेशन 
करण्याबाबत जो ठराव पारीत केला आहे , त्या सभेच्या दिवशी सर्व कार्यकारणी सदस्य कामावर होते . 

३. सदर संघटनेची सदस्य संख्या ११९ लोकल एरियामध्ये असल्याचे नमूद केले आहे. ती सदस्य संख्या लोकल एरियातील बँकींग 
उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के पेक्षाकमी असल्याने प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किमान 
आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची पूर्तता सदर संघटना करत नसल्यामुळे सदर संघटनेचा अर्ज रद्द करणे जरूरीचे आहे . 

___ ४. सदर संघटनेने ट्रेड युनियन अॅक्ट खाली दिनांक १७ जानेवारी २००९ रोजी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता . सदर 
अर्जासोबत दाखल केलेल्या संघटनेच्या घटनेतील कलम २८ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी लेखा परीक्षकाची तरतूद त्यामध्ये 

व आपल्या कार्यालयाकडन मिळालेल्या माहितीनसार किसान बँक कर्मचारी संघटना. लातर यांनी टेड यनियन अॅक्टखालील 
नोंदणी अर्जासोबत जी घटना दाखल केली त्याची प्रत आम्ही या खुलाशासोबत दाखल करीत आहोत . सदर कलमामध्ये सदर अर्जावर 
संघटनेने कलम २८ ऐवजी कलम ४( ब ) मध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती आपल्या कार्यालयाकडून केव्हा नोटीफाय करण्यात आली 
यासंबंधीची कागदपत्रे आमच्या संघटनेस देण्यात यावीत . सदर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर कायदेशीर मुद्यांबाबत आमचेम्हणणे दाखल करीत आहोत . 

___ ५ . सदर अर्जामध्ये अर्जदार संघटनेने आपल्या संघटनेपेक्षा त्यांची सदस्य संख्या जास्त असलेबाबत केलेला दावा पूणर्पणे चुकीचा 
असून खोटा आहे. त्यामुळे अर्जदार संघटनेचा अर्ज रद्द करावा, ही विनंती . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीचा कारणे दाखवा नोटीसासंदर्भात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर 
केलेल्या उपरोक्त खुलाशासंदर्भात आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना यांना दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले . 


भाग एक - ल - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० दाखल केलेल्या प्रकरणात प्रेअर क्लॉज सी अन्वये सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ औरंगाबाद 
यांना अर्जदारचे संघटनेचे दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्यातील तरतुदीनुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेनिदेश देण्याबाबत 
विनंती केली. सदर याचिकेची प्रत या कार्यालयास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राप्त झाली ज्यामध्ये सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे दाखल केले . 

__ या कार्यालयाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्रास अनुसरून किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या खुलाशावर आपले स्पष्टीकरण दाखल 
केले परंतु सदरचे स्पष्टीकरण परिपूर्ण व मुद्देनिहाय नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या या कार्यालयाच्या पत्राद्वारे या कार्यालयाने पुन्हा 
सर्व मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे अर्जदार संघटनेस सूचित केले. त्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर केले , जे खालीलप्रमाणे आहे : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ , औरंगाबाद यांचेकडे दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा लातूर जिल्हा या 
स्थानिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता. परंतु सदरचा अर्ज हा जिल्ह्यातील प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नसल्यामळे तसेच अर्जासोबत 
आवश्यक ते शुल्क न भरल्यामुळे सदरचा अपूर्ण अर्ज सहायक निबंधक यांनी दिनांक ५ मार्च२०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढला होता . 
सदरच्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही न करता प्राथमिक स्तरावर छानणीमध्ये सदरचा अर्जनिकाली काढलेला आहे. 
सदरचा अर्ज कायद्यातील विविध प्रक्रीया पूर्ण करून गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी किसान 
बँक कर्मचारी संघटनेस १ वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुद्दा उपरोक्त निवेदन लक्षात 
घेता गैरलागू आहे म्हणून किसान बँक कर्मचारी संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत मान्यताप्राप्त 
युनियनचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा अर्ज गुणवत्तेवर ( मेरीट ) निकाली काढला नसल्यामुळे नव्याने अर्ज 
करण्यास कोणतीही बाधा येत नाही . 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही अर्जदार संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेली एकमेव संघटना असून 
ती व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेलीकिंवा व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना नाही . तसेच पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी 
संघटना नोंदणी करण्यासंदर्भात दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी पारित केलेला ठराव हा बँक कार्यालयीन वेळेत कार्यकारीणीची सभा घेऊन 
पारित केलेला नाही. यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घेतलेला आक्षेप हा अवाजवी व तकलादू आहे . 

३. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत बँक कर्मचारी संघ , लातूर 
या प्रातिनिधीक संघटनेच्या जागी ६ स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला आहे. या सहाही स्थानिक क्षेत्रांमध्ये किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेकडे २५ टक्के पेक्षा जास्त सभासद (मेंबरशिप ) आहे त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनेचा सदरचा आक्षेप गैरलागू व तथ्यहिन आहे . 

४ . किसान बँक कर्मचारी संघटनेने अंगिकृत केलेल्या घटना व नियमातील कलम २८ मध्ये संघटनेचे लेखा परीक्षण सरकारी लेखा 
परीक्षणाकडून करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे व तसा फेरबदल संघटनेच्या घटना व नियमात करून घेतलेला आहे. त्यामुळे 
बँक कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात उपस्थित केलेला आक्षेप खोटा व निरर्थक आहे त्यामुळे तो विचारात घेतला जाऊ नये . 

५. किसान बँक कर्मचारी संघटना ही अर्जदार संघटना लातूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रातील बँकींग उद्योगात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी झटणारी एकमेव संघटना असून या संघटनेकडे २५ टक्केपेक्षा जास्त सभासद आहेत. या द्वेषापोटी बँक कर्मचारी 
संघटनेने आमच्या संघटनेवर उपरोक्त आरोप केलेले आहेत जे पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागू असल्यामुळे विचारात घेतले जावू नयेत व 
किसान बँक कर्मचारी संघटनेने प्रातिनिधीक संघटनेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जो दिनांक १ जून २०१० रोजी अर्ज केलेला आहे तो गुणवत्तेवर 
व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा अवलंब करून निकाली काढावा, ही विनंती . 

या कार्यालयाचा दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या नोटीशीला अनुसरून बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या 
पत्राद्वारे खुलासा केला होता तसेच सदर पत्रातील मुद्दा क्र . ५ मध्ये आपण किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी घटनांमध्ये केव्हा दुरुस्ती 
केली व ती या कार्यालयाकडून केव्हा प्रमाणित करण्यात आली याबाबतची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या घटना व नियमाची प्रत व इतर कागदपत्रांच्या प्रति या कार्यालयाच्या दिनांक ९ जुलै 
२०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीशीसोबत जोडण्यात आलेल्या होत्या. वास्तविक पाहता माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दिनांक 
१९ जुलै २०१० रोजीच्या आपल्या अर्जास अनुसरून राज्य जनमाहिती अधिकारी , औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० रोजी किसान 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ १३ 
बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेचा घटना व नियमात दिनांक २९ मे २०१० रोजी दुरुस्ती झाल्याचे तसेच संघटनेने दुरुस्तीसाठी सादर केलेली 
कागदपत्रे जसे अर्ज, ठरावाची प्रत , जुनी घटना व नवीन घटना यांच्या प्रति बँक कर्मचारी संघास देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सहायक निबंधक 
यांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना कळविले होते व परत सदरच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर 
२०१० रोजीच्या पत्रासोबत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची प्रत बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना 
पाठविण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून लातूर जिल्ह्यातील लातूर नगरपरिषद हद्द या स्थानिक 
क्षेत्रात मुख्यालय किंवा शाखा असलेल्या सहकारी बँकेची नावे व पत्ते कळविण्याची जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांनी दिनांक 
२१ सप्टेंबर २०१० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली त्यानुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० व २० डिसेंबर २०१० रोजी पत्राद्वारे यादी कळविली . 

सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसला 
अनुसरून बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेला खुलासा व त्यावर किसान बँक कर्मचारी 
संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक व योग्य वाटल्यामुळे तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, 
१९४६ मधील तरतुदी पाहता पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. आदेशामध्ये बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांच्या खुलाशातील मुद्याबाबत 
स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल 
केलेल्या याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचेम्हणणे ऐकून किसान बँक कर्मचारी संघटनेचेदिनांक १ जून २०१० 
रोजीचे अर्ज मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन ३ महिन्यांचे आत 
निकाली काढण्याबाबत सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी आदेशीत 
केले. 
____ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक ८१५७ / २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे अध्यक्ष / सरचिटणीस ,किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांना त्यांचेदिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ (ए ) नुसार कागदपत्रे / रजिस्टर सह दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. सदर 
पत्राची प्रत अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना देण्यात येऊन त्यांना देखील उपस्थित दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले तसेच दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद देय पत्राद्वारे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांनी कळविलेल्या यादीतील बँकांना कर्मचाऱ्यांची 
यादी ३ प्रतित सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दरम्यान बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ राजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजी दिलेल्या खुलाशात नमूद 
केलेली कागदपत्रे व माहिती मिळालेली नाही असे कळविले तसेच बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या खुलाशावर व आक्षेप , हरकतीवर सहायक 
निबंधक यांनी घेतलेला निर्णय बँक कर्मचारी संघटनेस कळविलेला नाही तसेच आक्षेप / हरकती यावर घेतलेला निर्णय न कळविताच किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत ते अयोग्य व चुकीचे आहेत तेव्हा खुलाशातील आक्षेपावर 
निर्णय कळवावा व तोपर्यंत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांच्या अर्जावरील कार्यवाही थांबविण्यात यावी असे कळविले त्यावर सहायक 
निबंधक यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघास खालीलप्रमाणे कळविण्यात आले. 

___ किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून या कार्यालयाने आपणास दिनांक ९ जुलै 
२०१० रोजीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते व त्याचवेळी मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ ( ४ ) नुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना यांचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध 
करण्यासाठी व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,मुंबई यांच्याकडे दिनांक १५ जुलै २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविला होता . आपण 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी घटना व नियमामध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती केव्हा प्रमाणित 
करण्यात आली या संबंधीची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. वास्तविक पाहता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या 
सुधारित घटना व नियमाची प्रत दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीससोबत पाठविण्यात आलेली आहे तसेच या कार्यालयाचा 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्रासोबत पाठविण्यात आलेली आहे . त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे देण्यात आलेली 
नाहीत हे आपले म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हे कार्यालय मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या तरतुदीनुसार व याचिका क्रमांक 
८१५७/ २०१० मध्येदिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी मा . उच्च न्यायालयानेदिलेल्या आदेशानुसार अर्जदाराच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
अर्जावर कार्यवाही करीत आहे. सदर याचिकेमध्ये आपण देखील प्रतिवादी असल्यामुळे आपणाला न्यायालयीन प्रकरणाची व त्यामधील 
आदेशाची माहिती आहे . तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १९४७ नूसार पुढील कार्यवाहीमध्ये आपले म्हणणे मांडावे असे देखील 
कळविण्यात आले होते . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून कळविले की किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांनी केलेल्या कलम १६ खालील अर्ज कायद्याने चालणार नाहीत त्यामुळे सदर मुद्यांचानिर्णय प्रथम करावा तसेच मा . उच्च न्यायालयातील 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये देखील दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्याने चालू शकणार नाही असे लेखी कैफियत द्वारे मा . उच्च 
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ही आपण सुरू केलेली प्रक्रिया चुकीची आहे तसेच किसान बँक 
कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास त्याची पडताळणी करून व उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा निर्णय केल्यानंतर नियम २८ ( अ ) 
प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत निर्णय करीत आहोत तरी वर उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्याचा निर्णय कळविण्यात यावा अशी विनंती 
केली. 

बँक कर्मचारी संघटनेच्या वरील दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०११ च्या पत्राद्वारे खालीलप्रमाणे 
कळविण्यात आले . 

आपण आपल्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रन्वये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की ,किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा पहिला अर्ज 
निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये असे स्पष्ट बंधन असताना ही तसेच अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याबाबत निर्णय न देता नियम २८ - अ नुसार कागदपत्रे दाखल करण्याबाबतची नोटीस काढून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे योजीत आहात असे 
कथन केलेले आहे जे पुर्णपणे चुकीचे, गैरलागू व कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे. आपल्या उपरोक्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने आपणास कळवू 
इच्छितो की , औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६(१) मध्ये विद्यमान नोंदणीकृत संघाच्या जागी दुसऱ्या संघाची नोंदणी करण्याची 
तरतूद आहे व याच कलमाच्या परंतूकामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की , पुर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अवधी 
लोटल्याशिवाय निबंधक संघाच्या नोंदणीसाठी कोणताही अर्ज स्विकारणार नाही. उपरोक्त कलमाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की , आपण 
उपरोक्त कलमाचा चुकीचा व आपल्या सोईचा अर्थ काढत आहात जो परिपूर्ण व कायद्यास अभिप्रेत असणारा अर्थ नाही. किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेने मान्यताप्राप्त संघटनेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ 
रोजीचा केलेला अर्ज हा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला नव्हता तसेच सदरच्या अर्जासोबत आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते 
तसेच कोणत्याही कागदपत्राची पुर्तता केलेली नव्हती, त्यामुळे अर्ज परिपूर्ण व सर्वसमावेशक नव्हता, त्यामुळे औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
च्या तरतुदीची पुर्तता होत नसल्याने सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढलेला आहे. सदरच्या अर्जावर कोणतीही 
कायदेशीर प्रक्रिया पर्ण न करता प्राथमिक स्तरावर छाननी मध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला 3 

ना आहे किसान 
अर्ज कायद्यातील कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम स्वरुपात गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस एक 
वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा आपण संदर्भीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेला आहे तो विचारात घेण्याजोगा नाही . 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ नुसार कोणताही अर्ज कायद्यातील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अंतिम स्वरुपात निकाली 
काढला असेल तर नव्याने पुन्हा एक वर्षापर्यंत अर्ज करता येणार नाही असे कलम १६( १) मधील परंतूकातुन अभिप्रेत आहे . परंतू सदरची 
परिस्थिती येथे नसल्यामुळे ही अट प्रस्तूत प्रकरणात लागू होत नाही. 

पुढे आपण याच पत्राद्वारे मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८- अ खालील नोटीस 
काढण्यापूर्वी सर्व तालुका लोकल एरिया निहाय सहकारी बँक उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या संबंधित बँकाकडून 
मागविणे जरुरीचे आहे कारण सर्व प्रथम किसान बँक कर्मचारी संघटना यांची सदस्य संख्या कलम १३ नुसार आवश्यक असलेल्या एकूण कर्मचारी 
संख्येच्या किमान २५ टक्के असणे जरुरीचे आहे व ती नसल्यास त्या अर्जाबाबत पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही व या कायदेशीर मुद्यांचाही 
विचार नियम २८ - अ नुसार आपण केलेला दिसून येत नाही असा जो मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे तो ही पुर्णपणे चुकीचा व असमर्थनिय आहे . 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १३, १६, १७ व २३ ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियम २८ - अ अंतर्गत किसान बँक कर्मचारी 
संघटना व आपणास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा नव्याने कलम २८ - अ अंतर्गतची नोटीस 
काढण्याची आवश्यकता नाही . 

पुढे हेही स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० दाखल केलेली होती ज्यामध्ये आपणही प्रतिवादी होतात . सदर याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २० डिसेंबर २०१० 
रोजी आदेश पारित केलेले आहेत व आदेशीत केलेले आहे की , सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन किसान बँक कर्मचारी संघटनेने 


कर्मचारी 


तुतचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ १५ 
दिनांक १ जून २०१० रोजी दाखल केलेला अर्ज दिनांक २० डिसेंबर २०१० पासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यात यावा. मा . उच्च 
न्यायालयाचेदिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचे आदेश आपणास पुर्णपणे ज्ञात असून न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या चौकटीतच व मुंबई औद्योगिक 
संबंध अधिनियम, १९४६ मध्ये उद्धृत केलेल्या तरतुदीप्रमाणेच कार्यवाही चालू आहे. त्यामुळे तांत्रिक व वेळकाढू मुद्दे उपस्थित करून प्रकरणाची 
गुंतागुंत न वाढवता कायदेशीर प्रक्रिया गुणवत्तेवर व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना नैसर्गिक 
न्याय देणे शक्य होईल . 

तरी आपणास याद्वारे पुन्हा सूचित करण्यात येते की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८ - अ खाली आपणास दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजी दुपारी १२- ०० वाजता प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करावेत . या संदर्भात पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची 
कृपया नोंद घ्यावी . 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक १५ जानेवारी २०११ व दिनांक २१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे सहाय्यक निबंधक , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मागितलेले रेकॉर्ड दाखल केले. तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
कळविलेल्या यादीतील सहकारी बँकानी देखील कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली. 
___ बँक कर्मचारी संघास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज / अभिलेख उपस्थित राहून सादर 
करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सदर दिवशी कोणीही उपस्थित राहीले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केले 
नाही . त्यामुळे परत दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज सादर करण्याचे डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले. सदर दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सरचिटणीस 
श्री . पांचाळ हजर झाले परंतु सूचीत केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत. तथापि किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड 
तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली त्यानूसार रेकॉर्ड तपासणीची तारीख दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १-०० वाजता ठेवण्यात आली. 
याच दिवशी दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेचेरेकॉर्ड ऑडिटरला दिलेले असल्यामुळे आजची तारीख वाढविणे 
गरजेचे आहे. ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेचेरेकॉर्ड आपणाकडे दाखल करीत आहोत . करीता आम्हास १५ दिवसाची पुढील तारीख 
वाढवून मिळावी अशी विनंती केली. त्यास अनुसरून सहाय्यक निबंधक यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मा . उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करावयाची आहे त्यामुळे आपणास प्रत्येक 
वेळी नव्याने वेळ देणे शक्य नाही तरी पण नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे आपणास आपले दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात 
येत असून आपण दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ३० वा. प्रत्यक्ष हजर राहून रेकॉर्ड सादर करावेत आपणास रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी 
तिसऱ्यांदा संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे यासंदर्भात आपण केलेल्या कोणत्याही मागणीचा कालमर्यादेचे बंधन पाहता विचार करणे शक्य 
होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असे कळविले होते . 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सहसचिव श्री . गोधालकर कार्यालयात हजर 
झाले परंतु त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही परंतु किसान बँक कर्मचारी संघटना या अर्जदार संघटनेने या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या 
रेकॉर्डची तपासणी केली. तसेच त्यांचे संघटनेचेरेकॉर्ड सादर करण्यास व हरकती/ आक्षेप नोंदविण्यास १० दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. 
न्यायालयाची कालमर्यादा पाहता जास्त दिवसांची मुदत देणे शक्य नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप 
नोंदविण्यासाठी शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११ -०० वाजता ठेवण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेने रेकॉर्ड दाखल केले असेल तर ते 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंती केली त्यानुसार त्यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता बँक कर्मचारी 
संघाचेरेकॉर्ड तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले . 

__ दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री . तानाजी जाधव व सरचिटणीस श्री . व्यंकट शिंदे सकाळी 
११ - ०० वा. कार्यालयात बँक कर्मचारी संघाचेरेकॉर्ड तपासणीसाठी हजर झाले. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सायंकाळी ५- ४५ वाजेपर्यंत कोणीही 
उपस्थित झाले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आले नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत . बँक कर्मचारी 
संघास रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०११ , २९ जानेवारी २०११ , ७ फेब्रुवारी २०११ व १४ फेब्रुवारी २०११ ( शेवटची संधी) संधी 
देण्यात आली होती. परंतु बँक कर्मचारी संघाचे वारंवार संधी देऊनही रेकॉर्ड सादर न करता वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले बँक कर्मचारी संघाने 
रेकॉर्ड न सादर केल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करून देता आले नाही . 

बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप नोंदविण्यासाठी पूर्ण संधी देण्यात आली परंतु बँक कर्मचारी संघाने कोणतेही 
रेकॉर्ड सादर केले नाही वा आक्षेप नोंदविले नाहीत . मा . उच्च न्यायालयाने दिलेली कालमर्यादा विचारता घेता या कार्यालयाचा दिनांक 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
१५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रान्वये दिनांक ३ मार्च २०११ ते दिनांक ५ मार्च २०११ या कालावधीत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम सर्व 
संबंधीत पक्षांना डाक देय नोंद पोच पत्राद्वारे कळविण्यात आला तसेच उपरोक्त कालावधीत संबंधीत संघटनांना त्यांच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना 
सदस्यता पडताळणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत व संघटनेने प्राधिकत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या ठिकाणी उपस्थित 
ठेवण्याबाबत देखील सदर पत्राद्वारे कळविण्यात आले. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीसाठी कामगार उप आयुक्त , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांनी त्यांचेदिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचेपत्राद्वारे सर्वश्री एम . आर . कुलकर्णी, अधीक्षक (२) एस . जी . मुंढे, 
वरिष्ठ कामगार अन्वेषक (३ ) एस . एम. राठोड, लिपिक -टंकलेखक व ( ४ ) एस. डी . राजपूत, लिपीक -टंकलेखक यांना सदस्यात पडताळणीसाठी 
नियुक्त केले. 

दरम्यान दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाने इन्चार्ज मा . सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचे समोर अपील 
बीआरआर /१/ २०११ दाखल करून सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०११ 
रोजीच्या पत्रास आव्हान देऊन ते रद्दबातल ठरविण्याबाबत व किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ व २३ खाली 
केलेला अर्ज रद्दबातल ठरविण्यात यावा व इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम व्हावेत अशी प्रार्थना केली. परंतु मा . औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांनी 
सदरचे प्रकरण दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी मा . औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचे समोर ठेवण्यात यावे असे आदेशीत केले. त्यानुसार मा . 

औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १ मार्च २०११ रोजी दोन्ही संघटनांचेम्हणणे ऐकून व कागदपत्रे पाहून अर्जदार 
बँक कर्मचारी संघाने अपीलात केलेली प्रार्थना फेटाळली. वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , औरंगाबाद 
यांचे समोरील याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये तसेच औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचेसमोर दाखल केलेल्या अपीलामध्ये बीआरआर/ १/ 
२०१० मध्ये सारखाच मुद्दा उपस्थित केला होता . 

सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांनी त्यांचेदिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रानुसार व 
कामगार उप आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसह 
खालील बँकेत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी केली. प्रत्यक्ष पडताळणीत आढळून आलेली संघटनांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . बँकेचे नाव 

बँकेने किसान बँक प्रत्यक्ष बँक प्रत्यक्ष 
कळविलेली कर्मचारी संघटना, पडताळणीमध्ये कर्मचारी पडताळणीमध्ये 
कर्मचारी 

लातूर या आढळून आलेली संघ, लातूर आढळून आलेली 
संख्या संघटनेच्या किसान बँक यांच्या यादीतील बँक कर्मचारी 

सभासदांची कर्मचारी संघटना, सभासद संख्या संघ, लातूर या 
यादी प्रमाणे लातूर यांची । 

संघटनेची सभासद 
सभासद संख्या सभासद संख्या 

संख्या 
(१ ) ( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) ( ७ ) 
१. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती 

४८ 
सहकारी बँक लि ., लातूर 
या बँकेच्या औसा 

तालुक्यातील सर्व शाखा . 
२. सिद्धेश्वर सहकारी बँक लि ., 

लातूर शाखा, औसा , 

जिल्हा लातूर . 
३. भिमाशंकर नागरी सहकारी 

बँक लि ., औसा , 
जिल्हा लातूर . 
एकूण 

७४ 

५८ ४८ ० 

० 
टक्केवारी 

६४ .८६ टक्के ० ०. ०० टक्के 
प्रत्यक्ष सभासद पडताळणीच्या वेळी किसान बँक कर्मचारी संघ, लातूर या संघाचे कोणीही सदस्य असल्याचे आढळून आले नाही . 


( ३ ) 


६४ 


५८ 


०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ १७ 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी दिनांक ३ मार्च २०११ रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या मुख्यालयापासून सुरू 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी सूचित केल्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीची 
यादी सादर केली. बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष, श्री . वसंत कुंभारे , सरचिटणीस श्री . पांचाळ व सह - सचिव श्री. गोडाळकर हे सदर बँकेच्या 
मुख्यालयात उपस्थित झाले. त्यांना प्राधिकृत प्रतिनिधीची यादी देण्याबाबतची विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांनी यादी दिली नाही . परंतु लेखी 
पत्राद्वारे त्यांनी स्पष्ट वेळापत्रक तीन चार दिवस अगोदर न कळविल्याचे नमूद केले. परंतु त्याच वेळी त्यांना पडताळणी पथकासोबतच आपण रहावे 
अशी सहाय्यक निबंधक यांनी सांगितले तथापि बँक कर्मचारी संघाचे प्रतिनिधी पथकासोबत न थांबता निघून गेले. तसेच नंतर दुपारी २. ०० वाजता 
बँक कर्मचारी संघातर्फे एक पत्र देण्यात आले तसेच सायंकाळी ६. ०० वाजता केदारनाथ बँकेत सदस्य पडताळणी सुरू असतांना तिसरे पत्र दिले . 
वास्तविक पाहतादुपारी २- ०० वाजता दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात त्यांना सकाळीच, कामाचे स्वरुप व रहदारी पाहता कोणत्या ठिकाणी पथक किती 
वाजता पोहचले तसेच सदस्य पडताळणीसाठी एका बँकेत किती वेळ लागेल हे सांगणे शक्य नसल्याने पथकासोबतच राहण्याची विनंती केली होती. 
तसेच सदस्यता पडताळणी नमुन्यामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे सभासद आहात काय ? होय किंवा नाही, नसल्यास कोणत्या संघटनेचे 
सभासद आहात ? असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . सायंकाळी ६- ०० वा . केदारनाथ 
बँकेत पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व सह - सचिव उपस्थित होते . त्याच वेळी बँक कर्मचारी संघातर्फे तिसरे 
पत्र देण्यात आले . वास्तविक पाहता पडताळणीच्या वेळी हजर असलेले प्रतिनिधी हे किसान बँक कर्मचारी संघाने प्राधिकृत केलेले होते. तसेच 
आपणास त्याच दिवशी सकाळी ११- ३० वाजता पथकासोबत राहण्याचे सांगण्यात आले होते . त्यामुळे वैयक्तिक भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा 
संबंध येत नाही . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे रु. ४५० च्या शुल्कासह आक्षेप कळविले जे या कार्यालयास 
दिनांक ५ मार्च २०११ रोजी प्राप्त झाले जेव्हा की , सदस्यता पडताळणी प्रत्यक्ष लातूर जिल्ह्यात चालू होती. सदरचे पत्र सहाय्यक निबंधक यांच्या 
निदर्शनास दिनांक ७ मार्च २०११ रोजी आले. पत्रातील आक्षेप खालीलप्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहेत. वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघास 
आक्षेप दाखल करण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१० व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ( शेवटची संधी) देण्यात आली होती : 

(१) आक्षेप क्र . १ “ कलम १६ मधील पूर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज करता येत नाही ” याबाबत 
आपणास दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविण्यात आलेले आहे. तसेच हाच मुद्दा बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्र . ८१५७ / २०१० मध्ये व मा . औद्योगिक न्यायालय , ला यांचे समोरील 
अपील क्र . बीआयआर /१/ २०११ मध्ये उपस्थित केलेला होता . जो मा . औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे त्यावर भाष्य 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

( २) आक्षेप क्र . २ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक 
क्षेत्रनिहाय सहकारी बँकांची कळविलेल्या यादीवरून संबंधित बँकांकडून कर्मचारी संख्या मागविण्यात आलेली आहे . 

( ३) आक्षेप क्र . ३ हा लातूर नगर परिषद हद्दीबाबत असल्यामुळे त्यावर येथे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ४) आक्षेप क्र . ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी 
२०११ , २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी संधी देण्यात आलेली होती . 

(५ ) आक्षेप क्र . ५ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाने चार वेळेस संधी देऊन देखील कोणतेही रेकॉर्ड दाखल 
केलेले नाही. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मेंबरशिपबाबत ऑडीटेड स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. 

( ६ ) आक्षेप क्र . ६ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेने तशी तरतूद घटना व नियमात केलेली आहे व 
याबाबतची कागदपत्रे वेळोवेळी बँक कर्मचारी संघास दिलेले आहेत . 

( ७ ) आक्षेप क्र . ७ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना व बँक कर्मचारी संघाने परस्परांविरूद्ध श्रमिक संघ 
अधिनियम , १९२६ खाली तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . श्रमिक संघ अधिनियम , १९२६ व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ 
अंतर्गत वेगवेगळे प्राधिकारी कार्यरत आहेत . तसेच किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र . 
८१५७/ २०१० मध्ये मा . न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेकिसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या १ जून २०१० रोजीच्या कलम १६ खालील 
अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सदरचा आक्षेप मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कार्यकक्षेत येणारा नाही . 

( ८ ) आक्षेप क्र . ८ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडून स्थानिक क्षेत्रनिहाय 
मुख्यालय वा शाखा असलेल्या सहकारी बँकांची यादी मागविण्यात आलेली आहे. पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष 

व सह- सचिव यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या रेकॉर्डची तसेच या 
भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
प्रकरणाच्या नस्तीची तपासणी केली त्यावेळी आक्षेप क्र . ८ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या नावाचा मुद्दामहून व जाणूनबुजून उल्लेख केला नाही 
किंवा त्यावेळी तसा आक्षेपही घेतला नाही. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम संपल्यानंतर पोस्टाद्वारे इतर आक्षेपासह सदरचा आक्षेप 
नोंदविलेला आहे जेव्हा की बँक कर्मचारी संघास मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या कालमर्यादेची जाणीव होती 
त्यामुळे या आक्षेपामागील बँक कर्मचारी संघाचा हेतू निश्चितच प्रामाणिक व नैसर्गिक नाही . 

बँक कर्मचारी संघाने पोस्टाद्वारे औरंगाबाद कार्यालयास पाठविलेल्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रासोबत रु. १०० च्या बॉन्ड पेपरवर 
श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडलेले आहे . सदरचे पत्र प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीनंतर कार्यालयास दिनांक ९ मार्च २०११ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे. पत्रातील मुद्यांचा उहापोह आदेशामध्ये आलेला असल्यामुळे नव्याने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेने सादर केलेले सभासदा संदर्भातील दस्तऐवज तसेच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी आढळून किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेची सभासद संख्या पाहता मी खालील प्रमाणे आदेश करत आहे. 

____ आदेश 
१. मी याद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व कलम १४ 
अन्वये लातूर जिल्ह्यात असा तालूका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी 
प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंद करीत आहे. 

२. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम २३ ( १) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
पूर्ण करीत असल्यामुळे व लातूर जिल्ह्यात औसा तालूका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या 
संघाची सदस्य संख्या बँक कर्मचारी संघ , लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यांपेक्षा अधिक असल्याने बँक कर्मचारी संघ, लातूर या 
मान्यताप्राप्त संघाच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघाचे नाव मान्यताप्राप्त संघाच्या यादीत दाखल करीत आहे. 


औरंगाबाद , 
दिनांक १४ मार्च २०११ 


के. व्ही . दहिफळकर, 

सहाय्यक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, 

औरंगाबाद . 


Aurangabad , 
Dated the 14th March 2011. 


K. V . DAHIPHALKAR, 

Assistant Registrar, 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 , 

Aurangabad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१९ 


BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 
RELATIONS ACT, 1946 , AURANGABAD 

NOTIFICATION 


“ I” 


No. AWB/BIR / 2011/04 . - In exercise of the powers conferred on me under section 16 read with 
Section 14 of the Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial 
Relations Rules , 1947, I, do hereby on this 14th March 2011 register the Kishan Bank Karmachari 
Sanghatana Latur Clo House No. 34 Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit , Nilaga , 
Dist. Latur as Representative Union for the “ Banking Industry ” in the local area of Nilanga Taluka 
in Latur District in place of Bank Karmachari Sangh . Latur for reasons stated in the order dated 
14th March 2011 (Annexed ). 


" II” 


No. AWB /BIR /2011/04 . — In exercise of the powers conferred on me under section 23 (4 ) of the 
Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrials Relations Rules , 
1947, I, do hereby on this 14th March 2011 enter the Kishan Bank Karmachari Sanghatana, Latur 
Clo . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit Nilaga , Dist. Latur as a 
Approved Union in the list of Approved Union for the “ Banking Industry ” in the local area of 
Nilanga Taluka in Latur District in place of ‘Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in 
the order dated 14th March 2011 (Annexed ) . 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद 
अर्ज क्रमांक बीआयआर/ ०४ / २०१० . - सरचिटणिस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ( ज्यांना यापुढे अर्जदार संघटना असे संबोधण्यात 
येईल ) या संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( १) आणि कलम २३( ४ ) अंतर्गत दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज 
करून लातूर जिल्ह्यातील बँकींग उद्योगातील निलंगा तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्यांचेकडील सदस्य संख्या जास्त आहे या कारणासाठी बँक 
कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज केला . 

अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६(१) नुसार 
बँक कर्मचारी संघ , लातूर या नोंदणीकृत संघास दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची रजिस्टर पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवून अर्जदार संघाची त्याच्या जागी 

नये याचे कारण नोटीस मिळाल्यापासन ३० दिवसांचे आत सादर करण्याबाबत फर्माविण्यात आले . सदर कारणे दाखवा 
नोटीससोबत अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जाची तसेच अर्जदार संघटनेने अर्जासोबत सादर केलेल्या घटना व नियमाची , 
श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ अंतर्गत अर्जदार संघटनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत , अर्जदार संघटनेने सादर केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या 
ठरावाची प्रत बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांना दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची कारणे दाखवा नोटीससोबत पाठविण्यात आली. याचवेळी मुंबई 
औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( ४ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद देय पोस्टाद्वारे व्यवस्थापक . शासकीय मध्यवर्ती मद्रणालय , चर्नी रोड, मंबई यांचेकडे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आला व सदरचा 
अर्ज राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ (२ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० 
रोजीच्या अर्जाची व दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसची प्रत सरकारी कामगार अधिकारी, लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या संदर्भात 
खुलासा सादर केला. सदर खुलाशाद्वारे खालील मुद्ये उपस्थित केले : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खालील अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आपणाकडे 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कलम १६ खाली लातूर जिल्हा लोकल एरियासाठी आमच्या संघटनेच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांची प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी व्हावी असा अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी आपणाकडून निकाली 
काढण्यात आलेला आहे. कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सदर कलमाखाली दाखल केलेला पूर्वीचा अर्जनिकाली काढल्यानंतर १ वर्ष अन्य 
कोणत्याही अर्जाची सदर कलमाखालील आपण दखल घेऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी 
दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खाली केलेल्या अर्जाची दखल आपणास घेता येणार नाही. 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही संघटना पूर्णपणे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या 
व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली व व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना आहे. सदर संघटनेने दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी रजिस्ट्रेशन 
करण्याबाबत जो ठराव पारित केला आहे , त्या सभेच्या दिवशी सर्व कार्यकारणी सदस्य कामावर होते. 

३. सदर संघटनेची सदस्य संख्या ११९ लोकल एरियामध्ये असल्याचे नमूद केले आहे. ती सदस्य संख्या लोकल एरियातील बँकींग 
उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्केपेक्षा कमी असल्याने प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किमान 
आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची पूर्तता सदर संघटना करत नसल्यामुळे सदर संघटनेचा अर्ज रद्द करणे जरूरीचे आहे . 
___ ४. सदर संघटनेने ट्रेड युनियन अॅक्ट खाली दिनांक १७ जानेवारी २००९ रोजी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता. सदर 
अर्जासोबत दाखल केलेल्या संघटनेच्या घटनेतील कलम २८ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी लेखापरीक्षकाची तरतूद त्यामध्ये 
केलेली नाही . तसेच आपल्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातर यांनी टेड यनियन अॅक्टखालील 
नोंदणी अर्जासोबत जी घटना दाखल केली त्याची प्रत आम्ही या खुलाशासोबत दाखल करीत आहोत . सदर कलमामध्ये सदर अर्जावर 
संघटनेने कलम २८ ऐवजी कलम ४( ब ) मध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती आपल्या कार्यालयाकडून केव्हा नोटीफाय करण्यात आली 
यासंबंधीची कागदपत्रे आमच्या संघटनेस देण्यात यावीत . सदर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर कायदेशीर मुद्यांबाबत आमचे म्हणणे दाखल करीत 


आहोत . 


___ ५. सदर अर्जामध्ये अर्जदार संघटनेने आपल्या संघटनेपेक्षा त्यांची सदस्य संख्या जास्त असलेबाबत केलेला दावा पूणर्पणे चुकीचा 
असून खोटा आहे. त्यामुळे अर्जादर संघटनेचा अर्ज रद्द करावा, ही विनंती . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीचा कारणे दाखवा नोटीसा संदर्भात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे 
सादर केलेल्या उपरोक्त खुलाशासंदर्भात आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत सरचिटणीस , किसान बँक कर्मचारी संघटना यांना दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ २१ 
दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर याचिका 
क्र . ८१५७ / २०१० दाखल केलेल्या प्रकरणात प्रेअर क्लॉज सी अन्वये सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद 
यांना अर्जादर संघटनेने दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्यातील तरतुदीनुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेनिदेश देण्याबाबत विनंती 
केली. सदर याचिकेची प्रत या कार्यालयास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राप्त झाली ज्यामध्ये सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे दाखल केले. 
___ या कार्यालयाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्रास अनुसरून किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या खुलाशावर आपले स्पष्टीकरण दाखल केले. परंतु 
सदरचे स्पष्टीकरण परिपूर्ण व मुद्देनिहाय नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या या कार्यालयाच्या पत्राद्वारे या कार्यालयाने पुन्हा सर्व 
मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे अर्जदार संघटनेस सुचित केले. त्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर केले जे खालीलप्रमाणे आहे : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांचेकडे दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा लातूर जिल्हा या 
स्थानिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता . परंतु सदरचा अर्ज हा जिल्हयातील प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नसल्यामुळे तसेच अर्जासोबत 
आवश्यक ते शुल्क न भरल्यामुळे सदरचा अपूर्ण अर्ज सहायक निबंधक यांनी दिनांक ५ मार्च२०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढला होता . 
सदरच्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही न करता प्राथमिक स्तरावर छाननीमध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला आहे . 
सदरचा अर्ज कायद्यातील विविध प्रक्रिया पूर्ण करून गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी किसान 
बँक कर्मचारी संघटनेस १ वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुद्दा उपरोक्त निवेदन लक्षात 
घेता गैरलागू आहे . म्हणून किसान बँक कर्मचारी संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत मान्यताप्राप्त 
युनियनचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा अर्ज गुणवत्तेवर ( मेरिट ) निकाली काढला नसल्यामुळे नव्याने अर्ज 
करण्यास कोणतीही बाधा येत नाही . 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर ही अर्जदार संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेली एकमेव संघटना असून 
ती व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेलीकिंवा व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना नाही . तसेच पुढे स्पष्ट करण्यात येते की, किसान बँक संघटना 
नोंदणी करण्यासंदर्भात दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी पारित केलेला ठराव हा बँक कार्यालयीन वेळेत कार्यकारिणीची सभा घेऊन पारित 
केलेला नाही. यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घेतलेला आक्षेप हा अवाजवी व तकलादू आहे . 

३. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत बँक कर्मचारी संघ , लातूर 
या प्रातिनिधीक संघटनेच्या जागी ६ स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला आहे. या सहाही स्थानिक क्षेत्रांमध्ये किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेकडे २५ टक्केपेक्षा जास्त सभासद (मेंबरशिप) आहे त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनेचा सदरचा आक्षेप गैरलागू व तथ्यहिन आहे . 

४ . किसान बँक कर्मचारी संघटनेने अंगिकृत केलेला घटना व नियमातील कलम २८ मध्ये संघटनेचे लेखा परीक्षण सरकारी लेखा 
परीक्षणाकडून करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे व तसा फेरबदल संघटनेच्या घटना व नियमात करून घेतलेला आहे. त्यामुळे 
बँक कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात उपस्थित केलेला आक्षेप खोटा व निरर्थक आहे. त्यामुळे तो विचारात घेतला जाऊ नये. 

५ . किसान बँक कर्मचारी संघटना ही अर्जदार संघटना लातूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रातील बँकींग उद्योगात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचार्यांच्या हितासाठी झटणारी एकमेव संघटना असून या संघटनेकडे २५ टक्केपेक्षा जास्त सभासद आहेत . या द्वेषापोटी बँक कर्मचारी 
संघटनेने आमच्या संघटनेवर उपरोक्त आरोप केलेले आहेत . जे पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागी असल्यामुळे विचारात घेतले जाऊ नयेत व 
किसान बँक कर्मचारी संघटनेने प्रातिनिधीक संघटनेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जो दिनांक १ जून २०१० रोजी अर्ज केलेला आहे तो गुणवत्तेवर 
व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा अवलंब करून निकाली काढावा, ही विनंती . 

या कार्यालयाचा दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या नोटीशीला अनुसरून बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या 
पत्राद्वारे खुलासा केला होता तसेच सदर पत्रातील मुद्दा क्र . ५ मध्ये आपण किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घटनामध्ये केव्हा दुरुस्ती केली 
व ती या कार्यालयाकडून केव्हा प्रमाणित करण्यात आली याबाबतची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या घटना व नियमाची प्रत व इतर कागदपत्रांच्या प्रती या कार्यालयाच्या दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीशीसोबत जोडण्यात आलेल्या होत्या. वास्तविक पाहता माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दिनांक १९ जुलै 
२०१० रोजीच्या आपल्या अर्जास अनुसरून राज्य जन माहिती अधिकारी, औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० रोजी किसान बँक 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेचा घटना व नियमात दिनांक २९ मे २०१० रोजी दुरुस्ती झाल्याचे तसेच संघटनेने दुरुस्तीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे 
जसे अर्ज, ठरावाची प्रत , जुनी घटना व नवीन घटना यांच्या प्रती बँक कर्मचारी संघास देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सहायक निबंधक यांनी दिनांक 
१९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी कळविले होते व परत सदरच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० 
रोजीच्या पत्रासोबत किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची प्रत बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना 
पाठविण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून लातूर जिल्ह्यातील लातूर नगर परिषद हद्द या स्थानिक 
क्षेत्रात मुख्यालय किंवा शाखा असलेल्या सहकारी बँकेची नावे व पत्ते कळविण्याची जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांनी दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० व २० डिसेंबर २०१० रोजी पत्राद्वारे यादी कळविली. 

___ सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीशिला 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेल्या खुलासा व त्यावर किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
या अर्जदार संघटनेने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक व योग्य वाटल्यामुळे तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील तरतुदी 
पाहता पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. आदेशामध्ये बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांच्या खुलाशातील मुद्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल 
केलेल्या याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे दिनांक १ जून २०१० 
रोजीचे अर्ज मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन ३ महिन्यांचे आत 
निकाली काढण्याबाबत सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी आदेशत केले . 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे अध्यक्ष / सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी त्यांचे दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८( ए) नुसार कागदपत्रे/ रजिस्टर सह दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. सदर 
पत्राची प्रत अध्यक्ष ,बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांना देण्यात येऊन त्यांना देखिल उपस्थित दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले. तसेच दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद देय पत्राद्वारे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी कळविलेल्या यादीतील बँकांना कर्मचाऱ्यांची 
यादी ३ प्रतीत सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दरम्यान बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजी दिलेल्या खुलाशात नमूद 
केलेले कागदपत्रे व माहिती मिळालेली नाही असे कळविले. तसेच बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या खुलाशावर व आक्षेप हरकतीवर सहायक 
निबंधक यांनी घेतलेला निर्णय बँक कर्मचारी संघटनेस कळविलेला नाही . तसेच आक्षेप / हरकती यावर घेतलेला निर्णय न कळविताच किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत ते अयोग्य व चुकीचे आहेत तेव्हा खुलाशातील आक्षेपांवर निर्णय 
कळवावा व तोपर्यंत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांच्या अर्जावरील कार्यवाही थांबविण्यात यावी असे कळविले . त्यावर सहायक निबंधक 
यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघास खालील 

किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांचा दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून या कार्यालयाने आपणास दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते व त्याचवेळी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१९४६ च्या कलम १६ ( 

बँक कर्मचारी संघटना यांचा अर्ज महाराष्ट शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय ,मुंबई यांच्याकडे दिनांक १५ जुलै २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविला होता. आपण दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी घटना व नियमामध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती केव्हा प्रमाणित करण्यात आली या 
संबंधिची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. वास्तविक पाहता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमांची 
प्रत दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच या कार्यालयाचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्रासोबत पाठविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत . हे आपले म्हणणे पूर्णपणे 
चुकीचे आहे. हे कार्यालय मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या तरतुदीनुसार व याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर 
२०१० रोजी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्जदाराच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जावर कार्यवाही करीत आहे. सदर 
याचिकेमध्ये आपण देखील प्रतिवादी असल्यामुळे आपणाला न्यायालयीन प्रकरणाची व त्यामधील आदेशाची माहिती आहे . तसेच मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ नुसार पुढील कार्यवाहीमध्ये आपले म्हणणे मांडावे असे देखिल कळविण्यात आले होते . 


कि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ २३ 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून कळविले की किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातूर यांनी केलेल्या कलम १६ खालील अर्ज कायद्याने चालणार नाहीत त्यामुळे सदर मुद्यांचानिर्णय प्रथम करावा तसेच मा . उच्च न्यायालयातील 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये देखील दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्याने चालू शकणार नाही असे लेखी कैफियत द्वारे मा . उच्च 
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे . मा. उच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ही आपण सुरू केलेली प्रक्रीया चुकीची आहे तसेच किसान बँक 
कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास त्याची पडताळणी करून व उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा निर्णय केल्यानंतर नियम २८ ( अ ) प्रमाणे 
कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत निर्णय करीत आहोत तरी वर उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्याचा निर्णय कळविण्यात यावा अशी विनंती केली. 

बँक कर्मचारी संघटनेच्या वरील दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०११ चे पत्राद्वारे खालीलप्रमाणे 
कळविण्यात आले : 

आपण आपल्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रान्वयेमुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा पहिला अर्ज 
निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये असे स्पष्ट बंधन असताना ही तसेच अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याबाबत निर्णय न देता नियम २८ - अ नुसार कागदपत्रे दाखल करण्याबाबतची नोटीस काढुन संपूर्ण प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे योजीत आहात असे 
कथन केलेले आहे जे पुर्णपणे चुकीचे, गैरलागू व कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे. आपल्या उपरोक्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने आपणास कळवू 
इच्छितो की , औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ च्या कलम १६( १) मध्ये विद्यमान नोंदणीकृत संघाच्या जागी दुसऱ्या संघाची नोंदणी करण्याची 
तरतूद आहे व याच कलमाच्या परंतुकामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की , पुर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अवधी 
लोटल्याशिवाय निबंधक संघाच्या नोंदणीसाठी कोणताही अर्जस्विकारणार नाही. उपरोक्त कलमाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की , आपण 
उपरोक्त कलमाचा चुकीचा व आपल्या सोईचा अर्थ काढत आहात जो परिपूर्ण व कायद्यास अभिप्रेत असणारा अर्थ नाही. किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेने मान्यताप्राप्त संघटनेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ 
रोजीचा केलेला अर्ज हा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला नव्हता तसेच सदरच्या अर्जा सोबत आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते 
तसेच कोणत्याही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नव्हती, त्यामुळे अर्ज परिपूर्ण व सवसमावेशक नव्हता, त्यामुळे औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
च्या तरतुदीची पूर्तता होत नसल्याने सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढुन निकाली काढलेला आहे. सदरच्या अर्जावर कोणताही 
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता प्राथमिक स्तरावर छाणनी मध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला आहे. किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा प्रस्तुतचा 
अर्ज कायद्यातील कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम स्वरूपात गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस एक 
वर्षा पर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा आपण संदर्भीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेला आहे तो विचारात घेण्याजोगा नाही. 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ नुसार कोणताही अर्ज कायद्यातील संपुर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अंतिम स्वरूपात निकाली 
काढला असेल तर नव्याने पुन्हा एक वर्षा पर्यंत अर्ज करता येणार नाही असे कलम १६( १) मधील परंतुकातून अभिप्रेत आहे. परंतु सदरची 
परिस्थिती येथेनसल्यामुळे ही अट प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही . 

पुढे आपण याच पत्राद्वारे मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ - अ खालील नोटीस 
काढण्यापर्वी सर्व तालका लोकल एरिया निहाय सहकारी बँक उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या एकण कर्मचाऱ्यांची संख्या संबंधित बँकाकडन 
मागविणे जरूरीचे आहे कारण सर्वप्रथम किसान बँक कर्मचारी संघटना यांची सदस्य संख्या कलम १३ नुसार आवश्यक असलेल्या एकूण कर्मचारी 
संख्येच्या किमान २५ टक्के असणे जरूरीचे आहे व ती नसल्यास त्या अर्जा बाबत पुढील प्रक्रिया करता येणारा नाही व या कायदेशीर मुद्यांचाही 
विचार नियम २८ - अ नुसार आपण केलेला दिसुन येत नाही असा जो मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे तो ही पुर्णपणे चुकीचा व असमर्थनिय आहे. 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १३, १६, १७ व २३ ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियम २८- अ अंतर्गत किसान बँक कर्मचारी 
संघटना व आपणास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा नव्याने कलम २८ - अ अंतर्गतची नोटीस 
काढण्याची आवश्यकता नाही . 

पुढे हे ही करण्यात येते की, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर याचिका क्र . 
८१५७/ २०१० दाखल केलेली होती ज्यामध्ये आपणही प्रतिवादी होतात . सदर याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी 
आदेश पारित केलेले आहेत व आदेशीत केलेले आहे की , सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक 
१ जून २०१०रोजी दाखल केलेला अर्ज दिनांक २० डिसेंबर २०१० पासून तीन महिन्याच्या आत निकाली काढण्यात यावी. मा . उच्च न्यायालयाचेदिनांक 
२० डिसेंबर २०१० रोजीचे आदेश आपणास पूर्णपणे ज्ञात असून न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या चौकटीतच व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
मध्ये उधृक्त केलेल्या तरतुदीप्रमाणेच कार्यवाही चालू आहे. त्यामुळे तांत्रिक व वेळकाढू मुद्दे उपस्थित करून प्रकरणाची गुंतागुंत न वाढवता 
कायदेशीर प्रक्रिया गुणवत्तेवर व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना नैसर्गिक न्याय देणे शक्य 
होईल. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

तरी आपणास याद्वारे पुन्हा सूचित करण्यात येते की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८- अ खाली आपणास दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजी दुपारी १२ -०० वाजता प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करावेत . या संदर्भात पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची 
कृपया नोंद घ्यावी. 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक १५ जानेवारी २०११ व दिनांक २१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे सहायक निबंधक , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मागितलेले रेकॉर्डदाखल केले. तसेच जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
कळविलेल्या यादीतील सहकारी बँकानी देखील कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली. 

__ बँक कर्मचारी संघास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज / अभिलेख उपस्थित राहून सादर 
करण्याचे सूचित करण्यात आले होते . परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सदर दिवशी कोणीही उपस्थित राहीले नाही किवा कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केले 
नाही. त्यामुळे परत दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज सादर करण्याचे डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले. सदर दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सरचिटणीस 
श्री. पांचाळ हजर झाले परंतु सूचित केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत. तथापि किसान बँक कर्मचारी संघटनेचेरेकॉर्ड 
तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली त्यानुसार रेकॉर्ड तपासणीची तारीख दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १- ०० वाजता ठेवण्यासाठी आली . 
याच दिवशी दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड ऑडिटरलादिलेले असल्यामळे आजची तारीख वाढविणे 
गरजेचे आहे . ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेचे रेकॉर्ड आपणाकडे दाखल करीत आहोत . करिता आम्हास १५ दिवसांची पुढील तारीख 
वाढवून मिळावी अशी विनंती केली. त्यास अनुसरून सहायक निबंधक यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मा . उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार प्रकरणात तीन महिन्याच्या आत कार्यवाही पुर्ण करावयाची आहे त्यामुळे आपणास प्रत्येक 
वेळी नव्याने वेळ देणे शक्य नाही तरी पण नैसर्गिक न्याय तत्त्वाप्रमाणे आपणास आपले दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात 
येत असून आपण दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ३० वा. प्रत्यक्ष हजर राहुन रेकॉर्ड सादर करावेत आपणास रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी 
तिसऱ्यांदा संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे यासंदर्भात आपण केलेल्या कोणत्याही मागणीचा कालमर्यादेचेबंधन पाहता विचार करणे शक्य 
होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असे कळविले होते. 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री. वसंत गणपतराव कुंभारे व सह सचिव श्री. गोधालकर कार्यालयात हजर 
झाले परंतु त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही परंतु किसान बँक कर्मचारी संघटना या अर्जदार संघटनेने या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या 
रेकॉर्डची तपासणी केली. तसेच त्यांचे संघटनेचेरेकॉर्ड सादर करण्यास व हरकती / आक्षेप नोंदविण्यास १० दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली 
न्यायालयाची कालमर्यादा पाहता जास्त दिवसांची मुदत देणे शक्य नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप 
नोंदविण्यासाठी शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११-०० वाजता ठेवण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेने रेकॉर्ड दाखल केले असेल तर ते 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंती केली त्यानुसार त्यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता बँक कर्मचारी 
संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री . तानाजी जाधव व सरचिटणीस श्री . व्यंकट शिंदे सकाळी 
११ - ०० वा . कार्यालयात बँक कर्मचारी संघाचेरेकॉर्ड तपासणीसाठी हजर झाले . परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सायंकाळी ५- ४५ वाजेपर्यंत कोणीही 
उपस्थित झाले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आले नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत. बँक कर्मचारी 
संघास रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०११ , २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व १४ फेब्रुवारी २०११ ( शेवटची संधी ) 
देण्यात आली होती . परंतु बँक कर्मचारी संघाचे वारंवार संधी देऊनही रेकॉर्ड सादर न करता वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले बँक कर्मचारी संघाने 
रेकॉर्ड न सादर केल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करून देता आले नाही . 

बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्डदाखल करण्यासाठी व आक्षेप नोंदविण्यासाठी पूर्ण संधी देण्यात आली परंतु बँक कर्मचारी संघाने कोणतेही 
रेकॉर्ड सादर केले नाही वा आक्षेप नोंदविले नाहीत. मा . उच्च न्यायालयाने दिलेली कालमर्यादा विचारता घेता या कार्यालयाचा दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०११ रोजीच्या पत्रान्वये दिनांक ३ मार्च २०११ ते दिनांक ५ मार्च २०११ या कालावधीत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम सर्व संबंधित पक्षांना 
डाक देय नोंद पोच पत्राद्वारे कळविण्यात आला तसेच उपरोक्त कालावधीत संबंधित संघटनांना त्यांच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना सदस्यता पडताळणीच्या 
वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्याठिकाणी उपस्थित ठेवण्याबाबत देखील सदर 
पत्राद्वारे कळविण्यात आले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


२५ 


किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून प्रत्यक्षसदस्यता पडताळणीसाठी कामगार उप आयुक्त , 
औरंगाबाद यांनी त्यांचे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे सर्वश्री ( १ ) एम . आर . कलकर्णी, अधिक्षक ( २ ) एर 

रष्ठ कामगार 
अन्वेषक (३ ) एस. एम . राठोड , लिपिक -टंकलेखक व ( ४ ) एस . डी . राजपूत, लिपीक -टंकलेखक यांना सदस्यात पडताळणीसाठी नियुक्त केले. 

दरम्यान दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाने इन्चार्ज मा . सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचे समोर अपील 
बीआरआर / १/ २०११ दाखल करून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०११ 
रोजीच्या पत्रास आव्हान देऊन ते रद्द बातल ठरविण्याबाबत व किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ व २३ 
खाली केलेला अर्ज रद्द बातल ठरविण्यात यावा व इतर योग्य ते न्यायाचेहुकूम व्हावेत असी प्रार्थना केली. परंतु मा . औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर 
यांनी सदरचे प्रकरण दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी मा . औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचे समोर ठेवण्यात यावे असे आदेशीत केले. त्यानुसार 
मा . औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १ मार्च २०११ रोजी दोन्ही संघटनांचेम्हणणे ऐकूण व कागदपत्रे पाहुन 
अर्जदार बँक कर्मचारी संघाने अपीलात केलेली प्रार्थना फेटाळली वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ , 

औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये तसेच औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचेसमोर दाखल केलेल्या अपीलीमध्ये 
बीआरआर /१/ २०१० मध्ये सारखाच मुद्दा उपस्थित केला होता. 
___ सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांनी त्यांचे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रानुसार व 
कामगार उप आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसह 
खालील बँकेत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी केली. प्रत्यक्ष पडताळणीत आढळून आलेली संघटनांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे आहे : 
अ . क्र . बँकेचे नाव बँकेने किसान बँक प्रत्यक्ष बँक 

प्रत्यक्ष 
कळविलेली कर्मचारी संघटना, पडताळणीमध्ये कर्मचारी पडताळणीमध्ये 
कर्मचारी लातूर या आढळून आलेली संघ लातूर आढळून आलेली 
संख्या संघटनेच्या किसान बँक यांच्या यादीतील बँक कर्मचारी 

सभासदांची कर्मचारी संघटना सभासद संख्या संघ , लातूर या 
__ यादीप्रमाणे लातूर यांची 

संघटनेची सभासद 
सभासद संख्या सभासद संख्या 

संख्या 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ लातूर जिल्हा मध्यवर्ती 

५६ 

५५ 
सहकारी बँक लि ., लातूर 
या बँकेच्या निलंगा 

तालूक्यातील सर्व शाखा . 
२ सिद्धेश्वर सहकारी बँक लि ., ०७ 

लातूर शाखा निलंगा जि . लातूर 
३ डॉ . शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ११ 

नागरी सहाकारी बँक लि ., 

निलंगा जि . लातूर . 
४ लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि ., ०६ 

लातूर शाखा औराद शहाजानी 
ता . निलंगा, जि . लातूर 
एकूण 

६६ ६१ ० ०१ 
टक्केवारी 

____ ७६.२५ टक्के ० ०१. २५ टक्के 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघ, लातूर या संघाचा ०१ सदस्य असल्याचे आढळन आले नाही . ज्याची टक्केवारी 
०१. २५ एवढी होते . 


- 


भाग एक - ल - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी दिनांक ३ मार्च २०११ रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या मुख्यालयापासून सुरू 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी सूचित केल्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीची 
यादी सादर केली. बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष, श्री . वसंत कुंभारे, सरचिटणीस श्री . पांचाळ व सह सचिव श्री . गोडाळकर हे सदर बँकेच्या 
मुख्यालयात उपस्थित झाले. त्यांना प्राधिकृत प्रतिनिधीची यादी देण्याबाबतची विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांनी यादी दिली नाही . परंतु लेखी 
पत्राद्वारे त्यांनी स्पष्ट वेळापत्रक तीन चार दिवस अगोदर न कळविल्याचे नमूद केले. परंतु त्याच वेळी त्यांना पडताळणी पथकासोबतच आपण रहावे 
अशी सहायक निबंधक यांनी सांगितले तथापि बँक कर्मचारी संघाचे प्रतिनिधी पथकासोबत न थांबता निघून गेले. तसेच नंतर दुपारी २. ०० वाजता 
बँक कर्मचारी संघातर्फे एक पत्र देण्यात आले तसेच सायंकाळी ६. ०० केदारनाथ बँकेत सदस्य पडताळणी सुरू असतांना तिसरे पत्र दिले. वासत्विक 
पाहतादुपारी २- ०० वाजता दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात त्यांना सकाळीच, कामाचे स्वरूप व रहदारी पाहता कोणत्या ठिकाणी पथक किती वाजता 
पोहचले तसेच सदस्य पडताळणीसाठी एका बँकेत किती वेळ लागेल हे सांगणे शक्य नसल्याने पथका सोबतच राहण्याची विनंती केली होती. तसेच 
सदस्यता पडताळणी नमुन्यामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे सभासद आहात काय ? होय किंवा नाही, नसल्यास कोणत्या संघटनेचे सभासद 
आहात ? असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सायंकाळी ६- ०० वा केदारनाथ बँकेत 
पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व सह सचिव उपस्थित होते . त्याच वेळी बँक कर्मचारी संघातर्फे तिसरे पत्र 
देण्यात आले. वास्तविक पाहता पडताळणीच्या वेळी हजर असलेले प्रतिनिधी हे किसान बँक कर्मचारी संघाने प्राधिकृत केलेले होते . तसेच 
आपणास त्याच दिवशी सकाळी ११- ३० वाजता पथकासोबत राहण्याचे सांगण्यात आले होते . त्यामुळे वैयक्तीक भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा 
संबंध येत नाही . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे रु. ४५० च्या शुल्कासह आक्षेप कळविले जे या कार्यालयास 
दिनांक ५ मार्च २०११ रोजी प्राप्त झाले जेव्हा की , सदस्यता पडताळणी प्रत्यक्ष लातूर जिल्ह्यात चालू होती . सदरचे पत्र सहायक निबंधक यांच्या 
निदर्शनास दिनांक ७ मार्च २०११ रोजी आले. पत्रातील आक्षेप खालीलप्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहेत . वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघास 
आक्षेप दाखल करण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१० व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ( शेवटची संधी) देण्यात आली होती : 

(१) आक्षेप क्र . १ “ कलम १६ मधील पुर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज करता येत नाही ” याबाबत 
आपणास दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविण्यात आलेले आहे. तसेच हाच मुद्दा बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये व मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोरील 
अपील क्र . बीआयआर /१/ २०११ मध्ये उपस्थित केलेला होता . जो मा . औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे त्यावर भाष्य 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

( २) आक्षेप क्र . २ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक 
क्षेत्रनिहाय सहकारीबँकांची कळविलेल्या यादीवरून संबंधित बँकांकडून कर्मचारी संख्या मागविण्यात आलेली आहे . 

( ३) आक्षेप क्र . ३ हा लातूर नगरपरिषद हद्दीबाबत असल्यामुळे त्यावर येथे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ४) आक्षेप क्र . ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी 
२०११ , २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी संधी देण्यात आलेली होती . 

(५ ) आक्षेप क्र . ५ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाने चार वेळेस संधी देऊन देखील कोणतेही रेकॉर्ड दाखल 
केलेले नाही.किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मेंबरशिप बाबत ऑडीटेड स्टेटमेंट दाखल केलेल आहे. 

( ६ ) आक्षेप क्र . ६ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेने तशी तरतूद घटना व नियमात केलेली आहे. व 
याबाबतची कागदपत्रे वेळोवेळी बँक कर्मचारी संघास दिलेले आहेत . 

( ७ ) आक्षेप क्र . ७ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना व बँक कर्मचारी संघाने परस्परविरूद्ध श्रमिक संघ 
अधिनियम , १९२६ खाली तक्रारी दाखल 

९२६ खाली तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . श्रमिक संघ अधिनियम , १९२६ व मंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ 
अंतर्गत वेगवेगळे प्राधिकारी कार्यरत आहेत . तसेच किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेकिसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या १ जून २०१० रोजीच्या कलम १६ खालील 
अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सदरचा आक्षेप मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कार्यकक्षेत येणारा नाही . 

( ८ ) आक्षेप क्र . ८ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांचेकडून स्थानिक क्षेत्रनिहाय 
मुख्यालय वा शाखा असलेल्या सहकारी बँकांची यादी मागविण्यात आलेली आहे. पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष 
व सह सचिव यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या रेकॉर्ड ची तसेच या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


२७ 


प्रकरणाच्या नस्तीची तपासणी केली त्यावेळी आक्षेप क्र . ८ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या नावांचा मुद्दामहून व जाणूनबुजून उल्लेख केला नाही 
किंवा त्यावेळी तसा आक्षेपही घेतला नाही. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम संपल्यानंतर पोस्टाद्वारे इतर आक्षेपासह सदरचा आक्षेप 
नोंदविलेला आहे जेव्हा की बँक कर्मचारी संघास मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या कालमर्यादेची जाणीव होती 
त्यामुळे या आक्षेपामागील बँक कर्मचारी संघाचा हेतू निश्चितच प्रामाणिक व नैसर्गिक नाही . 

बँक कर्मचारी संघाने पोस्टाद्वारे औरंगाबाद कार्यालयास पाठविलेल्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रासोबत रु. १०० च्या बॉन्ड पेपरवर 
श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडलेले आहे . सदरचे पत्र प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीनंतर कार्यालयास दिनांक ९ मार्च २०११ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे. पत्रातील मुद्यांचा उहापोह आदेशामध्ये आलेला असल्यामुळे नव्याने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेने सादर केलेले सभासदासंदर्भातील दस्तऐवज तसेच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी आढळून किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेची सभासद संख्या पाहता मी खालील प्रमाणे आदेश करत आहे : 

आदेश 
१. मी याद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व कलम १४ 
अन्वये लातूर जिल्ह्यात निलंगा तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी 
प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंद करीत आहे . 

२. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम २३ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
पुऱ्या करीत असल्यामुळे व लातूर जिल्ह्यात निलंगा तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या 
संघाची सदस्य संख्या बँक कर्मचारी संघ, लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यापेक्षा अधिक असल्याने बँक कर्मचारी संघ, लातूर या मान्यता 
प्राप्त संघाच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या संघाचे नाव मान्यताप्राप्त संघाच्या यादीत दाखल करीत आहे . 


औरंगाबाद , 
दिनांक १४ मार्च २०११. 


के. व्ही. दहिफळकर , 

सहायक निबंधक, 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद . 


Aurangabad , 
Dated the 14th March 2011. 


K . V . DAHIPHALKAR , 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 , 

Aurangabad . 


भाग एक - ल - ४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 
RELATIONSACT, 1946 ,AURANGABAD 

NOTIFICATION 


" I” 


No. AWB/BIR /2011/05 . — In exercise of the powers conferred on me under section 16 read with 
section 14 of the Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial 
Relations Rules , 1947, I, do hereby on this 14th March 2011 register the Kishan Bank Karmachari 
Sanghatana, Latur C /o . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit , Nilanga , 
Dist. Latur as a Representative Union for the “ Banking Industry ” in the local area of Udgir Taluka 
in Latur District in place of Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in the order dated 
14th March 2011 ( Annexed ) . 


" II” 


No. AWB /BIR / 2011/05 . — In exercise of the powers conferred on me under section 23 (4 ) of the 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial Relations Rules , 1947 , 
I, do hereby on this 14th March 2011 enter the Kishan Bank Karmachari Sanghatana, Latur 
Clo . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit, Nilanga , Dist. Latur as a 
Approved Union in the list of Approved Union for the “ Banking Industry” in the local area of Udgir 
Taluka in Latur District in place of ‘Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in the order 
dated 14th March 2011 (Annexed ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ २९ 

सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद 
क्रमांक बीआयआर /०५/ २०१०. - सरचिटणिस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ( ज्यांना यापुढे अर्जदार संघटना असे संबोधण्यात 
येईल ) या संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( १) आणि कलम २३( ४ ) अंतर्गत दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज 
करून लातूर जिल्ह्यातील बँकींग उद्योगातील उदगिर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्यांचेकडील सदस्य संख्या जास्त आहे या कारणासाठी बँक 
कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज केला. 

अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ (१) नुसार 
बँक कर्मचारी संघ. लातर या नोंदणीकत संघास दिनांक ९ जलै २०१० रोजीची रजिस्टर पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवन अर्जदार संघाची त्याच्या जागी 
नोंदणी का करण्यात येऊ नयेयाचे कारण नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांचे आत सादर करण्याबाबत फर्माविण्यात आले. सदर कारणे दाखवा 
नोटीस सोबत अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जाची तसेच अर्जदार संघटनेने अर्जासोबत सादर केलेल्या घटना व नियमाची, 
श्रमिक संघ अधिनियम , १९२६ अंतर्गत अर्जदार संघटनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत , अर्जदार संघटनेने सादर केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या 
ठरावाची प्रत बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आली. याचवेळी मुंबई 

औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( ४ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद देय पोस्टाद्वारे व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मद्रणालय, चर्नीरोड , मुंबई यांचेकडे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आला व सदरचा 
अर्ज राजपत्रात प्रसिद्ध झाला तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( २) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० 
रोजीच्या अर्जाची व दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसची प्रत सरकारी कामगार अधिकारी, लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या संदर्भात 
खुलासा सादर केला. सदर खुलाशाद्वारे खालील मुद्ये उपस्थित केले : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खालील अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आपणाकडे 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कलम १६ खाली लातूर जिल्हा लोकल एरियासाठी आमच्या संघटनेच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातर यांची प्रातिनिधीक संघ म्हणन नोंदणी व्हावी असा अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी आपणाकडन निकाली 
काढण्यात आलेला आहे. कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सदर कलमाखाली दाखल केलेला पूर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर १ वर्ष अन्य 
कोणतेही अर्जाची सदर कलमाखालील आपण दखल घेऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी 
दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खाली केलेल्या अर्जाची दखल आपणास घेता येणार नाही . 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही संघटना पूर्णपणे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या 
व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली व व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना आहे . सदर संघटनेनेदिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी रजिस्ट्रेशन 
करण्याबाबत जो ठराव पारीत केला आहे, त्या सभेच्या दिवशी सर्व कार्यकारणी सदस्य कामावर होते . 

___ ३. सदर संघटनेची सदस्य संख्या ११९ लोकल एरियामध्ये असल्याचेनमूद केले आहे. ती सदस्य संख्या लोकल एरियातील बँकींग 
उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के पेक्षा कमी असल्याने प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किमान 
आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची पूर्तता सदर संघटना करत नसल्यामुळे सदर संघटनेचा अर्ज रद्द करणे जरुरीचे आहे . 

४ . सदर संघटनेने ट्रेड युनियन अॅक्ट खाली दिनांक १७ जानेवारी २००९ रोजी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता. सदर 
अर्जासोबत दाखल केलेल्या संघटनेच्या घटनेतील कलम २८ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी लेखा परीक्षकाची तरतूद त्यामध्ये 
केलेली नाही तसेच आपल्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी ट्रेड युनियन अॅक्टखालील 
नोंदणी अर्जासोबत जी घटना दाखल केली त्याची प्रत 

ती त्याची प्रत आम्ही या खुलाशासोबत दाखल करीत आहोत . सदर कलमामध्ये सदर अर्जावर 
संघटनेने कलम २८ ऐवजी कलम ४( ब ) मध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती आपल्या कार्यलयाकडून केव्हा नोटीफाय करण्यात आली 

घटनेस देण्यात यावीत . सदर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर कायदेशीर मुद्यांबाबत आमचेम्हणणे दाखल करीत आहोत . 
_ _ ५. सदर अर्जामध्ये अर्जदार संघटनेने आपल्या संघटनेपेक्षा त्यांची सदस्य संख्या जास्त असलेबाबत केलेला दावा पूर्णपणे चुकीचा 
असून खोटा आहे . त्यामुळे अर्जादर संघटनेचा अर्ज रद्द करावा, ही विनंती. 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटिसा संदर्भात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे 
सादर केलेल्या उपरोक्त खुलाशासंदर्भात आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना यांना 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले. 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेसमोर याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० दाखल केलेल्या प्रकरणात प्रेअर क्लॉज सी अन्वये सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद 
यांना अर्जदार संघटनेने दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्यातील तरतुदीनुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेनिदेश देण्याबाबत विनंती 
केली. सदर याचिकेची प्रत या कार्यालयास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राप्त झाली ज्यामध्ये सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम, १९४६ , औरंगाबाद यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणेदाखल केले . 

या कार्यालयाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्रास अनुसरून किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या खुलाशावर आपले स्पष्टीकरण दाखल 
केले परंतु सदरचे स्पष्टीकरण परिपूर्ण व मुद्देनिहाय नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या या कार्यालयाच्या पत्राद्वारे या कार्यालयाने पुन्हा 
सर्व मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे अर्जदार संघटनेस सूचित केले. त्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर केले जे खालीलप्रमाणे आहे : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांचेकडे दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा लातूर जिल्हा या 
स्थानिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता. परंतु सदरचा अर्ज हा जिल्ह्यातील प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नसल्यामुळे तसेच अर्जासोबत 
आवश्यक ते शल्क न भरल्यामळे सदरचा अपर्ण अर्ज सहायक निबंधक यांनी दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रटी काढन निकाली काढला होता . 
सदरच्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही न करता प्राथमिक स्तरावर छानणीमध्ये सदरचा अर्जनिकाली काढलेला आहे. 
सदरचा अर्ज कायद्यातील विविध प्रक्रीया पूर्ण करून गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी किसान 
बँक कर्मचारी संघटनेस १ वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुद्दा उपरोक्त निवेदन लक्षात 
घेता गैरलागू आहे म्हणून किसान बँक कर्मचारी संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत मान्यताप्राप्त 
युनियनचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा अर्ज गुणवत्तेवर (मेरीट ) निकाली काढला नसल्यामुळे नव्याने अर्ज 
करण्यास कोणतीही बाधा येत नाही . 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही अर्जदार संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेली एकमेव संघटना असून 
ती व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली किंवा व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना नाही. तसेच पुढे स्पष्ट करण्यात येते की, किसान बँक कर्मचारी 
संघटना नोंदणी करण्यासंदर्भात दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी पारीत केलेला ठराव हा बँक कार्यालयीन वेळेत कार्यकारीणीची सभा घेऊन 
पारीत केलेला नाही. यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घेतलेला आक्षेप हा अवाजवी व तकलादू आहे. 

३. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत बँक कर्मचारी संघ, लातूर 
या प्रातिनिधीक संघटनेच्या जागी ६ स्थानिक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला आहे. या सहाही स्थानिक क्षेत्रांमध्ये किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेकडे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सभासद (मेंबरशिप ) आहे त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनेचा सदरचा आक्षेप गैरलाग व तथ्यहिन आहे . 

४. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने अंगिकृत केलेल्या घटना व नियमातील कलम २८ मध्ये संघटनेचे लेखा परीक्षण सरकारी लेखा 
परीक्षणाकडून करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे व तसा फेरबदल संघटनेच्या घटना व नियमात करून घेतलेला आहे . त्यामुळे 
बँक कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात उपस्थित केलेला आक्षेप खोटा व निरर्थक आहे त्यामुळे तो विचारात घेतला जाऊ नये . 

५. किसान बँक कर्मचारी संघटना ही अर्जदार संघटना लातूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रातील बँकींग उद्योगात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी झटणारी एकमेव संघटना असून या संघटनेकडे २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सभासद आहेत . या द्वेषापोटी बँक कर्मचारी 
संघटनेने आमच्या संघटनेवर उपरोक्त आरोप केलेले आहेत जे पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागू असल्यामुळे विचारात घेतले जाऊ नयेत व 
किसान बँक कर्मचारी संघटनेने प्रातिनिधीक संघटनेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जो दिनांक १ जून २०१० रोजी अर्ज केलेला आहे तो गुणवत्तेवर 
व नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करून निकाली काढावा, ही विनंती . 

या कार्यालयाचा दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या नोटीशीला अनुसरून बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या 
पत्राद्वारे खुलासा केला होता तसेच सदर पत्रातील मुद्दा क्र . ५ मध्ये आपण किसानबँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घटनांमध्ये केव्हा दुरुस्ती केली 
व ती या कार्यालयाकडून केव्हा प्रमाणित करण्यात आली याबाबतची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या घटना व नियमाची प्रत व इतर कागदपत्रांच्या प्रति या कार्यालयाच्या दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसीसोबत जोडण्यात आलेल्या होत्या. वास्तविक पाहता माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ अंतर्गत दिनांक 
१९ जुलै २०१० रोजीच्या आपल्या अर्जास अनुसरून राज्य जन माहिती अधिकारी, औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० रोजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ ३१ 
किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेचा घटना व नियमात दिनांक २९ मे २०१० रोजी दुरुस्ती झाल्याचेतसेच संघटनेने दुरूस्तीसाठी सादर 
केलेली कागदपत्रे जसे अर्ज , ठरावाची प्रत , जुनी घटना व नवीन घटना यांच्या प्रति बँक कर्मचारी संघास देण्यात आलेल्या आहेत . तसेच सहायक 
निबंधक यांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे अध्यक्ष ,बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी कळविले होते व परत सदरच्या दिनांक १९ 

ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्रासोबत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची प्रत बँक कर्मचारी संघ , 
लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून लातूर जिल्ह्यातील लातूर नगर परिषद हद्द या स्थानिक 
क्षेत्रात मुख्यालय किंवा शाखा असलेल्या सहकारी बँकेची नावे व पत्ते कळविण्याची जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर यांनी दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली त्यानुसार जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , लातूर यांनी 
त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० व २० डिसेंबर २०१० रोजी पत्राद्वारे यादी कळविली . 

सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसला 
अनुसरून बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेल्या खुलासा व त्यावर किसान बँक कर्मचारी 
संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक व योग्य वाटल्यामुळे तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१९४६ मधील तरतुदी पाहता पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. आदेशामध्ये बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांच्या खुलाशातील मुद्याबाबत स्पष्टपणे नमूद 
करण्यात आले आहे. 
___ दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल 
केलेल्या याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे एकून किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे दिनांक १ जून २०१० 
रोजीचे अर्ज मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देवून ३ महिन्याचे आत 
निकाली काढण्याबाबत सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी आदेशित केले. 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक ८१५७ / २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे अध्यक्ष/ सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी त्यांचे दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ ( ए) नुसार कागदपत्रे / रजिस्टर सह दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत कळविले. सदर 
पत्राची प्रत अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना देण्यात येवून त्यांना देखील उपस्थित दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले तसेच दिनांक ३ 
जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद देय पत्राद्वारे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी कळविलेल्या यादीतील बँकांना कर्मचाऱ्यांची यादी 
३ प्रतित सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. 

___ दरम्यान बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ राजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजी दिलेल्या खुलाशात नमूद 
केलेले कागदपत्रे व माहिती मिळालेली नाही असे कळविले तसेच बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या खुलाशावर व आक्षेप हरकतीवर सहाय्यक 
निबंधक यांनी घेतलेला निर्णय बँक कर्मचारी संघटनेस कळविलेला नाही तसेच आक्षेप / हरकती यावर घेतलेला निर्णय न कळविताच किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत ते आयोग्य व चुकीचे आहेत तेंव्हा खुलाशातील आक्षेपावर 
निर्णय कळवावा व तोपर्यंत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांचा अर्जावरील कार्यवाही थांबविण्यात यावी असे कळविले त्यावर सहाय्यक 
निबंधक यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघास खालीलप्रमाणे कळविण्यात आले . 

किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांचा दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून या कार्यालयाने आपणास दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसात खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते व त्याचवेळी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१९४६ च्या कलम १६ ( ४ ) नुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना यांचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,मुंबई यांच्याकडे दिनांक १५ जुलै २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविला होता. आपण दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी घटना व नियमामध्ये केंव्हा दुरुस्ती केली व ती केव्हा प्रमाणित करण्यात आली या 
संबंधीची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती. वास्तविक पाहता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची 
प्रत दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आलेली आहे तसेच या कार्यालयाचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्रासोबत पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत हे आपले म्हणणे पूर्णपणे 
चुकीचे आहे. हे कार्यालय मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या तरतुदीनुसार व याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर 
२०१० रोजी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्जदाराच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जावर कार्यवाही करीत आहे. सदर 
याचिकेमध्ये आपण देखील प्रतिवादी असल्यामुळे आपणाला न्यायालयीन प्रकरणाची व त्यामधील आदेशाची माहिती आहे. तसेच मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ नुसार पुढील कार्यवाही मध्ये आपले म्हणणे मांडावे असे देखील कळविण्यात आले होते. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून कळविले की , किसान बँक कर्मचारी संघटना, 
लातूर यांनी केलेल्या कलम १६ खालील अर्ज कायद्याने चालणार नाहीत त्यामुळे सदर मुद्यांचा निर्णय प्रथम करावा तसेच मा . उच्च न्यायालयातील 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये देखील दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्याने चालू शकणार नाही असे लेखी कैफियत द्वारे मा . उच्च 
न्यायालयाच्या निदर्शणास आणून दिलेले आहे. मा . उच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ही आपण सुरू केलेली प्रक्रिया चुकीची आहे तसेच किसान 
बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास त्याची पडताळणी करून व उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा निर्णय केल्यानंतर नियम २८ ( अ ) 
प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत निर्णय करीत आहोत तरी वर उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्याचानिर्णय कळविण्यात यावा अशी विनंती केली. 

बँक कर्मचारी संघटनेच्या वरील दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०११ चे पत्राद्वारे खालीलप्रमाणे 
कळविण्यात आले : 

आपण आपल्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रान्वये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की, किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा पहिला अर्ज 
निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये असे स्पष्ट बंधन असतांना ही तसेच अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याबाबत निर्णय न देता नियम २८ - अ नुसार कागदपत्रे दाखल करण्याबाबतची नोटीस काढुन संपुर्ण प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे योजीत आहात असे 
कथन केलेले आहे जे पुर्णपणे चुकीचे, गैरलागू व कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे. आपल्या उपरोक्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने आपणास कळवू 
इच्छितो की , औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( १ ) मध्ये विद्यमान नोंदणीकृत संघाच्या जागी दुसऱ्या संघाची नोंदणी करण्याची 
तरतूद आहे व याच कलमाच्या परंतकामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की , पूर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अवधी 
लोटल्याशिवाय निबंधक संघाच्या नोंदणीसाठी कोणताही अर्ज स्वीकारणार नाही. उपरोक्त कलमाचे आवलोकन केले असता स्पष्ट होते की , आपण 
उपरोक्त कलमाचा चुकीचा व आपल्या सोईचा अर्थ काढत आहात जो परिपूर्ण व कायद्यास अभिप्रेत असणारा अर्थ नाही. किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेने मान्यताप्राप्त संघटनेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ 
रोजीचा केलेला अर्ज हा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला नव्हता तसेच सदरच्या अर्जा सोबत आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते 
तसेच कोणत्याही कागदपत्राची पुर्तता केलेली नव्हती, त्यामुळे अर्ज परिपूर्ण व सर्वसमावेशक नव्हता, त्यामुळे औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
च्या तरतुदीची पुर्तता होत नसल्याने सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढुन निकाली काढलेला आहे. सदरच्या अर्जावर कोणताही 
कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण न करता प्राथमिक स्तरावर छाणनी मध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला आहे. किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा प्रस्तुतचा 
अर्ज कायद्यातील कोणतीही प्रक्रिया पुर्ण करून अंतिम स्वरूपात गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस एक 
वर्षा पर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा आपण संदर्भीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेला आहे तो विचारात घेण्याजोगा नाही. 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ नुसार कोणताही अर्ज कायद्यातील संपुर्ण प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतरच अंतिम स्वरूपात निकाली 
काढला असेल तर नव्याने पुन्हा एक वर्षांपर्यंत अर्ज करता येणार नाही असे कलम १६( १) मधील परंतुकातून अभिप्रेत आहे. परंतु सदरची 
परिस्थिती येथे नसल्यामुळे ही अट प्रस्तुत प्रकरणात लागू होत नाही. 

पुढे आपण याच पत्राद्वारे मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८ - अ खालील नोटीस 
काढण्यापुर्वी सर्व तालुका लोकल एरिया निहाय सहकारी बँक उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या संबंधित बँकाकडून 
मागविणे जरूरीचे आहे कारण सर्वप्रथम किसान बँक कर्मचारी संघटना यांची सदस्य संख्या कलम १३ नुसार आवश्यक असलेल्या एकूण कर्मचारी 
संख्येच्या किमान २५ टक्के असणे जरुरीचे आहे व ती नसल्यास त्या अर्जाबाबत पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही व या कायदेशीर मुद्यांचाही 
विचार नियम २८ - अ नुसार आपण केलेला दिसून येत नाही असा जो मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे तो ही पुर्णपणे चुकीचा व असमर्थनिय आहे . 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १३, १६, १७ व २३ ची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी नियम २८ - अ अंतर्गत किसान बँक कर्मचारी 
संघटना व आपणास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा नव्याने कलम २८ - अ अंतर्गतची नोटीस 
काढण्याची आवश्यकता नाही . 
____ पुढे हेही स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर याचिका 
क्र . ८१५७ / २०१० दखल केलेली होती ज्यामध्ये आपणही प्रतिवादी होतात . सदर याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी 
आदेश पारित केलेले आहेत व आदेशीत केलेले आहे की , सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक 
१ जून २०१०रोजी दाखल केलेला अर्ज दिनांक २० डिसेंबर २०१० पासून तीन महिन्याच्या आत निकाली काढण्यात यावी. मा . उच्च न्यायालयाचे 
दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचे आदेश आपणास पुर्णपणे ज्ञात असून न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या चौकटीतच व मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम, १९४६ मध्ये उधृक्त केलेल्या तरतुदीप्रमाणेच कार्यवाही चालू आहे. त्यामुळे तांत्रिक व वेळकाढू मुद्दे उपस्थित करून प्रकरणाची गुंतागुंत 
न वाढवता कायदेशीर प्रक्रिया गुणवत्तेवर व वेळेत पुर्ण करण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना नैसर्गिक न्याय 
देणे शक्य होईल . 

तरी आपणास या द्वारे पुन्हा सूचित करण्यात येते की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८ - अ खाली आपणास दिनांक 
३ जानेवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ०० वाजता प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करावेत. या संदर्भात पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची 
कृपया नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ३३ 
दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक १५ जानेवारी २०११ व दिनांक २१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे सहायक निबंधक , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मागितलेले रेकॉर्डदाखल केले. तसेच जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
कळविलेल्या यादीतील सहकारी बँकानी देखील कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली . 
___ बँक कर्मचारी संघास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज / अभिलेख उपस्थित राहून सादर 
करण्याचे सचित करण्यात आले होते. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सदर दिवशी कोणीही उपस्थित राहिले नाही किवा कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केले 
नाही. त्यामुळे परत दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज सादर करण्याचे डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले. सदर दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कंभारे व सरचिटणीस 
श्री . पांचाळ हजर झाले परंत सचीत केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत . तथापि किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड 
तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली त्यानसार रेकॉर्ड तपासणीची तारीख दिनांक ७ फेब्रवारी २०११ रोजी दपारी १- ०० वाजता ठेवण्यात आली. 
याचदिवशी दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेचेरेकॉर्ड ऑडिटरला दिलेले असल्यामुळे आजची तारीख वाढविणे 
गरजेचे आहे. ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेचेरेकॉर्ड आपणाकडे दाखल करीत आहोत . करिता आम्हास १५ दिवसाची पुढील तारीख 
वाढवून मिळावी असी विनंती केली. त्यास अनुसरून सहायक निबंधक यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मा . उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र . ८१५७ / २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार प्रकरणात तीन महिन्याच्या आत कार्यवाही पूर्ण करावयाची आ 

पणास प्रत्येक 
वेळी नव्याने वेळ देणे शक्य नाही तरी पण नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे आपणास आपले दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात 
येत असून आपण दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ३० वा. प्रत्यक्ष हजर राहून रेकॉर्ड सादर करावेत आपणास रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी 
तिसऱ्यांदा संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे यासंदर्भात आपण केलेल्या कोणत्याही मागणीचा कालमर्यादेचेबंधन पाहता विचार करणे शक्य 
होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असे कळविले होते. 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री. वसंत गणपतराव कुंभारे व सह सचिव श्री . गोधालकर कार्यालयात हजर 
झाले परंतु त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही परंतु किसान बँक कर्मचारी संघटना या अर्जदार संघटनेने या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या 
रेकॉर्डची तपासणी केली. तसेच त्यांचे संघटनेचे रेकॉर्ड सादर करण्यास व हरकती / आक्षेप नोंदविण्यास १० दिव 

ती / आक्षेप नोंदविण्यास १० दिवसाची मुदत देण्याची विनंती केली 
न्यायालयाची कालमर्यादा पाहता जास्त दिवसाची मुदत देणे शक्य नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघास त्यांचेरेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप 
नोंदविण्यासाठी शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता ठेवण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेने रेकॉर्ड दाखल केले असेल तर ते 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंती केली त्यानुसार त्यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता बँक कर्मचारी 
संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री . तानाजी जाधव व सरचिटणीस श्री . व्यंकट शिंदे सकाळी 
११ - ३० वा कार्यालयात बँक कर्मचारी संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी हजर झाले. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सायंकाळी ५- ४५ वाजेपर्यंत कोणीही 
उपस्थित झाले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आले नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत . बँक कर्मचारी 
संघास रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०११, २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व १४ फेब्रुवारी २०११ ( शेवटची संधी) संधी 
देण्यात आली होती. परंतु बँक कर्मचारी संघाचे वारंवार संधी देवूनही रेकॉर्ड सादर न करता वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले बँक कर्मचारी संघाने 
रेकॉर्ड न सादर केल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस तपासणीसाठी रेकॉर्ड उलब्ध करून देता आले नाही. 

बँक कर्मचारी संघास त्यांचेरेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप नोंदविण्यासाठी पुर्ण संधी देण्यात आली परंतु बँक कर्मचारी संघाने कोणतेही 
रेकॉर्ड सादर केले नाही वा आक्षेप नोंदविले नाहीत . मा . उच्च न्यायालयाने दिलेली कालमर्यादा विचारता घेता या कार्यालयाचा दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०११ रोजीच्या पत्रान्वये दिनांक ३ मार्च २०११ ते दिनांक ५ मार्च २०११ या कालावधीत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम सर्व संबंधित पक्षांना 
डाक नोंद पोच पत्राद्वारे कळविण्यात आला तसेच उपरोक्त कालावधीत संबंधित संघटनांना त्यांच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना सदस्यता पडताळणीच्या 
वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत 
व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या ठिकाणी उपस्थित ठेवण्याबाबत देखील सदर पत्राद्वारे कळविण्यात आले . 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीसाठी कामगार उप आयुक्त , 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यांचेदिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचेपत्राद्वारे सर्वश्री एम . आर . कुलकर्णी, अधीक्षक ( २) एस . जी . मुंढे , 
वरिष्ठ कामगार अन्वेषक ( ३) एस. एम . राठोड, लिपिक -टंकलेखक व ( ४ ) एस . डी. राजपूत, लिपीक -टंकलेखक यांना सदस्यात पडताळणीसाठी 
नियुक्त केले . 
भाग एक - ल - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


बँकेने 


दरम्यान दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाने इन्चार्ज मा . सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांचे समोर अपील 
बीआरआर / १/ २०११ दाखल करून सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०११ 
रोजीच्या पत्रास आव्हाण देवून ते रद्द बातल ठरविण्याबाबत व किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ व २३ 
खाली केलेला अर्ज रद्द बातल ठरविण्यात यावा व इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम व्हावेत अशी प्रार्थना केली. परंतु मा . औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर 
यांनी सदरचे प्रकरण दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोर ठेवण्यात यावे असे आदेशीत केले. त्यानुसार 
मा . औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १ मार्च २०११ रोजी दोन्ही संघटनांचे म्हणणे ऐकूण व कागदपत्रे पाहून 
अर्जदार बँक कर्मचारी संघाने अपीलात केलेली प्रार्थना फेटळली वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचे समोरील याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये तसेच औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचेसमोर दाखल केलेल्या अपिलामध्ये बीआरआर/ १ / 
२०१० मध्ये सारखाच मुद्दा उपस्थित केला होता. 

सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांनी त्यांचेदिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रानुसार व 
कामगार उप आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
कर्मचाऱ्यासह खालील बँकेत प्रत्यक्ष सदस्य पडताळणी केली. प्रत्यक्ष पडताळणीत आढळून आलेली संघटनांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे 
आहे : 
अ . क्र . बँकेचे नाव 

किसान बँक प्रत्यक्ष 

बँक 

प्रत्यक्ष 
कळविलेली कर्मचारी संघटना, पडताळणीमध्ये कर्मचारी पडताळणीमध्ये 
कर्मचारी लातूर या आढळून आलेली संघ लातूर आढळून आलेली 
संख्या संघटनेच्या किसान बँक यांच्या यादीतील बँक कर्मचारी 

सभासदांची कर्मचारी संघटना सभासद संख्या संघ , लातूर या 
यादी प्रमाणे लातूर यांची 

संघटनेची सभासद 
सभासद संख्या सभासद संख्या 

संख्या 
( २ ) 

( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
१ . लातूर जिल्हा मध्यवर्ती ३८ 

३८ ३३ ० 

० 
सहकारी बँक लि ., लातूर या 
बँकेच्या उद्गीर तालुक्यातील 

सर्व शाखा. 
२ . सिद्धेश्वर सहकारी बँक लि ., १२ 

लातूर शाखा उद्गीर 

जिल्हा लातूर . 
३. यशवंत नागरी सहकारी बँक लि ., ०९ 

उद्गीर , जि . लातूर . 
४ . लातूर अर्बन को - ऑप. बँक लि ., १० 

लातूर शाखा, उद्गीर, जि . लातूर . 
५ . उद्गीर अर्बन को - ऑप. बँक लि ., १३ 

उद्गीर , जि . लातूर . 
६. सहयोग नागरी सहकारी बँक लि ., ०९ 

उद्गीर, जि . लातूर . 
एकूण 

५३ 
टक्केवारी 

५८.२४ टक्के ० 

०. ०० टक्के 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघ, लातूर या संघाचे कोणीही सदस्य असल्याचे आढळून आले नाहीत . 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ३५ 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी दिनांक ३ मार्च २०११ रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या मुख्यालयापासून सुरू 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी सूचित केल्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीची 
यादी सादर केली. बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष, श्री . वसंत कुंभारे , सरचिटणीस श्री. पांचाळ व सहसचिव श्री . गोडाळकर हे सदर बँकेच्या 
मुख्यालयात उपस्थित झाले. त्यांना प्राधिकृत प्रतिनिधीची यादी देण्याबाबतची विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांनी यादी दिली नाही . परंतु लेखी 
पत्राद्वारे त्यांनी स्पष्ट वेळापत्रक तीन- चार दिवस अगोदर न कळविल्याचेनमूद केले. परंतु त्याच वेळी त्यांना पडताळणी पथकासोबतच आपण रहावे 
अशी सहायक निबंधक यांनी सांगीतले. तथापि, बँक कर्मचारी संघाचे प्रतिनिधी पथकासोबत न थांबता निघून गेले. तसेच नंतर दुपारी २. ०० वाजता 
बँक कर्मचारी संघातर्फे एक पत्र देण्यात आले तसेच सायंकाळी ६. ०० केदारनाथ बँकेत सदस्य पडताळणी सुरू असताना तिसरे पत्र दिले. वास्तविक 
पाहता दुपारी २- ०० वाजता दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात त्यांना सकाळीच, कामाचे स्वरूप व रहदारी पाहता कोणत्या ठिकाणी पथक किती वाजता 
पोहचले तसेच सदस्य पडताळणीसाठी एका बँकेत किती वेळ लागेल हे सांगणे शक्य नसल्याने पथका सोबतच राहण्याची विनंती केली होती. तसेच 
सदस्यता पडताळणी नमुन्यामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे सभासद आहात काय ? होय किंवा नाही, नसल्यास कोणत्या संघटनेचे सभासद 
आहात ? असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. सायंकाळी ६- ०० वा. केदारनाथ बँकेत 
पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष, सरचिटणीस व सहसचिव उपस्थित होते. त्याच वेळी बँक कर्मचारी संघातर्फे तिसरे पत्र 
देण्यात आले. वास्तविक पाहता पडताळणीच्या वेळी हजर असलेले प्रतिनिधी हे किसान बँक कर्मचारी संघाने प्राधिकृत केलेले होते. तसेच 
आपणास त्याच दिवशी सकाळी ११- ३० वाजता पथकासोबत राहण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे वैयक्तिक भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा 
संबंध येत नाही . 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे रु. ४५० च्या शुल्कासह आक्षेप कळविले जे या कार्यालयास 
दिनांक ५ मार्च २०११ रोजी प्राप्त झाले . जेव्हा की , सदस्यता पडताळणी प्रत्यक्ष लातूर जिल्ह्यात चालू होती. सदरचे पत्र सहायक निबंधक यांच्या 
निदर्शनास दिनांक ७ मार्च २०११ रोजी आले. पत्रातील आक्षेप खालीलप्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहेत . वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघास 
आक्षेप दाखल करण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१० व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ( शेवटची संधी) देण्यात आली होती : 

(१) आक्षेप क्र . १ “ कलम १६ मधील पुर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज करता येत नाही ” याबाबत 
आपणास दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविण्यात आलेले आहे. तसेच हाच मुद्दा बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये व मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोरील 
अपील क्र . बीआयआर /१/ २०११ मध्ये उपस्थित केलेला होता . जो मा . औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे त्यावर भाष्य 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

( २) आक्षेप क्र . २ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक 
क्षेत्रनिहाय सहकारीबँकांची कळविलेल्या यादीवरून संबंधित बँकांकडून कर्मचारी संख्या मागविण्यात आलेली आहे . 

( ३) आक्षेप क्र . ३ हा लातूर नगर परिषद हद्दीबाबत असल्यामुळे त्यावर येथे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ४) आक्षेप क्र . ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी 
२०११ , २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी संधी देण्यात आलेली होती . 

(५ ) आक्षेप क्र . ५ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाने चार वेळेस संधी देऊन देखील कोणतेही रेकॉर्ड दाखल 
केलेले नाही. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मेंबरशिपबाबत ऑडीटेड स्टेटमेंट दाखल केलेल आहे. 

( ६ ) आक्षेप क्र . ६ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेने तशी तरतूद घटना व नियमात केलेली आहे. व 
याबाबतची कागदपत्रे वेळोवेळी बँक कर्मचारी संघास दिलेले आहेत . 

( ७ ) आक्षेप क्र . ७ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना व बँक कर्मचारी संघाने परस्परविरुद्ध श्रमिक संघ 
अधिनियम , १९२६ खाली तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
अंतर्गत वेगवेगळे प्राधिकारी कार्यरत आहेत . तसेच किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र . 
८१५७/ २०१० मध्ये मा . न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेकिसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या १ जून २०१० रोजीच्या कलम १६ खालील 
अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सदरचा आक्षेप मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कार्यकक्षेत येणारा नाही . 

( ८ ) आक्षेप क्र . ८ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडून स्थानिक क्षेत्रनिहाय 
मुख्यालय वा शाखा असलेल्या सहकारी बँकांची यादी मागविण्यात आलेली आहे. पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष 

व सहसचिव यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या रेकॉर्डची तसेच या 
भाग एक - ल -५अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
प्रकरणाच्या नस्तीची तपासणी केली त्यावेळी आक्षेप क्र . ८ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या नावाचा मुद्दामहून व जाणूनबुजून उल्लेख केला नाही 
किंवा त्यावेळी तसा आक्षेपही घेतला नाही. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम संपल्यानंतर पोस्टाद्वारे इतर आक्षेपासह सदरचा आक्षेप 
नोंदविलेला आहे . जेव्हा की बँक कर्मचारी संघास मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या कालमर्यादेची जाणीव 
होती त्यामुळे या आक्षेपामागील बँक कर्मचारी संघाचा हेतू निश्चितच प्रामाणिक व नैसर्गिक नाही. 

बँक कर्मचारी संघाने पोस्टाद्वारे औरंगाबाद कार्यालयास पाठविलेल्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रासोबत रु. १०० च्या बॉन्ड पेपरवर 
श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडलेले आहे . सदरचे पत्र प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीनंतर कार्यालयास दिनांक ९ मार्च २०११ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे. पत्रातील मुद्यांचा उहापोह आदेशामध्ये आलेला असल्यामुळे नव्याने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेने सादर केलेले सभासदा संदर्भातील दस्तऐवज तसेच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी आढळून किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेची सभासद संख्या पाहता मी खालीलप्रमाणे आदेश करत आहे . 

आदेश 
१. मी याद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व कलम १४ 
अन्वये लातूर जिल्ह्यात उदगीर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकिंग उद्योगाकरिता बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी 
प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंद करीत आहे . 

२. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम २३ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
पुऱ्या करीत असल्यामुळे व लातूर जिल्ह्यात उदगीर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकिंग उद्योगाकरिता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या 
संघाची सदस्य संख्या बँक कर्मचारी संघ , लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यांपेक्षा अधिक असल्याने बँक कर्मचारी संघ , लातूर या 
मान्यताप्राप्त संघाच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघाचे नाव मान्यता प्राप्त संघाच्या यादीत दाखल करीत आहे . 


औरंगाबाद , 
दिनांक १४ मार्च २०११ 


के. व्ही. दहिफळकर , 

सहायक निबंधक , 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद . 


Aurangabad , 
Dated 14th March 2011. 


K . V . DAHIPHALKAR , 

Assistant Registrar, 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 , 

Aurangabad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


३७ 


BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 
RELATIONS ACT, 1946 , AURANGABAD 

NOTIFICATION 


“ I” 


No. AWB/BIR /2011/06 . — In exercise of the powers conferred on me under section 16 read with 
section 14 of the Bombay Industrial Relations Act , 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial 
Relations Rules , 1947, I, do hereby on this 14th March 2011 register the Kishan Bank Karmachari 
Sanghtana , Latur Clo . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit , Nilaga , 
Dist . Latur as Representative Union for the “ Banking Industry ” in the local area of Ahmedpur 
Taluka in Latur District in place of ‘Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated in the order 
dated 14th March 2011 ( Annexed ). 


" II” 


No. AWB /BIR / 2011/06 . — In exercise of the powers conferred on me under section 23 (4 ) of the 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 and Rule 26 of the Bombay Industrial Relations Rules , 1947 , 
I, do hereby on this 14th March 2011 enter the Kishan Bank Karmachari Sanghtana Latur 
Clo . House No. 34 , Sahayog Grah Nirman Sahakari Sanstha Maryadit , Nilaga , Dist. Latur as a 
Approved Union in the list of Approved Union for the " Banking Industry ” in the local area of 
Ahmedpur Taluka in Latur District in place of ‘Bank Karmachari Sangh , Latur for reasons stated 
in the order dated 14th March 2011 (Annexed ). 


नो 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद 
क्रमांक बीआयआर / ०६ / २०१०. - सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर ( ज्यांना यापुढे अर्जदार संघटना असे संबोधण्यात 
येईल ) या संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६( १) आणि कलम २३( ४ ) अंतर्गत दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज 
करून लातूर जिल्ह्यातील बँकिंग उद्योगातील अहमदपूर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी त्यांचेकडील सदस्यसंख्या जास्त आहे या कारणासाठी बँक 
कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी नोंदणी करण्याकरिता अर्ज केला. 

अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ (१) नुसार 
बँक कर्मचारी संघ . ला 

न संघास दिनांक ९ जलै २०१० रोजीची रजिस्टर पोस्टाद्वारे नोटीस पाठवन अर्जदार संघाची त्याच्या जागी 
नोंदणी का करण्यात येऊ नयेयाचे कारण नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांचे आत सादर करण्याबाबत फर्माविण्यात आले. सदर कारणे दाखवा 
नोटीससोबत अर्जदार संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जाची तसेच अर्जदार संघटनेने अर्जासोबत सादर केलेल्या घटना व नियमाची, 
श्रमिक संघ अधिनियम , १९२६ अंतर्गत अर्जदार संघटनेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची छायाप्रत , अर्जदार संघटनेने सादर केलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या 
ठरावाची प्रत बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांना दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीची कारणे दाखवा नोटीससोबत पाठविण्यात आली. याचवेळी मुंबई 

औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६( ४ ) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० रोजीचा अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद देय पोस्टाद्वारे व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय , चर्नी रोड , मुंबई यांचेकडे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आला व सदरचा 
अर्ज राजपत्रात प्रसिद्ध झाला, तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ ( २) नुसार अर्जदार संघटनेचा दिनांक १ जून २०१० 
रोजीच्या अर्जाची व दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसची प्रत सरकारी कामगार अधिकारी, लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या संदर्भात 
खुलासा सादर केला. सदर खुलाशाद्वारे खालील मुद्ये उपस्थित केले : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खालील अर्ज दाखल करण्यापूर्वी आपणाकडे 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी कलम १६ खाली लातूर जिल्हा लोकल एरियासाठी आमच्या संघटनेच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , 
लातर यांची प्रातिनिधीक संघ म्हणन नोंदणी व्हावी असा अर्ज केला होता. सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी आपणाकडन निकाली 
काढण्यात आलेला आहे. कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सदर कलमाखाली दाखल केलेला पूर्वीचा अर्ज निकाली काढल्यानंतर १ वर्ष अन्य 
कोणतेही अर्जाची सदर कलमाखालील आपण दखल घेऊ नये अशी स्पष्ट तरतूद असल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी 
दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ खाली केलेल्या अर्जाची दखल आपणास घेता येणार नाही. 

२ . किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही संघटना पूर्णपणे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या 
व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली व व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना आहे . सदर संघटनेनेदिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी रजिस्ट्रेशन 
करण्याबाबत जो ठराव पारित केला आहे, त्या सभेच्या दिवशी सर्व कार्यकारणी सदस्य कामावर होते . 

___ ३. सदर संघटनेची सदस्यसंख्या ११९ लोकल एरियामध्ये असल्याचे नमूद केले आहे . ती सदस्यसंख्या लोकल एरियातील बँकिंग 
उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के पेक्षा कमी असल्याने प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंदणी करण्यासाठी किमान 
आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची पूर्तता सदर संघटना करत नसल्यामुळे सदर संघटनेचा अर्ज रद्द करणे जरुरीचे आहे . 

४ . सदर संघटनेने ट्रेड युनियन अॅक्ट खाली दिनांक १७ जानेवारी २००९ रोजी नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता. सदर 
अर्जासोबत दाखल केलेल्या संघटनेच्या घटनेतील कलम २८ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी लेखापरीक्षकाची तरतूद त्यामध्ये 
केलेली नाही, तसेच आपल्या कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी ट्रेड युनियन अॅक्टखालील 
नोंदणी अर्जासोबत जी घटना दाखल केली त्याची प्रत आम्ही या खुलाशासोबत दाखल करीत आहोत . सदर कलमामध्ये सदर अर्जावर 
संघटनेने कलम २८ ऐवजी कलम ४( ब) मध्ये केव्हा दुरुस्ती केली व ती आपल्या कार्यालयाकडून केव्हा नोटीफाय करण्यात आली 

संघटनेस देण्यात यावीत . सदर कागदपत्रेमिळाल्यानंतर कायदेशीर मुद्यांबाबत आमचे म्हणणे दाखल करीत आहोत . 
_ _ ५. सदर अर्जामध्ये अर्जदार संघटनेने आपल्या संघटनेपेक्षा त्यांची सदस्यसंख्या जास्त असलेबाबत केलेला दावा पूर्णपणे चुकीचा 
असून खोटा आहे. त्यामुळे अर्जदार संघटनेचा अर्ज रद्द करावा, ही विनंती. 

बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीचा कारणे दाखवा नोटीस संदर्भात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर 
केलेल्या उपरोक्त खुलाशासंदर्भात आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याबाबत सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना यांना दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे कळविण्यात आले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ ३९ 
दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद यांचेसमोर याचिका 
क्र . ८१५७/ २०१० दाखल केलेल्या प्रकरणात प्रेअर क्लॉज सी अन्वये सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ औरंगाबाद 
यांना अर्जदार संघटनेने दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्यातील तरतुदीनुसार लवकरात लवकर निकाली काढण्याचेनिदेश देण्याबाबत विनंती 

प्रत या कार्यालयास दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राप्त झाली ज्यामध्ये सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांनी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१० रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे दाखल केले . 
___ या कार्यालयाच्या दिनांक २१ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्रास अनुसरून किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या खुलाशावर आपले स्पष्टीकरण दाखल केले परंतु 
सदरचे स्पष्टीकरण परिपूर्ण व मुद्देनिहाय नसल्यामुळे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या या कार्यालयाच्या पत्राद्वारे या कार्यालयाने पुन्हा सर्व 
मुद्यांबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे अर्जदार संघटनेस सुचित केले. त्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या अर्जदार संघटनेने दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे आपले स्पष्टीकरण सादर केले जे खालीलप्रमाणे आहे : 

१. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत 
सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांचेकडे दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा लातूर जिल्हा या 
स्थानिक क्षेत्रासाठी अर्ज केला होता . परंतु सदरचा अर्ज हा जिल्ह्यातील प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नसल्यामुळे तसेच अर्जासोबत 
आवश्यक ते शुल्क न भरल्यामुळे सदरचा अपूर्ण अर्ज सहायक निबंधक यांनी दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढला होता . 
सदरच्या अर्जावर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही न करता प्राथमिक स्तरावर छानणीमध्ये सदरचा अर्जनिकाली काढलेला आहे. 
सदरचा अर्ज कायद्यातील विविध प्रक्रीया पूर्ण करून गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी किसान 
बँक कर्मचारी संघटनेस १ वर्षापर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो मुद्दा उपरोक्त निवेदन लक्षात 
घेता गैरलागू आहे म्हणून किसान बँक कर्मचारी संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत मान्यताप्राप्त 
युनियनचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ रोजीचा अर्ज गुणवत्तेवर ( मेरीट ) निकाली काढला नसल्यामुळे नव्याने अर्ज 
करण्यास कोणतीही बाधा येत नाही. 

२. किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर ही अर्जादर संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेली एकमेव संघटना असून 
ती व्यवस्थापनाने पुरस्कृत केलेली किंवा व्यवस्थापनाच्या मर्जीतील संघटना नाही . तसेच पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी 
संघटना नोंदणी करण्यासंदर्भात दिनांक १० जानेवारी २००९ रोजी पारीत केलेला ठराव हा बँक कार्यालयीन वेळेत कार्यकारीणीची सभा घेऊन 
पारीत केलेला नाही. यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घेतलेला आक्षेप हा अवाजवी व तकलादू आहे . 

___ ३. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत बँक कर्मचारी संघ, लातूर 
या प्रातिनिधीक संघटनेच्या जागी ६ स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला आहे. या सहाही स्थानिक क्षेत्रांमध्ये किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेकडे २५ टक्के पेक्षा जास्त सभासद (मेंबरशिप) आहे त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनेचा सदरचा आक्षेप गैरलागू व तथ्यहिन आहे . 

४. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने अंगिकृत केलेला घटना व नियमातील कलम २८ मध्ये संघटनेचे लेखा परीक्षण सरकारी लेखा 
परीक्षणाकडून करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतूद केलेली आहे व तसा फेरबदल संघटनेच्या घटना व नियमात करून घेतलेला आहे. त्यामुळे 
बँक कर्मचारी संघटनेने यासंदर्भात उपस्थित केलेला आक्षेप खोटा व निरर्थक आहे त्यामुळे तो विचारात घेतला जावू नये . 

५. किसान बँक कर्मचारी संघटना ही अर्जदार संघटना लातूर जिल्ह्यातील सहकारी क्षेत्रातील बँकींग उद्योगात कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्याच्याहितासाठी झटणारी एकमेव संघटना असून या संघटनेकडे २५ टक्केपेक्षा जास्त सभासद आहेत. या द्वेषापोटी बँक कर्मचारी 
संघटनेने आमच्या संघटनेवर उपरोक्त आरोप केलेले आहेत जे पूर्णपणे चुकीचे व गैरलागू असल्यामुळे विचारात घेतले जावू नयेत व किसान 
बँक कर्मचारी संघटनेने प्रातिनिधीक संघटनेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जो दिनांक १ जून २०१० रोजी अर्ज केलेला आहे तो गुणवत्तेवर व 
नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करून निकाली काढावा, हि विनंती. 

या कार्यालयाचा दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या नोटीशीला अनुसरून बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या 
पत्राद्वारे खुलासा केला होता तसेच सदर पत्रातील मुद्दा क्र . ५ मध्ये आपण किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी घटनामध्ये केंव्हा दुरूस्ती केली 
व ती या कार्यालयाकडून केंव्हा प्रमाणित करण्यात आली याबाबतची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती . किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या घटना व नियमाची प्रत व इतर कागदपत्रांच्या प्रति या कार्यालयाच्या दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसीसोबत जोडण्यात आलेल्या होत्या. वास्तविक पाहता माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ अंतर्गत दिनांक १९ 
जुलै २०१० रोजीच्या आपल्या अर्जास अनुसरून राज्य जन माहिती अधिकारी, औरंगाबाद यांनी त्यांचेपत्र दिनांक १६ ऑगस्ट २०१० रोजी किसान 
बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेचा घटना व नियमात दिनांक २९ मे २०१० रोजी दुरूस्ती झाल्याचे तसेच संघटनेने दुरूस्तीसाठी सादर 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
केलेली कागदपत्रे जसे अर्ज, ठरावाची प्रत, जुनी घटना व नवीन घटना यांच्या प्रति बँक कर्मचारी संघास देण्यात आलेल्या आहेत . तसेच सहायक 
निबंधक यांनी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी कळविले होते व परत सदरच्या दिनांक 
१९ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या पत्रासोबत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची प्रत बँक कर्मचारी संघ , 
लातूर यांना पाठविण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून लातूर जिल्ह्यातील लातूर नगर परिषद हद्द या स्थानिक 
क्षेत्रात मुख्यालय किंवा शाखा असलेल्या सहकारी बँकेची नावे व पत्ते कळविण्याची जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, लातूर यांनी दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१० व दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी 
त्यांच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१० व २० डिसेंबर २०१० रोजी पत्राद्वारे यादी कळविली . 

सहाय्यक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटिसला 
बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांनी दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे सादर केलेल्या खुलासा व त्यावर किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
या अर्जदार संघटनेने सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक व योग्य वाटल्यामुळे तसेच मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ मधील तरतुदी 
पाहता पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली. आदेशामध्ये बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांच्या खुलाशातील मुद्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले 
आहे . 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या अर्जदार संघटनेने मा . उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांचेसमोर दाखल 
केलेल्या याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये मा . उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे एकून किसान बँक कर्मचारी संघटनेचेदिनांक १ जून २०१० 
रोजीचे अर्ज मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधीत पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन ३ महिन्यांचे आत 
निकाली काढण्याबाबत सहाय्यक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांना दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी आदेशीत 


केले. 


मा . उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे अध्यक्ष/ सरचिटणीस, किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांना त्यांचे दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ ( ए ) नसार कागदपत्रे / रजिस्टर सह दिनांक १५ जानेवारी २२०११ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत कळविले . सदर 
पत्राची प्रत अध्यक्ष, बँक कर्मचारी संघ, लातूर यांना देण्यात येवून त्यांना देखील उपस्थित दस्तऐवज सादर करण्याबाबत कळविले तसेच दिनांक ३ 
जानेवारी २०११ रोजीच्या डाक नोंद देय पत्राद्वारे , जिल्हा उपनिबंधक , 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, लातर यांनी कळविलेल्या यादीतील बँकांना कर्मचाऱ्यांची यादी 
३ प्रतित सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. 

___ दरम्यान बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ राजीच्या पत्राद्वारे दिनांक ११ ऑगस्ट २०१० रोजीदिलेल्या खुलाशात नमूद 
केलेले कागदपत्रे व माहिती मिळालेली नाही असे कळविले तसेच बँक कर्मचारी संघटनेने केलेल्या खुलाशावर व आक्षेप हरकतीवर सहायक 
निबंधक यांनी घेतलेला निर्णय बँक कर्मचारी संघटनेस कळविलेला नाही तसेच आक्षेप / हरकती यावर घेतलेला निर्णय न कळविताच किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत ते आयोग्य व चुकीचे आहेत तेव्हा खुलाशातील आक्षेपावर 
निर्णय कळवावा व तोपर्यंत किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांचा अर्जावरील कार्यवाही थांबविण्यात यावी असे कळविले त्यावर सहायक 
निबंधक यांनी दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीचा डाक नोंद पोच देय पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघास खालीलप्रमाणे कळविण्यात आले. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांचा दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून या कार्यालयाने आपणास दिनांक ९ जुलै २०१० 
रोजीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसात खुलासा सादर करण्याचे सूचित केले होते व त्याचवेळी मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , 
१९४६ च्या कलम १६ ( ४ ) नुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना यांचा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
व्यवस्थापक , शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,मुंबई यांच्याकडे दिनांक १५ जुलै २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविला होता. आपण दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१० रोजीच्या पत्राद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी घटना व नियमामध्ये केंव्हा दुरूस्ती केली व ती केंव्हा प्रमाणित करण्यात आली या 
संबंधीची कागदपत्रे देण्याची विनंती केली होती . वास्तविक पाहता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेच्या सुधारित घटना व नियमाची 
प्रत दिनांक ९ जुलै २०१० रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीस सोबत पाठविण्यात आलेली आहे तसेच या कार्यालयाचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० 
रोजीच्या डाक नोंद पोच देय पत्रासोबत पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत हे आपले म्हणणे पूर्णपणे 
चुकीचे आहे . हे कार्यालय मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या तरतुदीनूसार व याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये दिनांक २० डिसेंबर 
२०१० रोजी मा . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अर्जदाराच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जावर कार्यवाही करीत आहे . सदर 
याचिकेमध्ये आपण देखील प्रतिवादी असल्यामुळे आपणाला न्यायालयीन प्रकरणाची व त्यामधील आदेशाची माहिती आहे. तसेच मुंबई औद्योगिक 
संबंध नियम , १९४७ नुसार पुढीलकार्यवाही मध्ये आपले मांडावे असे देखील कळविण्यात आले होते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ४१ 
बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी त्यांच्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून कळविले की किसान बँक कर्मचारी संघटना, 
लातूर यांनी केलेल्या कलम १६ खालील अर्ज कायद्याने चालणार नाहीत त्यामुळे सदर मुद्यांचा निर्णय प्रथम करावा तसेच मा . उच्च न्यायालयातील 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये देखील दिनांक १ जून २०१० रोजीचे अर्ज कायद्याने चालू शकणार नाही असे लेखी कैफियत द्वारे मा . उच्च 
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. मा . उच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार ही आपण सुरू केलेली प्रक्रिया चुकीची आहे तसेचकिसान बँक 
कर्मचारी संघटना , लातूर यांनी कागदपत्रे दाखल केल्यास त्याची पडताळणी करून व उपस्थित केलेल्या मुद्यांचानिर्णय केल्यानंतर नियम २८ ( अ ) 
प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करण्याबाबत निर्णय करीत आहोत तरी वर उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्याचा निर्णय कळविण्यात यावा अशी विनंती 
केली. 

__ बँक कर्मचारी संघटनेच्या वरील दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रास अनुसरून दिनांक २० जानेवारी २०११ चे पत्राद्वारे खालीलप्रमाणे 
कळविण्यात आले. 

आपण आपल्या दिनांक १२ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्रन्वये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा पहिला अर्ज 
निकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये असे स्पष्ट बंधन असतांना ही तसेच अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या 
मुद्याबाबत निर्णय न देता नियम २८ - अ नुसार कागदपत्रे दाखल करण्याबाबतची नोटीस काढून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे योजित आहात असे 
कथन केलेले आहे जे पूर्णपणे चुकीचे, गैरलागू व कायद्यातील तरतुदीच्या विसंगत आहे. आपल्या उपरोक्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने आपणास कळवू 
इच्छितो की , औद्योगिक संबंध अधिनियम १९४६ च्या कलम १६ (१ ) मध्ये विद्यामान नोंदणीकृत संघाच्या जागी दुसऱ्या संघाची नोंदणी करण्याची 
तरतूद आहे व याच कलमाच्या परंतुकामध्ये स्पष्ट केलेले आहे की , पूर्वीचा अर्ज निकालात काढल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा अवधी 
लोटल्याशिवाय निबंधक संघाच्या नोंदणीसाठी कोणताही अर्जस्विकारणार नाही. उपरोक्त कलमाचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की , आपण 
उपरोक्त कलमाचा चुकीचा व आपल्या सोईचा अर्थ काढत आहात जो परिपूर्ण व कायद्यास अभिप्रेत असणारा अर्थ नाही. किसान बँक कर्मचारी 
संघटनेने मान्यताप्राप्त संघटनेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १६ अंतर्गत दिनांक ४ नोव्हेंबर २००९ 
रोजीचा केलेला अर्ज हा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्ज केलेला नव्हता तसेच सदरच्या अर्जा सोबत आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते 
तसेच कोणत्याही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नव्हती, त्यामुळे अर्ज परिपूर्ण व सर्वसमावेशक नव्हता, त्यामुळे औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ 
च्या तरतुदीची पूर्तता होत नसल्याने सदरचा अर्ज दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी त्रुटी काढून निकाली काढलेला आहे. सदरच्या अर्जावर कोणताही 
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता प्राथमिक स्तरावर छाननी मध्ये सदरचा अर्ज निकाली काढलेला आहे. किसान बँक कर्मचारी संघटनेचा प्रस्तुतचा 
अर्ज कायद्यातील कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम स्वरुपात गुणवत्तेवर निकाली काढलेला नसल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस एक वर्षा 
पर्यंत पुन्हा नव्याने अर्ज करता येत नाही असा जो मुद्दा आपण संदर्भीय पत्राद्वारे उपस्थित केलेला आहे तो विचारात घेण्याजोगा नाही. 

मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ नुसार कोणताही अर्ज कायद्यातील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अंतिम स्वरुपात निकाली 
काढला असेल तर नव्याने पुन्हा एक वर्षापर्यंत अर्ज करता येणार नाही असे कलम १६ ( १) मधील परंतुकातून अभिप्रेत आहे. परंतु सदरची 
परिस्थिती येथे नसल्यामळे ही अट प्रस्तुत प्रकरणात लाग होत नाही 

पुढे आपण याच पत्राद्वारे मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ - अ खालील नोटीस 
काढण्यापूर्वी सर्व तालुका लोकल एरिया निहाय सहकारी बँक उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या संबंधीत बँकाकडून 
मागविणे जरूरीचे आहे कारण सर्वप्रथम किसान बँक कर्मचारी संघटना यांची सदस्य संख्या कलम १३ नुसार आवश्यक असलेल्या एकूण कर्मचारी 
संख्येच्या किमान २५ टक्के असणे जरुरीचे आहे व ती नसल्यास त्या अर्जा बाबत पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही व या कायदेशीर मुद्यांचाही 
विचार नियम २८ - अ नुसार आपण केलेला दिसून येत नाही असा जो मुद्दा आपण उपस्थित केलेला आहे तो ही पुर्णपणे चूकीचा व असमर्थकीय 
आहे. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ च्या कलम १३, १६, १७ व २३ ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियम २८ - अ अंतर्गत किसान बँक 
कर्मचारी संघटना व आपणास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा नव्याने कलम २८ - अ अंतर्गतची 
नोटीस काढण्याची आवश्यकता नाही . 

___ पुढे हेही करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ , औरंगाबाद यांचे समोर याचिका 
क्र . ८१५७ / २०१० दाखल केलेली होती ज्यामध्ये आपणही प्रतिवादी होतात . सदर याचिकेमध्ये मा . उच्च न्यायालयाने दिनांक २० डिसेंबर २०१० 
रोजी आदेश पारित केलेले आहेत व आदेशीत केलेले आहे की , सर्व संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन किसान बँक कर्मचारी संघटनेने 
दिनांक १ जून २०१०रोजी दाखल केलेला अर्ज दिनांक २० डिसेंबर २०१० पासून तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यात यावी. मा . उच्च 
न्यायालयाचेदिनांक २० डिसेंबर २०१० रोजीचे आदेश आपणास पूर्णपणे ज्ञात असून न्यायालयाने निर्देशीत केलेल्या चौकटीतच व मुंबई औद्योगिक 
संबंध अधिनियम, १९४६ मध्ये उधृक्त केलेल्या तरतुदीप्रमाणेच कार्यवाही चालू आहे. त्यामुळे तांत्रिक व वेळकाढू मुद्दे उपस्थित करून प्रकरणाची 
गुंतागुंत न वाढवता कायदेशीर प्रक्रिया गुणवत्तेवर व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना नैसर्गिक 
न्याय देणे शक्य होईल . 


भाग एक - ल - ६ 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

तरी आपणास या द्वारे पुन्हा सूचित करण्यात येते की , मुंबई औद्योगिक संबंध नियम, १९४७ च्या नियम २८ - अ खाली आपणास दिनांक ३ 
जानेवारी २०११ रोजी दुपारी १२-०० वाजता प्रत्यक्ष हजर राहून सादर करावेत. या संदर्भात पुन्हा नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 

दरम्यान किसान बँक कर्मचारी संघटनेने दिनांक १५ जानेवारी २०११ व दिनांक २१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे सहायक निबंधक , 
औरंगाबाद यांनी दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मागितलेले रेकॉर्ड दाखल केले. तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , लातूर यांनी 
कळविलेल्या यादीतील सहकारी बँकानी देखील कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली. 

बँक कर्मचारी संघास दिनांक ३ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे दिनांक १५ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज / अभिलेख उपस्थित राहून सादर 
करण्याचे सचित करण्यात आले होते. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सदर दिवशी कोणीही उपस्थित राहीले नाही किवा कोणतेही रेकॉर्ड दाखल केले 
नाही. त्यामुळे परत दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी दस्तऐवज सादर करण्याचे डाक नोंद पोच देय 
पत्राद्वारे सूचित करण्यात आले. सदर दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री वसंत गणपतराव कुंभारे व सरचिटणीस 
श्री . पांचाळ हजर झाले परंतु सूचीत केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर केले नाहीत. तथापि किसान बँक कर्मचारी संघटनेचेरेकॉर्ड 
तपासणीसाठी देण्याची मागणी केली त्यानूसार रेकॉर्ड तपासणीची तारीख दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १- ०० वाजता ठेवण्यासाठी आली. 
याचदिवशी दिनांक २९ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेचे रेकॉर्ड ऑडिटरला दिलेले असल्यामुळे आजची तारीख वाढविणे 
गरजेचे आहे. ऑडिट झाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेचेरेकॉर्ड आपणाकडे दाखल करीत आहोत . करिता आम्हास १५ दिवसाची पुढील तारीख 
वाढवून मिळावी असी विनंती केली. त्यास अनुसरून सहायक निबंधक यांनी दिनांक ३१ जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे मा . उच्च न्यायालयाने 
याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्येदिलेल्या आदेशानुसार प्रकरणात तीन महिन्याच्या आत कार्यवाही पुर्ण करावयाची आहे त्यामुळे आपणास प्रत्येक 
वेळी नव्याने वेळ देणे शक्य नाही तरी पण नैसर्गिक न्यायतत्वाप्रमाणे आपणास आपले दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात 
येत असुन आपण दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी दुपारी १२ - ३० वा . प्रत्यक्ष हजर राहुन रेकॉर्ड सादर करावेत आपणास रेकॉर्डदाखल करण्यासाठी 
तिसऱ्यांदा संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे यासंदर्भात आपण केलेल्या कोणत्याही मागणीचा कालमर्यादेचे बंधन पाहता विचार करणे शक्य 
होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी असे कळविले होते . 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे व सहसचिव श्री . गोधालकर कार्यालयात हजर 
झाले परंतू त्यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही परंतू किसान बँक कर्मचारी संघटना या अर्जदार संघटनेने या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या 
रेकॉर्डची तपासणी केली. तसेच त्यांचे संघटनेचे रेकॉर्ड सादर करण्यास व हरकती / आक्षेप नोंदविण्यास १० दिव देण्याची विनंती केली 
न्यायालयाची कालमर्यादा पाहता जास्त दिवसाची मुदत देणे शक्य नसल्यामुळे बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप 
नोंदविण्यासाठी शेवटची तारीख १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता ठेवण्यात आली. 

किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक ४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे बँक कर्मचारी संघटनेने रेकॉर्ड दाखल केले असेल तर ते 
तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंती केली त्यानुसार त्यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी सकाळी ११- ०० वाजता बँक कर्मचारी 
संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले . 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री . तानाजी जाधव व सरचिटणीस श्री . व्यंकट शिंदे सकाळी 
११- ३० वा कार्यालयात बँक कर्मचारी संघाचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी हजर झाले. परंतु बँक कर्मचारी संघातर्फे सायंकाळी ५- ४५ वाजेपर्यंत कोणीही 
उपस्थित झाले नाही किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यात आले नाही तसेच कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाहीत. बँक कर्मचारी 
संघास रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी २०११ , २९ जानेवारी २०११ , ७ फेब्रुवारी २०११ व १४ फेब्रुवारी २०११ ( शेवटची संधी) संधी 
देण्यात आली होती. परंतु बँक कर्मचारी संघाचे वारंवार संधी देवूनही रेकॉर्ड सादर न करता वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले बँक कर्मचारी संघाने 
रेकॉर्ड न सादर केल्यामुळे किसान बँक कर्मचारी संघटनेस तपासणीसाठी रेकॉर्ड उलब्ध करून देता आले नाही . 

___ बँक कर्मचारी संघास त्यांचेरेकॉर्ड दाखल करण्यासाठी व आक्षेप नोंदविण्यासाठी पूर्ण संधी देण्यात आली परंतु बँक कर्मचारी संघाने कोणतेही 
रेकॉर्ड सादर केले नाही वा आक्षेप नोंदविले नाहीत. मा . उच्च न्यायालयानेदिलेली कालमर्यादा विचारात घेता या कार्यालयाचा दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०११ रोजीच्या पत्रान्वयेदिनांक ३ मार्च २०११ ते दिनांक ५ मार्च २०११ या कालावधीत प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम सर्व संबंधीत पक्षांना 
डाक नोंद पोच पत्राद्वारे कळविण्यात आला तसेच उपरोक्त कालावधीत संबंधीत संघटनांना त्यांच्या सदस्य कर्मचाऱ्यांना सदस्यता पडताळणीच्या 
वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे कळविण्याबाबत 
व संघटनेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधी सदस्य पडताळणीच्या ठिकाणी उपस्थित ठेवण्याबाबत देखील सदर पत्राद्वारे कळविण्यात आले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


४३ 


बँक 


किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या दिनांक १ जून २०१० रोजीच्या अर्जास अनुसरून प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीसाठी कामगार उप आयुक्त , 
औरंगाबाद यांनी त्यांचे दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे पत्राद्वारे सर्वश्री एम. आर. कुलकर्णी, अधीक्षक ( २) एस . जी. मुंढे, वरिष्ठ कामगार 
अन्वेषक ( ३ ) एस . एम . राठोड , लिपिक -टंकलेखक व ( ४ ) एस . डी . राजपूत , लिपीक -टंकलेखक यांना सदस्यता पडताळणीसाठी नियुक्त केले. 

___ दरम्यान दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी बँक कर्मचारी संघाने इन्चार्ज मा . सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचे समोर अपील 
बीआरआर /१/ २०११ दाखल करून सहायक निबंधक , मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २० जानेवारी २०११ 
रोजीच्या पत्रास आव्हान देऊन ते रद्द बातल ठरविण्याबाबत व किसान बँक कर्मचारी संघटना यांनी दिनांक १ जून २०१० रोजी कलम १६ व २३ 
खाली केलेला अर्ज रद्द बातल ठरविण्यात यावा व इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम व्हावेत असी प्रार्थना केली. परंतु मा . औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर 
यांनी सदरचे प्रकरण दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोर ठेवण्यात यावे असे आदेशीत केले. त्यानुसार 
मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांनी दिनांक २८ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक १ मार्च २०११ रोजी दोन्ही संघटनांचेम्हणणे ऐकूण व कागदपत्रे पाहुन 
अर्जदार बँक कर्मचारी संघाने अपीलात केलेली प्रार्थना फेटळली वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी संघाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद 
यांचे समोरील याचिका क्रमांक ८१५७/ २०१० मध्ये तसेच औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचेसमोर दाखल केलेल्या अपालीमध्ये बीआरआर/ १/ 
२०१० मध्ये सारखाच मुद्दा उपस्थित केला होता . 

___ सहायक निबंधक, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६, औरंगाबाद यांनी त्यांचे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्रानुसार व 
कामगार उप आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी पत्राद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
कर्मचाऱ्यासह खालील बँकेत प्रत्यक्ष सदस्य पडताळणी केली . प्रत्यक्ष पडताळणीत आढळून आलेली संघटनांची सदस्य संख्या खालीलप्रमाणे 
आहे : 
अ . क्र . बँकेचेनाव बँकेने किसान बँक 

प्रत्यक्ष 

प्रत्यक्ष 
कळविलेली कर्मचारी संघटना, पडतळणीमध्ये कर्मचारी पडताळणीमध्ये 
कर्मचारी लातूर या आढळून आलेली संघ लातूर आढळून आलेली 
संख्या संघटनेच्या किसान बँक यांच्या यादीतील बँक कर्मचारी 

सभासदांची कर्मचारी संघटना सभासद संख्या संघ, लातूर या 
यादी प्रमाणे लातूर यांची 

संघटनेची सभासद 
सभासद संख्या सभासद संख्या 

संख्या 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती 

सहकारी बँक लि ., लातूर 
या बँकेच्या अहमदपूर 

तालुक्यातील सर्व शाखा. 
२. सिद्धेश्वर सहकारी बँक लि ., 

०५ 
लातूर शाखा अहमदपूर 

जिल्हा लातूर . 
३. महाराष्ट्र नागरी सहकारी 

बँक लि ., लातूर शाखा , 

अहमदपूर , जि . लातूर . 
४ . महेश अर्बन को - ऑप बँक लि ., १८ 

लातूर शाखा अहमदपूर , जि . लातूर . 


( १ ) 


४१ 


एकूण 


४४ 
टक्केवारी 

६०. २७ टक्के 

० .० टक्के 
प्रत्यक्ष सभासद पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघ, लातूर या संघाचे कोणीही सदस्य असल्याचे आढळून आले नाही . 
भाग एक - ल - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी दिनांक ३ मार्च २०११ रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., लातूर या बँकेच्या मुख्यालयापासून सुरू 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीच्या वेळी सुचित केल्यानुसार किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर यांनी त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीची 
यादी सादर केली. बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष, श्री . वसंत कुंभारे , सरचिटणीस श्री. पांचाळ व सहसचिव श्री . गोडाळकर हे सदर बँकेच्या 
मुख्यालयात उपस्थित झाले. त्यांना प्राधिकृत प्रतिनिधीची यादी देण्याबाबतची विनंती करण्यात आली. परंतु त्यांनी यादी दिली नाही . परंतु लेखी 
पत्राद्वारे त्यांनी स्पष्ट वेळापत्रक तीन चार दिवस अगोदर न कळविल्याचे नमूद केले. परंतू त्याच वेळी त्यांना पडताळणी पथकासोबतच आपण रहावे 
अशी सहाय्यक निबंधक यांनी सांगितले तथापि बँक कर्मचारी संघाचे प्रतिनिधी पथकासोबत न थांबता निघून गेले. तसेच नंतर दुपारी २. ०० वाजता 
बँक कर्मचारी संघातर्फे एक पत्र देण्यात आले तसेच सायंकाळी ६. ०० केदारनाथ बँकेत सदस्य पडताळमी सुरू असताना तिसरे पत्र दिले. वास्तविक 
पाहता दुपारी २- ०० वाजता दिलेल्या पत्राच्या संदर्भात त्यांना सकाळीच , कामाचे स्वरुप व रहदारी पाहता कोणत्या ठिकाणी पथक किती वाजता 
पोहचले तसेच सदस्य पडताळणीसाठी एका बँकेत किती वेळ लागेल हे सांगणे शक्य नसल्याने पथका सोबतच राहण्याची विनंती केली होती. तसेच 
सदस्यता पडताळणी नमुन्यामध्ये किसान बँक कर्मचारी संघटनेचे सभासद आहात काय ? होय किंवा नाही, नसल्यास कोणत्या संघटनेचे सभासद 
आहात ? असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असल्यामुळे कोणताही संभ्रम निर्माण होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . सायंकाळी ६- ०० वा केदारनाथ बँकेत 
पडताळणीच्या वेळी बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष , सरचिटणीस व सहसचिव उपस्थित होते. त्याच वेळी बँक कर्मचारी संघातर्फे तिसरे पत्र 
देण्यात आले. वास्तविक पाहता पडताळणीच्या वेळी हजर असलेले प्रतिनिधी हे किसान बँक कर्मचारी संघाने प्राधिकृत केलेले होते. तसेच 
आपणास त्याच दिवशी सकाळी ११- ३० वाजता पथकासोबत राहण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे वैयक्तिक भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा 
संबंध येत नाही . 

बँक कर्मचारी संघ , लातूर यांनी दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे रु. ४५० च्या शल्क सह आक्षेप कळविले जे या कार्यालयास 
दिनांक ५ मार्च २०११ रोजी प्राप्त झाले जेव्हा की , सदस्यता पडताळणी प्रत्यक्ष लातूर जिल्ह्यात चालू होती . सदरचे पत्र सहायक निबंधक यांच्या 
निदर्शनास दिनांक ७ मार्च २०११ रोजी आले. पत्रातील आक्षेप खालील प्रमाणे निकाली काढण्यात येत आहेत . वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी 
संघास आक्षेप दाखल करण्यासाठी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१० व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी ( शेवटची संधी ) देण्यात आली होती : 

( १) आक्षेप क्र . १ “ कलम १६ मधील पुर्वीचा अर्जनिकाली काढल्यानंतर एक वर्षापर्यंत दुसरा अर्ज करता येत नाही ” याबाबत 
आपणास दिनांक २० जानेवारी २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे स्पष्टपणे कळविण्यात आलेले आहे. तसेच हाच मुद्दा बँक कर्मचारी संघाने मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई , खंडपिठ औरंगाबाद यांचे समोरील याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये व मा . औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांचे समोरील 
अपील क्र . बीआयआर /१/ २०११ मध्ये उपस्थित केलेला होता . जो मा . औद्योगिक न्यायालयाने फेटाळला असल्यामुळे त्यावर भाष्य 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

( २) आक्षेप क्र . २ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, लातूर यांनी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक 
क्षेत्रनिहाय सहकारी बँकांची कळविलेल्या यादीवरून संबंधित बँकांकडून कर्मचारी संख्या मागविण्यात आलेली आहे . 

( ३) आक्षेप क्र . ३ हा लातूर नगर परिषद हद्दीबाबत असल्यामुळे त्यावर येथे भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही . 

( ४) आक्षेप क्र . ४ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघास त्यांचे रेकॉर्ड सादर करण्यासाठी दिनांक १५ जानेवारी 
२०११, २९ जानेवारी २०११, ७ फेब्रिवारी २०११ व दिनांक १४ पेब्रुवारी २०११ रोजी संधी देण्यात आलेली होती. 

(५ ) आक्षेप क्र . ५ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाने चार वेळेस संधी देऊन देखील कोणतेही रेकॉर्ड दाखल 
केलेले नाही. किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मेंबरशिप बाबत ऑडीटेड स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे. 

( ६ ) आक्षेप क्र . ६ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटनेने तशी तरतूद घटना व नियमात केलेली आहे व 
याबाबतची कागदपत्रे वोळोवेळी बँक कर्मचारी संघास दिलेले आहेत . 

( ७ ) आक्षेप क्र . ७ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , किसान बँक कर्मचारी संघटना व बँक कर्मचारी संघाने परस्परविरूद्ध श्रमिक संघ 
अधिनियम , १९२६ खाली तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत . श्रमिक संघ अधिनियम , १९२६ व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ 
अंतर्गत वेगवेगळे प्राधिकारी कार्यरत आहेत . तसेच किसान बँक कर्मचारी संघटनेने मा . उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र . 
८१५७/ २०१० मध्ये मा . न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेकिसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या १ जन २०१० रोजीच्या कलम १६ खालील 
अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सदरचा आक्षेप मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कार्यकक्षेत येणारा नाही . 

( ८ ) आक्षेप क्र . ८ बाबत स्पष्ट करण्यात येते की , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांचेकडून स्थानिक क्षेत्रनिहाय 
मुख्यालय वा शाखा असलेल्या सहकारी बँकांची यादी मागविण्यात आलेली आहे. पुढे स्पष्ट करण्यात येते की , बँक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष 
व सहसचिव यांनी दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ रोजी कार्यालयात उपस्थित राहून किसान बँक कर्मचारी संघटनेच्या रेकॉर्ड ची तसेच या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


४५ 


प्रकरणाच्या नस्तीची तपासणी केली त्यावेळी आक्षेप क्र . ८ मध्ये नमूद केलेल्या बँकांच्या नावाचा मुद्दामहून व जाणूनबुजून उल्लेख केला नाही 
किंवा त्यावेळी तसा आक्षेपही घेतला नाही. प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणी कार्यक्रम संपल्यानंतर पोस्टाद्वारे इतर आक्षेपासह सदरचा आक्षेप 
नोंदविलेला आहे जेंव्हा की बँक कर्मचारी संघास मा . उच्च न्यायालयाने याचिका क्र . ८१५७/ २०१० मध्ये दिलेल्या कालमर्यादेची जाणीव होती 
त्यामुळे या आक्षेपा मागील बँक कर्मचारी संघाचा हेतू निश्चितच प्रामाणिक व नैसर्गिक नाही . 

बँक कर्मचारी संघाने पोस्टाद्वारे औरंगाबाद कार्यालयास पाठविलेल्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या पत्रासोबत रु. १०० च्या बॉन्ड पेपरवर 
श्री . वसंत गणपतराव कुंभारे यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडलेले आहे . सदरचे पत्र प्रत्यक्ष सदस्यता पडताळणीनंतर कार्यालयास दिनांक ९ मार्च २०११ रोजी 
प्राप्त झालेले आहे. पत्रातील मुद्यांचा उहापोह आदेशामध्ये आलेला असल्यामुळे नव्याने स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. 

किसान बँक कर्मचारी संघटनेने सादर केलेले सभासदा संदर्भातील दस्तऐवज तसेच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या वेळी आढळून किसान बँक 
कर्मचारी संघटनेची सभासद संख्या पाहता मी खालील प्रमाणे आदेश करत आहे. 


आदेश 


१. मी याद्वारे किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर या संघटनेस मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व कलम १४ 
अन्वये लातूर जिल्ह्यात अहमदपूर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता बँक कर्मचारी संघ, लातूर या नोंदणीकृत संघाच्या जागी 
प्रातिनिधीक संघ म्हणून नोंद करीत आहे . 

२. मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम २३ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
पुऱ्या करीत असल्यामुळे व लातूर जिल्ह्यात अहमदपूर तालुका या स्थानिक क्षेत्रासाठी बँकींग उद्योगाकरिता किसान बँक कर्मचारी संघटना, लातूर 
या संघाची सदस्य संख्या बँक कर्मचारी संघ, लातूर या मान्यताप्राप्त संघाच्या सदस्यापेक्षा अधिक असल्याने बँक कर्मचारी संघ , लातूर या मान्यता 
प्राप्त संघाच्या जागी किसान बँक कर्मचारी संघटना , लातूर या संघाचे नाव मान्यताप्राप्त संघाच्या यादीत दाखल करीत आहे . 


यता 


औरंगाबाद , 
दिनांक १४ मार्च २०११ 


के. व्ही. दहिफळकर , 

सहायक निबंधक, 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ , औरंगाबाद . 


Aurangabad , 
Dated the 14th march 2011. 


K . V . DAHIPHALKAR , 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial relations Act , 1946 , 

Aurangabad . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ए. एस. महात्मे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा, यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४०९. – श्री . ए. एस. महात्मे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा, यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ ते ११ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकुण ४ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
पुढे दिनांक १२ फेब्रुवारी २०११ व १३ फेब्रुवारी २०११ हे सुटट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . ए. एस. महात्मे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. एस . महात्मे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


के . एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक १४ मार्च २०११. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पी . एन . नायर, न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४१०. - श्रीमती पी . एन. नायर , न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ ते २३ फेब्रुवारी २०११ या ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०११ व २० फेब्रुवारी २०११ या सार्वजनिक सुट्टीचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती पी . एन. नायर , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पी. एन . नायर , ह्या न्यायाधीश ११ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १४ मार्च २०११ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ /भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


४७ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . आर. एम . मुळे, सदस्य औद्योगिक न्यायालय , मुंबई , यांचा दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४२८. - श्री . आर. एम . मुळे , सदस्य औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ५ मार्च २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ मार्च २०११ ते ९ मार्च २०११ पर्यंत एकुण ३ दिवसांची अर्जित रजा, व रजेच्या मागे दिनांक ६ मार्च २०११ हा सुटीचा 
दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . आर. एम . मुळे, सदस्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . आर. एम. मुळे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १६ मार्च २०११. 


के. एन. धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . पी . कारेकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जळगांव यांचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४२९. - श्री . व्ही . पी . कारेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगांव यांना त्यांच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ ते २५ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०११ व दिनांक २७ फेब्रुवारी २०११ रोजीची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही . पी. कारेकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जळगांव या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . पी . कारेकर , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जळगांव या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
के . एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०११. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. एम. जी . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४३० – श्री . एम. जी . चौधरी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०११ ते १८ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०११ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०११ व २० फेब्रुवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . जी . चौधरी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम. जी . चौधरी, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १६ मे २०११. 


के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी. एल . मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४३१ - श्री . जी . एल . मसंद , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे यांना त्यांच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०११ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ ते १८ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत एकूण १२ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०११ व रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०११ व २० फेब्रुवारी २०११ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. जी. एल . मसंद, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . एल . मसंद , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०११ . 


के. एन . धर्माधिकारी , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत : 


७७ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १० , शके १९३५ 


S 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र.क्र . ११५ / काम- ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ (२ ) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त 
अनुसूची एक च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे अशा मे. नवशक्ती सिक्यूरिटी फोर्स प्रा .लि . ( रायगड ), 
प्लॉट नं . १२, पहिला मजला, सेक्टर- १-ए , स्टेशन रोड , कोपरखैराणे , नवी मुंबई ४०० ७०९ व मालक श्री . जगदंबिका प्रसाद तिवारी व 
श्री . सुर्यकांत जगदंबिका तिवारी यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा . ५८ ) 
याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) योजना, २००२ 
( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


भाग एक - ल - ७ 


( ४ ) 


- " 


- 
وو 


- " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

अनुसूची- १ 
अ . क्र . सुरक्षा रक्षकांचे नाव 

वर्ग 

मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . संगम त्रिपाठी 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

मे . गॅलक्सी सरफॅक्टन्टस् लि , प्ला नं . 
व्ही - २३, तळोजा एम. आय . डी . सी . जवळ , 

प्लाट नं . १, घोट , ता . पनवेल, जिल्हा रायगड . 
२ श्री . जितेंद्र जी . पेडणेकर 

सुरक्षा रक्षक 
३ श्री . मुकेश दुबे 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
४ श्री . संदिप सकपाळ 

सुरक्षा रक्षक 

- - 
५ श्री. गुरुदास कांबळे 

सुरक्षा रक्षक 
६ श्री . उमाजी घोडेकर 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
७ श्री . मनोहर भोसले 

सुरक्षा रक्षक 
८ श्री . कृष्णा यादव 

सुरक्षा रक्षक 
९ श्री . सुदेश उमाळे 

सुरक्षा रक्षक 

- - 
१० श्री . भिकू येरवणकर 

सुरक्षा रक्षक 
११ श्री . सचिन सोनावणे 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
१२ श्री . सुरेंद्र उतेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१३ श्री . दत्ता सोलवडे 

सुरक्षा रक्षक 
१४ श्री . सोपान चोरगे 

सुरक्षा रक्षक 
१५ श्री . विशाल जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
१६ श्रीमती अनिता तुपे 

सुरक्षा रक्षक 
१७ श्री . भावेश मांडलिया 

सुरक्षा रक्षक 
१८ श्रीमती राजेश्री कदम 

सुरक्षा रक्षक 
१९ श्री . यसवंत जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
२० श्री . दिलिप माणके 

सुरक्षा रक्षक 
२१ श्रीमती पुनम मांडविकर 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
२२ श्री . तुषार मुळीक 

सुरक्षा रक्षक 
२३ श्री . भगवंत सिंह भाट्टी 

सुरक्षा रक्षक 
२४ श्री. जगदिश नलावडे 

सुरक्षा रक्षक 
२५ श्री . शरद जगताप 

सुरक्षा रक्षक 
२६ श्री . सुनिल यादव 

सुरक्षा रक्षक 
२७ श्री . तुषार घनबहादुर 

सुरक्षा रक्षक 
२८ श्री . दिपक वाल्मिकी 

सुरक्षा रक्षक 
२९ श्री. जगन्नाथ दाकुआ 

सुरक्षा रक्षक 

- - 
३० श्री . सिताराम मोरवेकर 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
३१ श्री . नंदलाल पटेल 

सुरक्षा रक्षक 

- " 


- " 


- " 


- " 


- 


- 


- 


- 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- 


- 


- 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
३२ श्री . सहिद अहमद शेख 

सुरक्षा रक्षक 

मे. सी . एम. आय . एफपीई लि ., 
ए-८४ , २ / ३, एम . आय. डी . सी . तळोजा , 

इंडस्ट्रीअल एरिया , जिल्हा रायगड . 
३३ श्री. रघुनाथ साळुखे 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
३४ श्री. रामदास शिंदे 

सुरक्षा रक्षक 
३५ श्री . महमद आयुप खान 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
३६ श्री . मच्छिद्र राणे 

सुरक्षा रक्षक 
३७ श्री . शांतीलाल पटवा 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
३८ श्री . अकबर अलि पठाण 

सुरक्षा रक्षक 
३९ श्री . चंद्रकांत मुळीक 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

- - 
४० श्री . विलास कांबळे 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

- " 
४१ श्री . राजेश महाजन 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
४२ श्री . उत्तम यादव 

सुरक्षा रक्षक 
४३ श्री . शिवाजी कटके 

सुरक्षा रक्षक 
४४ श्री. दिनकर पवार 

सुरक्षा रक्षक 
४५ श्री . जनार्दन वाघमारे 

सुरक्षा रक्षक 

मे . दिपक नायट्रेट लि . तळोजा केमिकल 
डिव्हीजन , के - १० , एम . आय . डी . सी . तळोजा , 

जिल्हा रायगड . 
४६ श्री . मनोहर नाईक 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
४७ श्री . रामकृष्ण मोरबेकर 

सुरक्षा रक्षक 
४८ श्री . बापू वरेकर 

सुरक्षा रक्षक 
४९ श्री . मनोहर भामले 

सुरक्षा रक्षक 
५० श्री . राम मोहदा भोईर 

सुरक्षा रक्षक 

मे . आर्च फार्मालॅब्स लि . प्लॉट नं . २१ , 

एम . आय. डी . सी . तळोजा. 
५१ श्री . पुटूल एल . रॉय 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
५२ श्री . जोगनंद्रा पी. पायंग 

सुरक्षा रक्षक 
५३ श्री . हिरू जे. बोहा 

सुरक्षा रक्षक 
५४ श्री . बीजोय बी. नायक 

सुरक्षारक्षक 
५५ श्री . नागेश बी . पाटील 

सुरक्षा रक्षक 
५६ श्री . नीपू एच . दास 

सुरक्षा रक्षक 
५७ श्री . सागर एम. हटले 

सुरक्षा रक्षक 
५८ श्री . अशोक दामेदर वायखरे 

सुरक्षा रक्षक 

मे . दिपक फर्टीलायझस् अँड 
पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि . के- १/ के- ६ , 

एम. आय . डी . सी . पनवेल जि . रायगड . 
५९ श्री . निरजय एन . दास 

सुरक्षा रक्षक 

- " 
६० श्री . सोनाराम जे. तिरिया 

सुरक्षा रक्षक 


- " 


- " 


- " 


- 
وو 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


भाग एक - ल - ७अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 


( १ ) 
६१ 


श्री . राजकुमार आर. पटेल 


सुरक्षा रक्षक 


मे . दिपक फर्टीलायझस् अॅड 
पेट्रोकेमिकल्स कार्पो. लि . के -१/ के - ६, 
एम . आय . डी . सी . पनवेल जि . रायगड . 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


- " 


६२ श्री . राहूल डी. तिवारी 
६३ श्री . सुरेश नारायण शेळके 
६४ श्री . विश्वास के. नलावडे 
६५ श्री . गणेश आर. शुक्ला 
६६ श्री . सुनिल कुमार पांडे 
६७ श्री . सुरेंद्र के . सिंग 
६८ श्री . विनय कुमार पांडे 
६९ श्री .नंदलाल जे. पटेल 
७० श्री. कनय परमेश्वर गोहैन 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- " 


सुरक्षा रक्षक 


- 


- 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


सुरक्षा रक्षक 


मे . व्ही . व्ही. एफ ( इंडीया ) लि ., 
प्लॉट नं . व्ही - ४१, एम . आय. डी . सी . , 

तळोजा, ४१० २०८ . 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


- " 


७१ श्री . शिवकुमार एन. मौर्या 
७२ श्री. रामा एम. हजारिका 
७३ श्री. परमानंद जी . राम 
७४ श्री. मनोहर व्ही . साह 
७५ श्री . भगीरथ के . राम 


- " 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- " 


- " 


टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


५३ 


अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षारक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 

खाजगी सरक्षा रक्षक एजन्सी (नियमन ) कायदा . २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 


रिक ५ 


२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) ( १) उंची - १६२ सें. मी. 

( २ ) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें .मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ . - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षांतून एकदा) रेनकोट, ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती . - सूट दिलेल्या सुरक्षारक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 

सानुग्रह अनुदान : वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा : वेतनाच्या ६ टक्के 

भरपगारी सुट्टी : वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या/ चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा , याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र . - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

( ब ) सहामाही विवरणपत्र. - ( १ ) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

___ ( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा. 

(३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द क 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३ ( २) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ ( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१० . नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडेनोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदीनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२ . सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

___ १३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 

१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६ . एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवामंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्केहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ५५ 
१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या 
पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील. 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यासाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 
येईल . 

अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


नमुना " अ " 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी- मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनु 

मुख्य मालकाचे नाव 
क्रमांक 

व पत्ता 
(१ ) 

( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना " ब " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 

नव्याने भरती 
व पत्ता सुरक्षारक्षकांची एजन्सी सोडून 

झालेल्या सुरक्षा 
वर्गनिहाय एकूण गेलेल्या सुरक्षा 

रक्षकांची 
संख्या रक्षकांची वर्गनिहाय 

वर्गनिहाय 
संख्या 

संख्या 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


५७ 


नाबाब 


कराव 


वरप 


नमुना " क " 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचेविवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 
सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( २ ) 


अनुः 


रक्कम 


( १ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना " ड " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . महिने 

नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना भविष्यनिर्वाह मंडळाकडे जमा 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर 

केलेली ३ टक्के 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 
( २ ) ( ३ ) 

( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 
2014 / C . R . 115 /LAB -5 , dated the 1st March 2014 is hereby published under the authority of the 
Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government of Maharashtra . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ACT , 1981. 

No. SGA . 2014 / C . R . 115 /LAB - 5 . — Whereas certain Security Guards whose names are 
mentioned in Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
Security Guards " ), employed with the Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said 
Schedule I, employed by M / s. Navshakti Security Force Pvt. Ltd ., (Raigad ), Plot No. 12 , 1st Floor , 
Sector 1 - A , Station Road , Koparkhairane, Navi Mumbai 400 709 and Owner Shri Jagdambika 
Prasad Tiwari and Shri Suryakant Jagdambika Tiwari have applied for grant of exemption , under 
Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) 
Act , 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the 
Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 
(hereinafter referred to as “ the said Scheme " ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and after verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the 
opinion that they are in enjoyment of benefits , which are on the whole not less favourable to them 
than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of the 
said Act and the said Scheme, for a period of three years from the date of publication this 
notification in Official Gazette , subject to conditions specified in Schedule II appended hereto : 


Schedule I 


Sr. 


Name of Security Guards 


No. 


( 1 ) 


(2) 
1 Sangam Tripathi 


Class 

Name and address of 

Principal of Employer 
( 3 ) 

( 4 ) 
Security Supervisor M / s. Galaxy Surfactants Ltd ., 

Plot No. V - 23 , Taloja MIDC , 

Plot No. 1 , Ghot, Near Taloja 

MIDC , Tal. Panvel , Dist . Raigad . 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


2 Jitendra G . Pednekar 
3 Mukesh Dubey 
4 Sandip Sakpal 
5 Gurudas Kamble 
6 Umaji Ghodekar 
7 Manohar Bhosale 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


Schedule I — Contd . 


(4 ) 


11 


11 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


( 1 ) 
8 Krishna Yadav 
9 Sudesh Umale 
10 Bhiku Yervankar 
11 Sachin Sonawane 
12 Surendra Utekar 
13 Datta Solwade 
14 Sopan Chorge 
15 Vishal Jadhav 
16 Anita Tupe 
17 Bhavesh Mandliya 
18 Rajeshri Kadam 
19 Yashwant Jadhav 
20 Dilip Manke 
21 Punam Mandvikar 
22 Tushar Mulik 
23 Bhagwant Singh Bhatti 
24 Jagdish Nalawade 
25 Sharad Jagtap 
26 Sunil Yadav 
27 Tushar Ghanbahadur 
28 Dipak Walmiki 
29 Jagnnath Dauka 
30 Sitaram Moravekar 
31 Nandlal Patel 
32 Sahid Ahmed Shaikh 


(3 ) 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


1 


1 


1 


1 


1 


11 


1 


— 9 — 
CMI FPE Ltd ., A - 84 , 
2 / 3 MIDC , Taloja Industrial Area , 

Dist. Raigad 410 208 . 


-99 


وو 


- 92 


33 Raghunath Salunkhe 
34 Ramdas Shinde 
35 Mohhad Aayup Khan 
36 Machindra Rane 
37 Shantilal Patwa 
38 Akbar Ali Pathan 
39 Chandrakant Mulik 
40 Vilas Kamble 
41 Rajesh Mahajan 
42 Uttam Yadav 
43 Shivaji Katke 
44 Dinkar Pawar 
45 Janardan Waghmare 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


— 9 — 


Deepak Nitrite Ltd ., 
Taloja Chemical Division , 
K - 10 , M .I. D . C ., Taloja , 

Dist. Raigad. 


भाग एक - ल - ८अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


Schedule I — Contd. 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


46 Manohar Naik 
47 Ramkrishna Morbekar 
48 Bapu Warekar 
49 Manohar Bhamle 
50 Ram Mohada Bhoir 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


- 


9 


M / s. Arch Pharmalabs Ltd ., 
Plot No. 21, M .I. D .C ., Taloja . 


— 9 — 


- ~ 


- » 


51 Putul L . Rai 
52 Joganandra P . Payeng 
53 Hiru J . Borah 
54 Bijoy B . Naik 
55 Nagesh B . Patil 
56 Nipu H . Das 
57 Sagar M . Hatle 
58 Ashok Damodar Waikhare 


- - - 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


— 


— 


— 9 — 
M /s . Deepak Fertilizers and 

Petrochemicals Corp. Ltd ., 
K - 1/K -6 , M .I. D . C ., Taloja , Panvel, 

Dist . Raigad . 

— 9 — 


59 Nirjay N . Das 
60 Sonaram J . Tiriya 
61 Rajkumar R . Patel 
62 Rahul D . Tiwari 
63 Suresh Narayan Shelke 
64 Vishwas K . Nalawade 
65 Ganesh R . Shukla 
66 Sunil Kumar Pandey 
67 Surendra K . Singh 
68 Vinay Kumar Pandey 
69 Nandlal J . Patel 
70 Kanai Parmeshwar Gohain 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


ĪĪĪĪĪĪĪĪĪ 


M /s .VVF ( India ) Ltd ., 
Plot No. V -41, M .I. D . C ., 

Taloja 410 208 . 


— 


9 — 


71 Shivkumar M . Mourya 
72 Rama M . Hajarika 
73 Paramanand G . Ram 
74 Manohar V . Sah 
75 Bhagirath K . Ram 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security 

Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


६१ 


Schedule - II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 

1 . Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards 
as well as the employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency 
(Regulation ) Act, 2005 is also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, 
physical and other requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements. — ( A ) ( 1) Height — 162 c. m . 

( 2 ) Weight — 50 kg. 
( 3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 c. m . (On 

Expansion ). 
( 4 ) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess 

number . 
( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c .m . in 

height and 2 c.m . in chest. 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

( c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen 
Coat and Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account 
in a Nationalised Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent 
to his earned wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” 
shall be submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 

Ex -Gratia : 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 

Paid Holidays : 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund , E . S . I. etc. applicable to the Principal Employer , shall be deposited by 
the Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . 
The Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated 
report of the abovesaid transactions to the Government, the Commissioner of Labour and the 
Security Guards Board every six months. In case of default, the Agency shall be held responsible 
and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards 
Board . The ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the 
Security Guards . The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his 
establishment are getting wages and benefits not less favourable than those available under the 
Scheme. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
7. Filling of Returns — a ) Quarterly Return . - Agency to submit quarterly return to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter 
( January , April, July and October ) in respect of employment of Security Guards in Form ‘ A ’ 
appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form B appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board . 

(2) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and 
submit a consolidated report of the above said transaction to the Government, the Commissioner 
of Labour and the Security Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees 
Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this 
Notification to the Government. Otherwise, the exemption given to the concerned Security Guards 
will be cancelled . 

(c ) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. 
duly certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the 
Government and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8. Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the 
Board according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency 
exempted Security Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the 
Board by paying prescribed registration fee within a period of one month from the date of issuance 
of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is 
engaging exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided 
under Clause 13( 1)(a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying 
in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay 
Registration Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ), Scheme, 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office. — Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change 
in name, the same shall be informed to the Government and to the Board alongwith documentory 
proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to Government can issue 
Notification in respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance of the 
Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues . — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues. 


15 . Employment with one principal Employer at a time. - Every Agency shall also ensure that 
its Security Guards shall not work for more than one Principal En 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ६३ 
16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence , the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security 
Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, 
which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board 
in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on 
wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start 
paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy 
within the time limit specified as above, shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of 
the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry 
of agreement or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In 
such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall 
also submit the details of Security Guards who have left the services due to any reason alongwith 
details of the Principal Employers to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) 
days . On receipt of the above details Board will cancel the registration of such exempted guards . 


90 


D 


. 


20 . From the amount of the paymentmade by the Principal Employer to the Security Agency , 
the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards 
the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I.C ., Payment of Bonus, 
leave with wages , leave on national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 
56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency , whichever is 
higher . 


21 . The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever 
shall be 10 % of the basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of 
the Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost 
of which will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the 
agency 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned hereinabove at the 
rate which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an 
amount of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable 
for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 


It shoulbi 


It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and 
rules are followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted 
Security Guards as per the conditions of Notification the Principal Employer will be held 
responsible to pay the same to the exempted Security Guards. 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

FORM A 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April- June 
July -September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December. 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No . of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

(4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 
Categorywise 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Name of the 
Security Guard 


No. and Date of 

the Cheque 


Amount 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 
which the P . F . 
Contribution 
is deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


भाग एक - ल - ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत : 


७८ 


शनिवार , मार्च १, २०१४ / फाल्गुन १०, शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक बीएसई. ०३/ २०१३ /प्र. क्र . ७२ / कामगार - १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ (१९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) याच्या कलम ४च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ६४३ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 


“ ६४४ मे. अॅव्हेन्यु सुपरमार्टस प्रा . लि ., 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ व कलम १८ मधून खालील शर्तीच्या अधीन 
अंजनेया , हिरानंदानी फाऊंडेशन स्कूल, 

राहून , 
पवई मंबई ४०० ००६ यांची खालील ( १ ) सदर सूट ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासन 

पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 
दुकाने : 
नाव . - अॅव्हेन्यु सुपरमार्टस प्रा. लि . ( डीमार्ट ) 

( २ ) दुकाने कोणत्याही दिवशी रात्री १०- ३० वाजलेनंतर उघडी राहणार नाहीत. 

( ३) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची कपात न करता 
पत्ता . 

आठवड्यातन एक दिवस भरपगारी सट्टी देण्यात यावी व सटीसंबंधीचे प्रत्येक 
( १) प्लॉट नं . २९ / ३०, इएमआय कंपाऊंड, 

महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे . 
कोलशेत रोड, ढोकाली, 

( ४ ) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर व विश्रांतीगृह यांची 
ठाणे ( प.) ४०० ७०६ . 

व्यवस्था करण्यात यावी . 
( २) प्लॉट नं . २२ , सेक्टर नं . ७, घनसोली , 

(५ ) महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री ९-३० वाजलेनंतर कामावर ठेवण्यात येणार नाही . 
नवी मुंबई ४०० ७०१ . 

( ६ ) महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी गटागटाने काम देण्यात यावे. 
( ३) प्लॉट नं. १, सेक्टर-९ ई, सेक्टर-१४ समोर , 

र ( ७ ) महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून आस्थापनेपर्यंत व परतीसाठी 
रोडपाली गाव, कळंबोली ४१० २१८ . 

सुरक्षारक्षकासह मोफत वाहनाची व्यवस्था करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ ६७ 
( ४ ) प्लॉट नं . १२ व १३, सेक्टर -१५, कोपरा बस (८ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर १ तासाची विश्रांती 
स्टॉपजवळ , खारघर ४१० २१० . 

देण्यात यावी . 
( ५ ) सेक्टर - ५ , यशवंत विवा टाऊनशिप , 

( ९ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त 
अखोलगाव, नालासोपारा ( पू.) , 

काम करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती 
ठाणे ४०१ २०९ . 

११ तासांपेक्षा जास्त असणार नाही. 
( ६ ) लक्ष्मण टॉवर, न्यू लिंक रोड , 

( १० ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 
खांदेरपाडा , दहिसर ( पू.), मुंबई ४०० ०६८ . 

यावे. 
( ७ ) प्लॉट नं . १९ , नाहर्स , अमरीत शक्ती, 

(११ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ 
चांदिवली, अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०५९. 

मध्येविहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे. 
( ८ ) अमर मेगा प्लेक्स , तळमजला, सदानंद 

(१२ ) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या देण्यात याव्यात . 
हॉटेलच्या समोर , बाणेर रोड, बाणेर , 
पुणे ४११ ०४५ . 

( १३ ) सदर सूट ही मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ पुरतीच 
(९ ) पी. एस. सी . पेसीफीक , सर्व्हे नं . १५, वाकड 

मर्यादित आहे. 
रोड, मेरीएट हॉटेलजवळ, तुळजाभवानी (१४ ) वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 
मंदिरासमोर ,हिंजेवाडी , पुणे ४११ ०५७. 

यथास्थिती लागू राहतील . 
(१० ) औंध पुलाजवळ , मॅकडोनाल्डस् च्या पुढे, ( १५ ) वरीलपैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप रद्द 

परिहार चौक , औंध गाव , पुणे ४११ ००७. होईल . ” 
( ११) पुणे सेरीब्रम, तळ मजला, सेरीब्रम टॉवर , गाळा 

नं . ३, मारी प्लेक्सजवळ , कुरावते रोड , 
मुळीकनगर , कल्याणनगर , 

पुणे ४११ ०१४ . 
( १२ ) सेक्टर २९ , प्लॉट नं . एलसी १, रावेत लिंक 

रोड , निगडी, पुणे ४११ ०४४. 
(१३ ) गणपतीनगर , शिरसोली नाका , 

जळगाव ४२५ ००१. 
(१४ ) प्लॉट नं . १६ /१७, कॅम्प रोड , बियानी चौक , 

अमरावती ४४४ ६०२ . 
(१५ ) प्लॉट नं . १, सेक्टर ३४ , थेरगाव , 

पुणे ४११ ०३३. 
( १६ ) हुलेश्वरी रोड , एलआयसी ऑफीसजवळ , 

संभाजी चौक , इचलकरंजी ४१६ ११५. 
( १७ ) सेक्टर १० , प्लॉट नं . १८५ , जुईनगर रेल्वे 

स्टेशनजवळ , सानपाडा, नवी मुंबई ४०० ७०५ . 
( १८ ) न्यू विवा कॉलेजच्या समोर , विरार (प.), ठाणे 

४०१ ३०३. 
( १९ ) गांधी शाळेसमोर , बैल बाजार , 

कल्याण ( प. ), ठाणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. म . बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल -९अ 


& C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following 
translation in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No. BSE .03 /2013 /CR - 72 /Lab - 10 , dated the 1st March 2014 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2014 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. BSE .03 / 2013 /C .R . 72 /Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Section 4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act, 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ) 
hereinafter referred to as the said Act, the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry “ 643 ” the following Entry shall be added , 
namely : 


“ 644 The following shops of 

Section 11 and 18 subject to the following 
M /s . Avenue Supermarts conditions : 
Pvt. Ltd ., Anjaneya , 

( 1) This exemption shall remain in force till further 
Opp . Hiranandani Foundation 

orders from the date of on which the said 
School, Powai, Mumbai 400 076 . notification published in the Government Gazette . 
Name. — Avenue Supermarts Pvt. Ltd . 

( 2 ) The establishment shall not remain open after 
(Dmarts ) 

10 - 30 p . m . on any day . 
Address . 

( 3 ) Every employee shall be given one day holiday in a 
( 1) Plot No. 29 pt . and 30 pt . EMI week without making any deductions from his /her 
Compound, Kolshet Road , 

wages on account thereof and list of the time table 
Dhokali, Thane ( W .) 400 607 . 

of such holidays for a month shall be placed on the 

notice board in advance . 
( 2 ) Plot No. 22 , Sector 7 , Ghansoli, 
Navi Mumbai 400 701. 

(4 ) Female employees shall be provided separate 
( 3 ) Plot No. 1 , Sector - 9E , 

lockers and rest rooms at the work place . 
Opp . Sector - 14 , Roadpali Gaon (5 ) Female employees will not be allowed to work after 
Road , Kalamboli 410 218 . 

9 - 30 p .m . 
(4 ) Plot No. 12 and 13 , Sector- 15 , (6 ) Female employee shall be provided to work in group 
Near Kopra Bus Stop , 

at work place . 
Kharghar 410 210 . 

( 7 ) The Female employees shall be provided escorted 
(5 ) Sector -5 , Yashwant Viva 

transport facility from resident to establishment and 
Township , Village Achole , 

return . 
Nalasopara (E .), Thane 401 209 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


६९ 


(8 ) Every employee shall be given a rest period of 

one hour after 5 hours of continuous work . 


(6 ) Laxman Tower , New Link Road , 

Kanderpada , 

Dahisar ( E .), Mumbai 400 068 . 
( 7 ) Plot No. 19 , NAHAR S 

Amrit Shakti , Chandivali, 

Andheri ( E .), Mumbai 400 059 . 
(8 ) Amar Megaplex , Ground Floor , 

Opp. Sadanand Hotel, Baner 

Road , Baner , Pune 411 045 . 
( 9 ) PSC Pasific , S . No. 15 , Wakad 

Road , Near Mariot Hotel, 
Opp . Tulja Bhavani Temple , 

Hinjewadi, Pune 411 057 . 
( 10 ) Near Aundh Bridge , Next to 

Mcdonalds, Parihar Chowk , 

Aundh Village , Pune 411 007 . 
( 11) PUNE CEREBRUM , Ground 

Floor, Cereburm Tower , Block 
No . 03 , Near Mari Plex , Kuravte 
Road , Mulik Nagar, 

Kalyaninagar , Pune 411 014 . 
( 12 ) Sector No. 29, Plot No. LC - 1, 

Ravet Link Road , Nigdi, 

Pune 411 044. 
( 13 ) Ganpati Nagar , Shirsoli Naka , 

Jalgaon 425 001. 
( 14 ) Plot No. 16 / 17 , Camp Road , 

Biyani Chowk , 

Amravati 444 602. 
( 15 ) Plot No. 1, Sector No. 34 , 

Thergaon , Pune 411 033 . 
( 16 ) Hulgeshwari Road, Near LIC 

Office , Sambaji Chowk , 

Ichalkaranji 416 115 . 
( 17 ) Sec- 10 , Plot No. 185 , Near 

Juinagar Railway Station , 

Sanpada , Navi Mumbai. 
( 18 ) Opp. New Viva College , 

Virar (W .), Thane 401 303 . 
( 19 ) Opp . Gandhi School, Bail Bazar, 

Kalyan (W .), Thane. 


( 9 ) No employee shall be required to work for 

more than 9 hours in a day or 48 hours in a 
week . The spread over of an employee shall 

not exceed 11 hours in a day . 
( 10 ) Every employee shall be provided Identity 

Card according to the Section 25 . 
( 11) The employees shall be entitled to overtime 

wages in accordance with Section 63 of the said 

Act . 
( 12 ) Employees shall be given national and festival 

holidays . 
( 13 ) This exemption is related only to Bombay 

Shops and Establishment Act , 1948 . 
( 14 ) Inspite of these terms and conditions , all the 

provisions of this Act shall applicable to the 

establishment duly . 
( 15 ) In case of violation of any of the above terms 

and conditions, the exemption shall stand 
cancelled automatically ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer. 


( १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


७२ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२ , शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ मार्च२०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ . 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र. क्र . ७८ / कामगार - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची 
एकच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . श्री समर्थ सेक्युरिटी सर्व्हिसेस ( रायगड ), हाऊस नं . 
२३८७ / ८५, जुन्या पोस्ट ऑफिसजवळ, तालुका व पोस्ट महाड , जिल्हा रायगड, पीन कोड ४०२ ३०१ व मालक श्री . किशोर गोपाळ मोरे यांनी 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त 
अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांनामिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


७१ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


वर्ग 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

__ ( २ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


- , 


१ विद्याधर मधुसुदन गोखले 

सुरक्षा रक्षक 

मे . आपटे ऑर्गेनिक्स व केमिकल्स प्रा . लि ., महाड. 
२ आत्माराम गुलाबराव चव्हाण 

सुरक्षा रक्षक 
३ शंकर चंद्रु मालुसरे 

सुरक्षा रक्षक 
४ विलास भिकू म्हामुणकर 

सुरक्षा रक्षक 

- , 
५ अशोक दगडू निंबोडे 

सुरक्षा रक्षक 
६ विठ्ठल गणपत पाटेकर 

सुरक्षा रक्षक 
७ महेश विनायक भिलारे 

सुरक्षा रक्षक 

मे . इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेंटर , 

एम. एम .ए . हॉस्पिटल , महाड, एम. आय . डी . सी . 
८ कैलास सखाराम पवार 

सुरक्षा रक्षक 
९ प्रदीप कृष्णराव साळुखे 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

मे . हायकल लिमिटेड , महाड . 
१० शरद भास्कर पालांडे 

सुरक्षा रक्षक 
११ विनोद बाबुराव सावंत 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
१२ राजेंद्र संपत मांडे 

सुरक्षा रक्षक 
१३ परशुराम रामचंद्र गायकवाड 

सुरक्षा रक्षक 
१४ विजय भोरू साळवी 

सुरक्षा रक्षक 
१५ अमूल पुरुषोत्तम बारटक्के 

सुरक्षा रक्षक 
१६ बाबुराव देहू चोरगे 

सुरक्षा रक्षक 
१७ सुधाकर शंकर जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
१८ शंकर रामचंद्र उतेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१९ रमेश सिताराम मोरे 

सुरक्षारक्षक 
२० लक्ष्मण काशीनाथ साळवी 

सुरक्षा रक्षक 
२१ रामदास देऊ मोरे 

सुरक्षा रक्षक 
२२ रामचंद्र विष्णू मोहिते 

सुरक्षा रक्षक 

मे. स्टील इन्फोलाईन कॉम ( इं) प्रा. लि ., महाड. 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें. मी . 

फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी . 
४ . लाभ . - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती . - सूट दिलेल्या सुरक्षारक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 

सानुग्रह अनुदान : वेतनाच्या १० टक्के 


उपदान 


वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी : वेतनाच्या १ टक्का 

सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र . - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ७३ 
( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या , नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर, सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षारक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी . - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे. 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. – एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील . सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

___ १३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे . - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी . - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे. 

१६ . एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनानेकिंवामंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 


भाग एक - ल - १० 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता 
अभिकरण मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे 
भरील. 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या 
पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कमकिंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही, सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 
येईल . 

अटी, शर्ती व नियमांचेतंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर, 
ऑक्टोबर -डिसेंबर . 


एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 


क्रमांक 
( १ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


संख्या 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


भाग एक - ल - १०अ 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


क्रमांक 
(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 

अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 
असे वेतन 
(५ ) 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ना. द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ७७ 
In pursuance of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /CR - 78/LAB -5 , 
dated the 3rd March 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE 

Joint Secretary to Government. 
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 


No. SGA . 2014 /C .R . 78/LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in 
Column (2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”), employed 
with the Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s . Shri Samarth 
Security Services , (Raigad ), House No. 2387/85 , Near Old Post Office , Tal. and Post Mahad , District Raigad , 
Pin Code 402 301 and owner Shri Kishor Gopal More have applied for grant of exemption , under Section 
23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . 
LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security 
Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981, the Government ofMaharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


Schedule- 1 


Sr. 


Class 


Name of Security 

Guards 


Name and address 
of Principal Employer 


No. 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Security Guard 


M / s . Apte Organics and 
Chemicals Pvt. Ltd ., Mahad . 


— , — 


1 Vidyadhar Madhusudan 

Gokhale . 
2 Atmaram Gulabrao Chavan 
3 Shankar Chandru Malusare 
4 Ashok Dagadu Nimbode 
5 Vithhal Ganpat Patekar 
6 Vilas Bhiku Mhamunkar 
7 Mahesh Vinayak Bhilare 


- - - 
- - - 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M / s. Emergency Response 
Centre, M .M . A . Hospital, 

Mahad , M . I. D . C . 


8 Kailas Sakharam Pawar 
9 Pradeep Krishnarao Salunkhe 


Security Guard 
Security Supervisor 


— , — 
M /s. Hikal Ltd ., M .I.D .C ., 

Mahad . 


» — 


Security Guard 
Chief Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


10 Sharad Bhaskar Palande 
11 Vinod Baburao Sawant 
12 Rajendra Sampat Mande 
13 Parashuram Ramchandra 

Gaikwad . 
14 Vijay Bhoru Salvi 
15 Amul Purushottam Bartakke 
16 Baburao Dehu Chorage 
17 Sudhakar Shankar Jadav 
18 Shankar Ramchandra Utekar 
19 Ramesh Sitaram More 
20 Laxman Kashinath Salvi 
21 Ramdas Daehu More 
22 Ramchandra Vishnu Mohite 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


M /s . Steel Infoline Com ( I) Pvt. Ltd ., 

Mahad . 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards. 

Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


ve 


Schedule- II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 
1 . Police Verification . - Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency ( Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training. – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. - Educational, Physical and 
other requirements for the Security Guards shall be as follows : 
Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements (A ) ( 1) Height — 162 cm . 

(2 ) Weight — 50 kg . 
(3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number. 
(B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c.m . in chest. 
4 . Benefits . — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E . S .I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer. 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns— (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April, July 
and October) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government , the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise, the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P .F ., E .S .I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security 
Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed 
registration fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1 )(a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee. 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme, 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to the 
Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the 
same shall be informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within 
a period of 15 days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof . Board 
shall take note of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13. Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above, shall further pay by way 
of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of 
agreement or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the 
registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details 
of Security Guards who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers 
to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) days. On receipt of the above details Board will 
cancel the registration of such exempted guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


८१ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S .I. C ., Payment of Bonus, leave with wages , leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of 
the basic wages , or whichever is higher. 

22. The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


भाग एक - ल - ११ 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July - September 

October-December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


८३ 


FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


No. and Date of 


Serial 
No. 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No:be Cheque 


Amount 


( 1) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 
FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No . of 
Security Guard 
engaged 

( 4 ) 


Total Wages 
Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 

(6 ) 


3 % Levy 
Submitted to 

the Board 


( 1) (2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N . D . THORVE , 


Section Officer . 


भाग एक - ल - ११अ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


८० 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए . २०१४ / प्र.क्र . १०३ / कामगार - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची 
एकच्या स्तंभ ( ४) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . नोबल सेक्युरिटी फोर्स, ऑफीस नं . २, नव मधुबन को 

ऑपरेटीव्ह , हौसिंग सोसायटी, पहिला मजला, न्यु इंग्लिश शाळेजवळ , राम मारूती रोड, ठाणे (प.), ठाणे . मालक ( १) श्री . हबीबजमान 
रोशनजमान खान यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ 
अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


८५ 


अनुसूची १ 


अ . क्र . 


वर्ग 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

( २ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


१ अमरदास भगवानदास जाधव 

सुरक्षा रक्षक 

एगोकॉम प्लॉस्टिक ( इंडिया) प्रा . लि ., मुंबई . 
२ आनंद वामन मिसळे 

सुरक्षा रक्षक 
३ दत्ताराम नारायन आर्डेकर 

सुरक्षा रक्षक 
४ द्वारकानाथ पाटीलबुआ सानव 

सुरक्षा रक्षक 
५ किशोर रामचंद्र तेलंग 

सुरक्षा रक्षक 
६ महादेव मारोती मोरे 

सुरक्षा रक्षक 
७ माणिक मुनिस्वामी वासगम 

सुरक्षा रक्षक 
८ मनोज कनुबाई बिल्लीमोरिया 

सुरक्षा रक्षक 
९ मिलिंद मधूकर कुमामेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१० मोहन कचरु कळकुंबे 

सुरक्षा रक्षक 
११ परेश रमेश वारेकर 

सुरक्षा रक्षक 

विक्टोर प्रोजेक्टस् इंडीया प्रा . लि ., मुंबई . 
१२ पिटर डेनिश क्रास्टो 

सुरक्षा रक्षक 
१३ रत्नोबा लक्ष्मण तांबे 

सुरक्षा रक्षक 
१४ संतम डॉमनिक डिसोझा 

सुरक्षा रक्षक 
१५ संतोष सखाराम तिरोडकर 

सुरक्षा रक्षक 
१६ शशिकांत दत्ताराम साळकर 

सुरक्षा रक्षक 
१७ सुभाष विष्णू पाटणकर 

सुरक्षा रक्षक 
१८ सुधाकर अनंत कळगुटकर 

सुरक्षा रक्षक 
१९ सुनिल नारायण अहिरे 

सुरक्षा रक्षक 
२० सुरेश यशवंत गावडे 

सुरक्षा रक्षक 
२१ उमेश दत्तात्रय रेळेकर 

सुरक्षा रक्षक 
२२ वसंत बाळू सोळमवडे 

सुरक्षा रक्षक 
२३ विजय शनिवार कोळी 

सुरक्षा रक्षक 
२४ यशवंत गंगाराम सावंत 

सुरक्षा रक्षक 
२५ युवराज ताराचंद बागूल 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

____ अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक (नियमन) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षारक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 


शारीरिक पात्रता . - ( अ ) ( १ ) उंची - १६२ सें . मी . 


( २ ) वजन - ५० किलो 
(३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा . 

( ब) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें. मी . व छातीमध्ये २ सें. मी. ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी , वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ८७ 
( ब) सहामाही विवरणपत्र . - (१) नियुक्त केलेल्या , नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

(२ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा. 

( ३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल. 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड " मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४ ( ३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षारक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 


__ ९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ (१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१०. नोंदणी शुल्क. - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे . - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील , त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 

१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे. 

१६ . एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी. पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील. 


८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 

२१ . सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

____ २३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल. 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 
येईल . 

अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


८९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 

नमुना “ अ ” 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर-डिसेंबर . 


एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


सुरक्षा रक्षकांचे 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


क्रमांक 


नाव व वर्ग 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना " ब " 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


भाग एक - ल - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


नमुना " क " 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 
अनु सुरक्षारक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( २ ) 


रक्कम 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना " ड " 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 


( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 
असे वेतन 
( ५ ) 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) । 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


९१ 


In pursuance of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /C . R .103/Lab -5 , 
dated the 3rd March 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981 . 

No. SGA. 2014 /C . R . 103 /Lab - 5 . — Whereas , certain Security Guards whose names are mentioned in 
column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards ”), employed 
with the Principal Employer mentioned in column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s. Noble Security 
Force , Office No. 2 , Nav Madhuban Co-op . Housing Society , First Floor, Near New English School, Ram 
Maruti Road , Thane (West), Thane and Owner ( 1) Shri Habibjaman Roshanjaman Khan , have applied for 
grant of exemption , under section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment 
and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the 
Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter 
referred to as “ the said Scheme” ) ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits , which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23 of the Maharashtra Private Security 
Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts 
the said Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period 
of three years from the date of publication of this notification in Official Gazette, subject to conditions 
specified in Schedule II appended hereto : 


भाग एक - ल - १२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


Schedule 1 


Class 


Sr. 
No . 
( 1) 


Name of Security 

Guards 


Name and address 
of Principal Employer 

( 4 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 Ambadas Bhagwandas Jadhav 


Security Guard 


Ergocomp Plastic (India ) Pvt . Ltd ., 

Mumbai. 


2 Anand Waman Misale 
3 Dattaram Narayan Aardekar 
4 Dwarkanath Patilbua Sanap 
5 Kishor Ramchandra Telang 
6 Mahadev Maruti More 
7 Manik MuniswamiWasgam 
8 Manoj Kanubai Billimorya 
9 Milind Madhukar Kumamekar 
10 Mohan Kachru Kalkumbe 
11 Paresh Ramesh Warekar 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Vector Project s India Pvt. Ltd ., 

Mumbai. 


12 Pitar Denis Castro 
13 Ratnoba Laxman Tambe 
14 Santan Domnik Disoza 
15 Santosh Sakharam Tirodkar 
16 Shashikant Dattaram Salkar 
17 Subhash Vishnu Patankar 
18 Sudhakar Anant Kalgutkar 
19 Sunil Narayan Ahire 
20 Suresh Yashvant Gawde 
21 Umesh Dattatray Relekar 
22 Vasant Balu Solamwade 
23 Vijay Shaniwar Koli 
24 Yashwant Gangaram Sawant 
25 Yuvraj Tarachand Bagul 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Note. — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . 

Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 
1. Police Verification . - Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training. – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements . Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Education Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) ( 1 ) Height — 162 cm . 

(2 ) Weight — 50 kg . 
( 3) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number . 
( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c.m . in chest . 
4 . Benefits. Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board. The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer. 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7. Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government , 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April, July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months . 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( 3) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 

8. Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 (3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency . — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1) (a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government , 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board along with documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such PrincipalEmployers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13. Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues . — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . The employer agency who persistantly makes 
default in remitting the amount of 3 % levy within the time limit specified as above , shall further pay by way 
of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


९५ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency, the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S . I. C ., Payment of Bonus, leave with wages , leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of 
the basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 


25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 


Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards . 


९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April- June 
July -September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM B 


Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June / 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 2) 


(3 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ९७ 

FORM C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1) 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 
FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 
(6 ) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer . 


भाग एक - ल - १३ 


९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४/ फाल्गुन १२, शके १९३५ 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
कारखाने अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक एफएसी . २०१३/ सं .क्र . १६९ / प्र. क्र . २०४ / काम - ४ . - कारखाने अधिनियम , १९४८ (१९४८ चा ६३ ) ( यात यापुढे ज्याचा उक्त 
अधिनियम असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) च्या कलम ११२ आणि ११५ चे पोट-कलम (१) तसेच सर्वसाधारण खंड अधिनियम , १८९७ 
( १८९७ चा १० ) च्या कलम २३ चे खंड (३), कलम ११५ चे उप कलम (१) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, यामुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी, आणि याद्वारे सूचित 
करण्यात येत आहे की , सदर नियमाचा मसुदा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्धीपासून ४५ दिवसांनंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 

उपरोक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, संचालक , 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय , कामगार भवन, ५वा मजला, ब्लॉक-ई, सी - २० , वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्याकडे प्राप्त होतील , 
त्या शासन विचारात घेईल . 

नियमांचा मसुदा 
क्रमांक एफएसी. २०१३/ सं .क्र . १६९ / प्र .क्र . २०४ / काम - ४. - कारखाने अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा ६३ ) च्या कलम ११२ आणि ११५ 
तसेच सर्वसाधारण खंड अधिनियम, १८९७ (१८९७ चा १० ) च्या कलम २३ चे खंड ( ३), कलम ११५ चे नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनास याद्वारे महाराष्ट्र 
कारखाने नियम, १९६३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त अधिनियमाच्या उप कलम ( १) कलम ११५ 
अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . 


रुपये 


रुपये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ९९ 
१. या नियमांना महाराष्ट्र कारखाने ( सुधारणा ) नियम , २०१३ असे म्हणण्यात येईल. 
२. महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम, १९६३ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या नियम ५ चे, 
( अ) पोट-नियम (२) च्या पोट-नियम २ मधील “ अनुसूची ब ” ऐवजी खालील अनुसूची समाविष्ट करण्यात येईल : 

__ अनुसूची “ ब ” 

विद्युत निर्मिती केंद्रे 
निर्मिती क्षमता मेगावॅटमध्ये 

कामगार संख्या 
१०० पर्यंत १०१ ते ५०० पर्यंत ५०१ ते १००० पर्यंत १००० पेक्षा जास्त 

रुपये 

रुपये 
२० मे . वॅ . पर्यंत 

४ , २०० ६ , ३०० १० , ५०० 

१५ , ७५० 
२० मे.वॅ . पेक्षा जास्त आणि 

५ ,९५० ९ , ४५० १५ , ७५० 

२१, ००० 
___ ५० मे . वॅ . पर्यंत . 
५० मे.वॅ. पेक्षा जास्त आणि 

८ , ७५० १२,२५० २१ ,००० 

२६, २५० 
१०० मे .वॅ . पर्यंत . 
१०० मे .वॅ . पेक्षा जास्त आणि 

१२,२५० १५, ७५० 

२६, २५० 

३१, ५०० 
२५० मे.वॅ. पर्यंत . 
२५० मे.वॅ . पेक्षा जास्त आणि 

१५ , ७५० २६, २५० ३१,५०० 

३६ , ७५० 
५०० मे.वॅ . पर्यंत . 
५०० मे .वॅ . पेक्षा जास्त आणि 

२४ , ५०० २४ , ५०० ३६ , ७५० 

४२, ००० 
७५० मे.वॅ . पर्यंत . 
७५० मे . वॅ . पेक्षा जास्त आणि 

२४, ५०० २८ , ००० ४२,००० 

५२, ५०० 
१००० मे .वॅ . पर्यंत . 
१००० मे.वॅ . पेक्षा जास्त 

२८, ००० ३१,५०० ५२, ५०० 

६३ , ००० 
( ब) परिशिष्ट “ क ” वगळण्यात येईल . 
३ . नियम (५ ) च्या उप- नियम ३ नंतर खालील उप -नियम ४ समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ४) “ २०१४ वर्षासाठी परवाना मिळण्यासाठी किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी जेव्हा शुल्क १ जानेवारी २०१४ पूर्वी भरलेले 
असेल आणि असे भरलेले शुल्क पोट-नियम २ मधील अनुसूची “ ब ” मध्ये विहित केलेल्या देय शुल्कापेक्षा कमी असेल, तर ३१ 
ऑक्टोबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी परवानाधारकाने फरकाची रक्कम भरली पाहिजे. जर ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी 
परवानाधारक शुल्क भरण्यात कसूर करील तर देय असणाऱ्या दिनांकाच्या संपुष्टानानंतर त्याने शुल्क भरल्याचे समजले पाहिजे 

आणि फरकाच्या २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क त्याला देय असले पाहिजे. ” 
४ . मुख्य नियमांच्या नियम ११ मध्ये , 

( अ ) पोट-नियम (१ ) मधील “ रुपये पाच " या शब्दांऐवजी “ रुपये पाचशे ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 

( ब) पोट-नियम ( २) मधील “ रुपये पाच " या शब्दांऐवजी “ रुपये पाचशे हे शब्द समाविष्ट करण्यात येतील . 
५ . मुख्य नियमांच्या नियम १३ च्या उप-नियम (२) मधील “ नमुना ३ ” या मजकुराऐवजी “ नमुना २ ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
६. मुख्य नियमांच्या नियम १७ च्या खंड ( अ) मधील “ छायाचित्र ” या शब्दानंतर “किंवा छायचित्रण ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
७. मुख्य नियमांच्या नियम ४५ च्या खंड ( अ) नंतर पुढील परंतुकाचा समावेश करण्यात येईल : 

__ “ जेथे ३० पेक्षा जास्त महिला काम करीत असतील तेथे, पहिल्या ३० महिलांपर्यंत प्रत्येक १० महिलांसाठी एक स्वच्छतागृह 

आणि त्यापुढील प्रत्येक ३० महिलांपर्यंत एक स्वच्छतागृह पुरेसे असेल . ” 
८ . मुख्य नियमांच्या नियम ६४ च्या उप- नियम (१) मधील “ प्रथमतः ” या शब्दानंतर “ आणि तद्नंतर बारा महिन्यांतून एकदा ” हा मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येईल . 
भाग एक - ल - १३अ 


१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 

९. मुख्य नियमांच्या नियम ७० मधील पोट-नियम ७ चा खंड ( अ) मधील “ ज्वलन बिंदू २० से. ” या मजकुराऐवजी “ ज्वलन बिंदू २३ सें . 
किंवा त्यापेक्षा कमी ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

१० . मुख्य नियमांच्या नियम ७३- एक्स च्या उप-नियम ( २) नंतर खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल : 

_ “ (३) रुग्णवाहिकेबाबतची तरतूद केल्यानंतर त्याबाबतची माहिती कारखान्याचा भोगवटादार एक महिन्याच्या आत, मुख्य निरीक्षक 
यांना सादर करील. ” 
११. मुख्य नियमांच्या नियम ७८ च्या उप -नियम (५) नंतर खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल : 

“ (६ ) आपल्या कारखान्यात अर्हताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिकाची नेमणूक केल्याबाबतची माहिती कारखान्याचा भोगवटादार एक 
महिन्याच्या आत, मुख्य निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे सादर करील : 

( अ ) अर्हताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिकाचे नाव व पत्ता , 
( ब ) अर्हता, 
( क ) अनुभव , असल्यास, आणि 

( ड ) ज्याखाली नेमणूक केलेली आहे तो नियम , पोट-नियम , खंड किंवा उप खंड. " 
१२ . महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ च्या नियम ११४ खालील परिशिष्ट २६ चे खंड १२ च्या उप खंड ( ब) मधील “ सेंट जॉन्स 
अॅम्ब्युलन्स असोशिएशन्स या मजकुरापुढे “ किंवा कारखाने अधिनियम , १९४८ च्या कलम ४५ च्या उप कलम ( ३) अन्वये राज्य शासनाने 
मान्यता दिलेली प्रथमोपचार प्रशिक्षण संस्था ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

१३. मुख्य नियमांच्या नियम ११५ चे पोट -नियम (१) मधील “ टेलिग्राम ” या मजकुराऐवजी “ इलेक्ट्रॉनिक मेल ( ई-मेल), फॅक्स, 
भ्रमणध्वनीद्वारे, लघु संदेश सेवा (SMS) ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रविकुमार पाटणकर , 

कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


१०१ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. FAC . 2013/ R .R . 169/C . R . 
204 /LAB -4 , dated the 3rd March 2014 is hereby published under the authority of the Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2014 

NOTIFICATION 
THE FACTORIES ACT, 1948 . 

No. FAC . 2013/R .R . 169 /C .R . 204 /Lab -4 . — The following draft of rules, further to amend the Maharashtra 
Factories Rules , 1963, which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers 
conferred by section 112 and 115 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948 ), in its application to the State of 
Maharashtra (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) read with clause ( 3 ) of section 23 of the General 
Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897 ), and of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as 
required by section ( 1 ) of said section 115 of the said Act, for information of all the persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the 
Government of Maharashtra after expiry of the period of forty - five days from the date on which the draft 
notification is published in the Maharashtra Government Gazette . 

Any objections or suggestions which may be received by the Director, Directorate of Industrial Safety 
and Health , Kamgar Bhavan , 5th Floor , Block ‘ E , C - 20 , Bandra -Kurla Complex , Bandra (E .), Mumbai 400 051, 
from any person with respect to the said draft , before the aforesaid period , will be considered by the 
Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
No. FAC . 2013 /R .R . 169 /C .R . 204 /Lab -4 . — In exerise of the powers conferred by section 112 and 115 of 
the Factories Act, 1948 (63 of 1948 ), in its application to the State of Maharashtra (hereinafter referred to 
as “ the said Act " ) read with clause ( 3 ) of section 23 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby amends the Maharashtra 
Factories Rules, 1963, the same having been previously published as required by sub - section ( 1) of section 
115 of the said Act, as follows, namely : 

1. These Rules may be called the Maharashtra Factories (Amendment) Rules , 2013 . 
2 . In Rule 5, of the Maharashtra Factories Rules, 1963 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), — 

(a ) in sub - rule (2 ), for Schedule “ B ” appended to sub -rule ( 2 ) it , the following shall be substituted , 
namely : — 

Schedule B 

Power Generating Stations 
General capacity in Megawatts 

Number of Workers 
Upto 100 From 101 to From 501 to Over 1000 

500 

1000 
Rs. 

Rs. 
Upto 20 M .W . 

4 , 200 6 ,300 10 , 500 

15 ,750 
Upto 20 M . W . and upto 50 M . W . 

5 ,950 9 ,450 

15 ,750 21, 000 
Over 50 M . W . and upto 100 M .W . 

8 ,750 12 ,250 21, 000 

26 ,250 
Over 100 M . W . and upto 250 M .W . 

12 , 250 

15 , 750 26,250 31,500 
Over 250 M . W . and upto 500 M . W . 

15 ,750 

26 , 250 31,500 36 ,750 
Over 500 M .W . and upto 700 M .W . 

24 ,500 

24 ,500 36 ,750 42,000 
Over 750 M .W . and upto 1000 M .W . 

24 ,500 28 ,000 42 ,000 52,500 
Over 1000 M . W . 

28 ,000 31,500 

52,500 

63, 000 


Rs . 


Rs . 


(6 ) Schedule “ C ” shall be deleted . 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


3 . After sub -rule 3 of rule (5 ) the following sub -rule ( 4 ) shall be inserted : 

(4 ) Where the fees for the grant or renewal of a licence for the year (2014 ) are paid before the (1st 
January 2014 ) and the fees so paid are less than the fees payable in accordance with rates prescribed in 
the “ Schedule B ” in sub -rule (2 ), then the licensee shall pay the difference on or before the ( 31st day of 
Ocrober 2014 ). If the licensee falls to pay the difference on or before the ( 31st day of October 2014 ), he 
shall be deemed to have paid the fees after the expiry of the due date and an additional fee of 25 per cent, 
of the difference shall be payable by him . 
4 . In rule 11 of the principal Rules, 

(a ) In sub -rule ( 1 ), for the words “ rupees five " the words “ rupees five hundred ” shall be substituted ; 

(6 ) in sub -rule ( 2 ), for the words “ rupees five ” the words “ rupees five hundred ” shall be substitued . 

5 . In rule 13 of the principal Rules , in sub -rule (2 ), for the word and figure “ From 3 ” the word and 
figure " Form 2” shall be substituted . 

6 . In rule 17 of the principal Rules, to clause (a ), after the word “ to photograph ” the word “ or to video 
record ” shall be inserted . 
7. In rule 45 of the principal Rules, to clause (a ), the following proviso shall be added , namely : 

“ Provided that where the number of females employed exceeds 30 , it shall be sufficient if there 
is one latrine for every 10 females upto the first 30 and one for every 30 females thereafter .” 

8 . In rule 64 of the principal Rules , in sub -rule ( 1 ), after the word “ for the first time therein ” the word 
" and thereafter once in a period of twelve months” shall be inserted . 

9. In rule 70 of the principal Rules, in sub -rule ( 7), in proviso to clause (a ), for the words, figures and 
letter “ flash point of 23°C or less” the words, figures and letter “ flash point of 23° C or less” shall be substituted . 
10 . In rule 73X of the principal Rules, after sub -rule ( 2 ), the following shall be added , namely : 

( 3) Within one month of the proviso of the Ambulance Van , the Occupier of the factory shall 
furnish its particulars to the Chief Inspector .” 
11. In rule 78 of the principal Rules, after sub -rule (5 ), the following sub -rule shall be added , namely : 

“ (6 ) Within one month from the appointment of a qualified Medical Officer, the occupier of the 
factory shall furnish to the Chief Inspector, the following particulars , namely : 

(a ) name and address of the qualified Medical Officer, 
(6 ) Qualifications , 
(c ) Experience , if any , and 

(d ) Rule , sub - rule , clause or sub -clause of these rules under which such Medical Officer is 
appointed .” 

12. In rule 114 of the principal rules, in the Schedule XXVI appended thereto , in sub -clause (6 ) of clause 
12 , after the words, “ St. John s Ambulance Association " the words “ or the certificate granted by the first aid 
training institute recognized by the State Government under sub- section ( 3 ) of section 45 of the Act” shall 
be insered . 

13 . In rule 115 of the principal Rules, in sub -rule ( 1 ), for the word “ or telegram ” the words “ Electronic 
mail (e -mail), Fax or short message service (SMS) by mobile phone” shall be substituted . 


By order and in the name of the Gvernor of Maharashtra , 


RAVEEKUMAR PATANKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१०३ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हतात्मा राजगरू चौक , मंत्रालय 
_ मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१४. 

अधिसूचना 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक किवेअ- १०१३ / ४३० / प्र . क्र . २०५ / कामगार- ७. ज्याअर्थी. महाराष्ट राज्यातील किमान वेतन अधिनियम , १९४८ ( १९४८ चा ११ ) 
च्या अनसची क्रमांक १ मध्ये अनक्रमांक ३६ येथे अंतर्भत करण्यात आलेल्या “ अभियांत्रिकी उद्योगातील कामधंदा " या रोजगारात असलेल्या 
( यात यापुढे ज्याचा उक्त अनुसूचित रोजगार असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ - २२००३ / प्र. क्र . ११९ / कामगार- ७, दिनांक १४ मे २००७ अन्वये पुनर्निर्धारित केले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून उक्त अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित 
करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, आता, किमान वेतन अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा ११) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम 
( १ ) चा खंड ( ब ) आणि कलम ५ च्या पोट - कलम ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , शासकीय 
अधिसूचना , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ - २०१२ / ६ / प्र . क्र . ९ / कामगार- ७, दिनांक १४ मे २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे दिनांक ३ मार्च २०१४ पासून उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या 
कामगारांच्या वर्गाला त्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचेकिमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करीत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


कामगारांची वर्गवारी 


किमान वेतन दर ( मूळ दर ) ( दरमहा रुपये ) 
परिमंडळ -१ परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ 

( ३ ) 


(१ ) 


( २ ) 


| 


७, २०० 


- 


कुशल 
अर्धकुशल 
अकुशल 


. . 
___ . . 


. . 
. . 


r 


७,८०० 
७, १०० 
६ , ६०० 


७, ६०० 
६,९०० 
६ , ४०० 


६ , ५०० 


६, ००० 


m 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


स्पष्टीकरण. - या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, 

( ए) परिमंडळ एक . - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे क्षेत्र , छावणी क्षेत्र तसेच महानगरपालिका क्षेत्रांपासून २० किलोमीटर 
पर्यंतचे औद्योगिक क्षेत्र ; 

( बी ) परिमंडळ दोन . - महाराष्ट्र राज्यातील अ व ब वर्ग नगरपरिषदांचे क्षेत्र ; 
( सी ) परिमंडळ तीन. - परिमंडळ १ व २ समोर दर्शविलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्र ; 

( डी ) रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजुरीचेकिमान दर तो कामगार ज्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी निश्चित 
करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल ; 

( इ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रति तास किमान वेतनाचा दर तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल , त्या 
वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ तासाने भागून व त्यात १५ % वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात परिवर्तित 
करण्यात येऊन काढण्यात येईल ; 

( एफ ) किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल ; 

( जी ) किमान वेतन दरामध्ये मूळ दर, विशेष भत्ता आणि सवलती असल्यास त्याचे रोख मूल्य यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्व दरांचा 
समावेश असेल ; 

(एच) एखादा कुशल कामगार म्हणजे जो स्वतःच्यानिर्णय शक्तीनुसार आपले काम कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो असा कामगार ; 

( आय ) अर्धकुशल कामगार म्हणजे सर्वसाधारणपणे नित्याच्या स्वरूपाचे काम करतो की , ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची फारशी गरज नसते . 
परंतु तुलनेने त्याला दिलेले छोटेसे काम की , ज्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय इतरांकडून घेतले जातात असे काम योग्य रितीने पार पाडण्याची 
आवश्यकता असते . मर्यादित व्याप्तीचे नित्याचे काम पार पाडणे हेच त्याचे कर्तव्य असते ; 

( जे ) अकुशल कामगार म्हणजे ज्यास लहानसा किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि पूर्वानुभव असणे आवश्यक नाही. परंतु तरीही 
व्यावसायिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे , असे साध्या कर्तव्य पालनाचा अंतर्भाव असलेले काम करणारा कामगार. त्याच्या 
कामासाठी शारीरिक परिश्रमाशिवाय निरनिराळ्या वस्तूंची किंवा मालाची त्याला चांगली माहिती असणे आवश्यक असेल . 

परिशिष्ट 
महाराष्ट्र राज्यातील १० केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (नवीन मालिका २००१ = १०० ) हा उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरी करत 
असलेल्या कामगारांना लागू असलेला राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी 
सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर, त्या सहा महिन्यांसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील 
आणि १९६ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा 
महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेलाविशेष भत्ता ( यात यानंतर ज्याचा राहणीमान भत्ता असा निर्देश करण्यात आला 
आहे.) सर्व संबंधित परिमंडळांना दरमहा रुपये २८ . ०० दराने असेल . 

२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, उपरोक्त प्रमाणे हिशेब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून 
या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील 
प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करील : 

परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या 
किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि . सो . राजपूत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


१०५ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , No . MWA . 1013 /430 /CR - 205 /Lab - 7 , dated the 3rd March 
2014 , published in the Maharashtra Government Gazette , Part I- L , Extra -ordinary is hereby 
published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd March 2014 . 


NOTIFICATION 


MINIMUM WAGES ACT, 1948 . 

No. MWA - 1013/ 430 /CR - 205 /Lab - 7 . - Whereas, by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department, No MWA - 22003/C . R . 119/Lab - 7 , dated the 14th May 2007, the 
Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees 
employed in any industry engaged in scheduled employment viz “ Employment in engineering 
Industry ” which is entry number 36 in part I of schedule to the Minimum Wages Act, 1948 (XI 
of 1948) (hereinafter referred to as “ the said scheduled employment ” ) in the State of 
Maharashtra ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , having reviewed the minimum rates of 
wages payable to the employees employed in the said scheduled employment, considers it 
necessary to revise them further . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 1) of 
section 3 read with sub -section ( 2 ) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948 ), 
in its application to the State of Maharashtra , the Government of Maharashtra , after considering 
all the representations received by it in respect of the proposal published in the Government 
Notification , Industries , Energy and Labour Department, No . MWA - 2012 /6 /CR - 9 /LAB - 7 , dated 
the 14th May 2012 , and after consulting the Advisory Board , hereby revises , with effect from 
3rd March 2014 , the minimum rates of wages payable to the employees employed in the said 
scheduled employment and refixes them , as set out in column ( 3 ) of the Schedule appended 
hereto , as the minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned against 
them in column ( 2 ) of the said Schedule : 

Schedule 


Sr. No. 


Class of Employees 


es 


Minimum rates of wages 
( per month basic rates in rupees ) 
Zone-I Zone- II Zone - III 

( 3 ) 


( 1) 


Skilled 
Semi- skilled 
Un - skilled 


7 ,800 
7 , 100 
6 ,600 


7 ,600 
6 ,900 
6 ,400 


7 , 200 
6 , 500 
6 , 000 


भाग एक - ल - १४ 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


Explanation . For the purposes of this notification , 

( a ) Zone -I. - It shall comprise of the areas falling within the limits of all the Municipal 
Corporations, Cantonment areas and Industrial areas within 20 Kilometers redius from all 
the Municipal Corporations limit ; 

(6 ) Zone - II. — It shall comprise of the areas falling within the limits of all “ A ” and “ B ” 
Grade Municipal Councils ; 

(c ) Zone- III. - It shall comprise of all other areas in the State which are not included in 
Zone- I and Zone - II ; 

( d ) the minimum rates of daily wages payable to an employee employed on daily wages 
shall be computed by dividing the minimum rates of monthly wages fixed for the class of 
employees to which he belongs by twenty six , the quotient being stepped upto the nearest 
paisa ; 

(e ) the minimum rates of hourly wages payble to part -time employee shall be computed 
by dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees 
by eight hours with 15 per cent rise in it and quotient being stepped upto the nearest paisa ; 

(f) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect 
of weekly day of rest ; 

(g ) the minimum rates of wages shall consist of basic rates , the cost of living allowance , 
the cash value of concessions , if any ; 

(h ) a skilled employee is one who is capable of working efficiently , exercising considerable 
independent judgement and discharging his duties responsibly ; 

(i) a semi- skilled employee is one, who does work generally of a well defined routine 
nature , wherein the major requirement is not so much of the judgement, skills and dexterity , 
but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important 
decisions are made by others . His work is thus limited to the performance of routine operation 
of limited scope ; 

(j) an un -skilled employee is one who does operations that involve the performance of 
simple duties which require exercise of little or no independent judgement or previous experience , 
although a familiarity with the occupational environment is necessary . His work may thus require , 
in addition to physical exertion , familiarity with a variety of articles or goods . 


APPENDIX 


The average consumer Price Index Number in respect of ten centres in the State of 
Maharashtra for working class (New Series 2001 = 100 ) shall be the Cost of Living Index 
Number applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The 
Competent Authority appointed by the Government shall , after the expiry of every six months 
commencing on the first day of January and the first day of July , calculate the average of the 
Cost of Living Index Number applicable to the said employees for these six months and ascertain 
the rise of such average over 196 points . For such rise of every point , special allowance 
(hereinafter referred to as “ the Cost of Living Allowance ") payable to the employees in the 
said scheduled employment for each of the six months immediately following six months in 
respect of which such average has been calculated at the rate of Rs. 28 . 00 per month in respect 
of all the zones. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१०७ 


2 . The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent 
Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July when such allowance 
is payable for each of the months from July to December and in the last week of January when 
such allowance is payable for each of the months from January to June : 

Provided that , the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable 
in respect of the period from the date of fixation of the rate of minimum wages to the end of 
December or June , as the case may be, immediately after the said date with effect from which 
the minimum rates of wages are fixed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग एक - ल -१४अ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


३ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२ , शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ मार्च २०१४ . 

अधिसूचना 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक किवेअ . १०१३/ ४३२ / प्र. क्र . २०७ / कामगार - ७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील “ रस्ते तयार करणेकिंवा त्याची देखभाल करणे 
किंवा बांधकामासंबंधीचा कामधंदा यातील रोजगार " या रोजगारात असलेल्या (यात यापुढे ज्याचा उक्त अनुसूचित रोजगार असा उल्लेख करण्यात 
आलेला आहे. ) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक किवेअ . ३२००३/ प्र. क्र . 
१६४ / कामगार - ७, दिनांक ७ मे २००७ अन्वये पुनर्निर्धारित केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करून उक्त अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित 
करण्याचे ठरविले आहे. 

त्याअर्थी, आता किमान वेतन अधिनियम , १९४८ ( १९४८ चा ११ ) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( १ ) 
चा खंड ( ब ) आणि कलम ५ च्या पोट - कलम ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , शासकीय 
अधिसूचना, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ. २०१२ / १० / प्र. क्र . १२ / कामगार- ७ , दिनांक १६ मे २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 
प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे दिनांक ३ मार्च २०१४ पासून उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या कामगारांच्या 
वर्गाला त्या अनुसूचीच्या स्तंभ ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेतनाचेकिमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करीत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


कामगारांची वर्गवारी 


किमान वेतन दर ( मूळ दर ) ( दरमहा रुपये ) 
परिमंडळ - १ परिमंडळ - २ परिमंडळ - ३ 

( ३ ) 


(१ ) 


१० ,१०० 


९ , ७०० 


९, ३०० 


our 


कुशल 
अर्धकुशल 


९ , ४०० 


९ , ००० 


८ , ६०० 


m 


अकुशल 


८ , ९०० 


८ , ५०० 


८ ,१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१०९ 


स्पष्टीकरण . - या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ, 
( ए) परिमंडळ एक. - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीमधील सर्व क्षेत्रांचेमिळून होईल ; 
( बी ) परिमंडळ दोन . - महाराष्ट्र राज्यातील अ व ब वर्ग नगरपरिषदांच्या हद्दीमधील सर्व क्षेत्र / छावणी क्षेत्र मिळून होईल ; 
( सी ) परिमंडळ तीन . - परिमंडळ १ व २ समोर दर्शविलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्र ; 

( डी ) रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेले मजुरीचेकिमान दर तो कामगार ज्या वर्गाचा असेल त्या वर्गासाठी निश्चित 
करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल ; 

( इ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल , त्या 
वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ तासाने भागून व त्यात १५टक्के वाढ करून तसेच येणारी रक्कम नजिकच्या पैशांपर्यंत पूर्णांकात 
परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल ; 

( एफ ) किमान वेतन दरामध्ये साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाचा समावेश असेल ; 

( जी ) किमान वेतन दरामध्ये मूळ दर , विशेष भत्ता आणि सवलती असल्यास त्याचे रोख मूल्य यासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्वदरांचा 
समावेश असेल ; 

( एच ) एखादा कुशल कामगार म्हणजे जो स्वतःच्या निर्णय शक्तीनुसार आपले काम कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो असा कामगार ; 

( आय ) अर्धकुशल कामगार म्हणजे सर्वसाधारणपणे नित्याच्या स्वरूपाचे काम करतो की , ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची फारशी गरज नसते . 
परंतु तुलनेने त्याला दिलेले छोटेसे काम की , ज्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय इतरांकडून घेतले जातात असे काम योग्य रीतीने पार पाडण्याची 
आवश्यकता असते . मर्यादित व्याप्तीचे नित्याचे काम पार पाडणे हेच त्याचे कर्तव्य असते ; 

( जे ) अकुशल कामगार म्हणजे ज्यास लहानसा किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि पूर्वानुभव असणे आवश्यक नाही . परंतु तरीही 
व्यावसायिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे , असे साध्या कर्तव्य पालनाचा अंतर्भाव असलेले काम करणारा कामगार . त्याच्या 
कामासाठी शारीरिक परिश्रमाशिवाय निरनिराळ्या वस्तुंचीकिंवा मालाची त्याला चांगली माहिती असणे आवश्यक असेल . 

परिशिष्ट 
महाराष्ट्र राज्यातील १० केंद्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक ( नवीन मालिका २००१ = १०० ) हा उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरी करत 
असलेल्या कामगारांना लागू असलेला राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी 
सुरू होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर , त्या सहा महिन्यांसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी 
काढील आणि १९६ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा 
महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता ( यात यानंतर ज्याचा राहणीमान भत्ता असा निर्देश करण्यात 
आला आहे.) सर्व संबंधित परिमंडळांना दरमहा रुपये ३५ . ५० दराने असेल . 

२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , उपरोक्तप्रमाणेहिशेब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून 
या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील 
प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये जाहीर करील : 

परंतु , सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित केल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या 
किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि . सो . राजपूत , 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , No. MWA. 1013/ 432 /CR - 207 /Lab - 7 , dated the 3rd March 
2014 , published in the Maharashtra Government Gazette , Part I- L , Extra Ordinary is hereby 
published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 3rd March 2014 . 


NOTIFICATION 


MINIMUM WAGES ACT, 1948. 

No. MWA . 1013/432/C . R .- 207/Lab - 7. - Whereas , by the Government Notification , Industries , 
Energy and Labour Department, No. MWA. 32003 /C . R . 164 /Lab - 7 , dated the 7th May 2007 , the 
Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees 
employed in the scheduled employment, viz , “ Employment on the construction or maintenance 
of roads or in building operations” (hereinafter referred to as “ the said scheduled employment” ) 
in the State of Maharashtra ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , having reviewed the minimum rates of 
wages payable to the employees employed in the said scheduled employment, considers it 
necessary to revise them further . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ) of sub - section ( 1) of 
section 3 read with sub -section ( 2 ) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948 ), 
in its application to the State of Maharashtra, the Government of Maharashtra, after considering 
all the representations received by it in respect of the proposal published in the Government 
Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. MWA. 2012 / 10 /CR - 12 /Lab - 7 , dated 
the 16th May 2012 , and after consulting the Advisory Board , hereby revises , with effect from 
the 3rd March 2014 , the minimum rates of wages payable to the employees employed in the 
said scheduled employment and refixes them , as set out in column ( 3 ) of the Schedule appended 
hereto , as the minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned against 
them in column (2 ) of the said Schedule : 

Schedule 


Minimum rates of wages 
( per month basic rates in rupees ) 
Zone- I Zone- II Zone - III 


Sr . No. 


Class of Employees 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Skilled 
Semi- skilled 
Un - skilled 


10 , 100 
9 ,400 
8 , 900 


9 , 700 
9 ,000 
8 ,500 


9 , 300 
8 ,600 
8 , 100 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१११ 


exerc 


g 


Explanation . For the purposes of this notification , 

(a ) Zone -1. — It shall comprise of the areas falling within the limits of all the Municipal 
Corporations ; 

(6 ) Zone - II. - It shall comprise of the areas falling within the limits of all “ A ” and “ B ” 
Grade Municipal Councils and cantonment areas ; 

(c) Zone - III. - It shall comprise of all other areas in the State which are not included in 
Zone- I and Zone- II ; 

(d ) the minimum rates of daily wages payable to an employee employed on daily wages 
shall be computed by dividing the minimum rates of monthly wages fixed for the class of 
employees to which he belongs by twenty -six , the quotient being stepped upto the nearest 
paisa ; 

(e) the minimum rates of hourly wages payble to part-time employee shall be computed 
by dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees 
by eight hours with 15per cent rise in it and quotient being stepped upto the nearest paisa ; 

(f) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect 
of weekly day of rest ; 

(g) the minimum rates of wages shall consist of basic rates, the cost of living allowance , 
the cash value of concessions, if any ; 

( h ) a skilled employee is one who is capable of working efficiently , of exercising 
considerable independent judgement and discharging his duties responsibly ; 

(i) a semi- skilled employee is one, who does work generally of a well defined routine 
nature , wherein the major requirement is not so much of the judgement, skills and dexterity , 
but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important 
decisions are made by others . His work is thus limited to the performance of routine operation 
of limited scope ; 

(j) an un - skilled employee is one who does operations that involve the performance of 
simple duties which require exercise of little or no independent judgement or previous 
experience , although a familiarity with the occupational environment is necessary . His work 
may thus require , in addition to physical exertion , familiarity with a variety of articles or 
goods . 

APPENDIX 
The average consumer Price Index Number in respect of ten centres in the State of 
Maharashtra for working class (New Series 2001 = 100 ) shall be the Cost of Living Index 
Number applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The 
Competent Authority appointed by the Government shall, after the expiry of every six months 
commencing on the first day of January and the first day of July , calculate the average of the 
Cost of Living Index Number applicable to the said employees for these six months and ascertain 
the rise of such average over 196 points . For such rise of every point, special allowance 
(hereinafter referred to as “ the Cost of Living Allowance ”) payable to the employees in the 
said scheduled employment for each of the six months immediately following six months in 
respect of which such average has been calculated at the rate of Rs. 35 . 50 per month in respect 
of all the zones . 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


2 . The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent 
Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July when such allowance 
is payable for each of the months from July to December and in the last week of January when 
such allowance is payable for each of the months from January to June : 

Provided that, the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable 
in respect of the period from the date of fixation of the rate of mir 
December or June, as the case may be, immediately after the said date with effect from which 
the minimum rates of wages are fixed . 


in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


११३ 


८४ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२ , शके १९३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ . 

क्रमांक बीएसई. ११ / २०१० / प्र.क्र . ३४७ / कामगार- १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) याच्या कलम ४च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ६४४ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ६४५ मे . इंडस इंड बँक लि ., इंडसइंड उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ मधून खालील शर्तीच्या अधीन राहून , 

हाऊस, २४०१, जनरल थिमय्या रोड , (१ ) सदर सूट ही अधिसूचना शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
ईस्ट स्ट्रीट, पुणे-१ यांच्या खालील 

दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
शाखा : 

( २) आस्थापना रात्री ०९ - ३० नंतर उघडी राहणार नाही . 
नाव . - मे . इंडस इंड बँक लि ., 

( ३ ) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना 

कामावर ठेवण्यात यावे. 
पत्ता. 
(१ ) मॅरेथॉन मॅक्स, शॉप नं . १२-१५ , 

( ४ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची कपात न करता 
मुलुंड- गोरेगाव लिंक रोड , मुलुंड (प.), 

आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे 

प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे. 
मुंबई ४०० ०८० . 

( ५ ) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर व विश्रांतीगृह यांची 
( २ ) बिझनेश पार्क ,टिलक रोड , 
घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७. 

व्यवस्था करण्यात यावी . 
( ३ ) पी . डी.हिंदुजा नॅशनल हॉस्पिटल , 

( ६ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त 
वीर सावरकर मार्ग, माहीम , 

काम करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती ११ 

तासांपेक्षा जास्त असणार नाही . 
मुंबई ४०० ०१६ . 
भाग एक - ल - १५ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
( ४ ) सोनबार बिल्डिंग , प्लॉट नं. १३, 

( ७ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ मध्ये 
१०वा रोड, जुहू. मुंबई . 

विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे . 
( ५ ) बी-१०, गोपी चेंबर्स , न्यु लिंक रोड , 

( ८ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर १ तासाची विश्रांती 
सिटी मॉलसमोर , अंधेरी ( प.) , 

देण्यात यावी. 
मुंबई ४०० ०५३. 
( ६ ) युनिट नं . ८ , ९, १०, सनी इस्टेट ( २), 

(९ ) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या देण्यात याव्यात. 
सायन ट्रॉम्बे रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. 

___ (१० ) सदर सूट ही आस्थापनेच्या ०८ शाखांनाच लागू राहील व ती महाराष्ट्र 

दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ पुरतीच मर्यादित आहे . 
( ७ ) २४०१, जनरल थिमय्या रोड , 
( कॅटोन्मेट ) पुणे ४११ ००१. 

( ११ ) वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 
( ८ ) दुकान नं . ५, ए व बी विंग दरम्यान, 

यथास्थिती लागू राहतील . 
कमला नगर , एम . जी . रोड , 

( १२ ) वरीलपैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप रद्द 
कांदीवली ( प.), मुंबई ४०० ०६७ . 


होईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. म . बाविस्कर, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ ११५ 
In pursuance of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following 
translation in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department , 
No. BSE - 11/2010 /CR 347 /Lab - 10 , dated the 3rd March 2014 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES,ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 3rd March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT Act, 1948 . 

No. BSE . 11/ 2010 /C .R . 347 /Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Section 4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act, 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ) 
hereinafter referred to as the said Act , the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry “ 644 " the following Entry shall be added , 
namely : 
“ 645 The following Branches of Section 18 subject to the following conditions : 
M /s . Indusind Bank Ltd ., 

( 1 ) This exemption shall remain in operation for 

the period of three years from the date of 
having corporate office at 8th 

notification published in Government Gazette . 
Floor , Tower 1, One India Bulls 
centre, 841, S . B . Marg , 

( 2 ) The establishment shall not remain open after 
Elphinstone Road , 

09 - 30 pm . on any day . 
Mumbai 400 013. 

( 3 ) The employees, who have given their consent 

be only placed on the day of weekly holiday or 
Name. — M / s. Indusind Bank Ltd ., 

other holiday . 
Address . 

( 4 ) Every employee shall be given one day holiday 

in a week without making any deduction from 
( 1) Marathon Max , Shop No. 12 - 15 , 

his/her wages on account thereof and list of the 
Mulund -Goregaon Link Road , 

time table of such holidays for a month shall be 
Mulund ( W .), Mumbai 400 080 . 

placed on the notice board in advance . 
(2 ) Business Park , Tilak Road , (5 ) Female employees shall be provided separate 
Ghatkopar (East), 

lockers and security and rest rooms at the work 
Mumbai400 077 . 

place . 
( 3 ) P . D . Hinduja National Hospital, (6 ) No employee shall be required to work for more 
Veer Savarkar marg , Mahim , 

than 9 hours in a day or 48 hours in a week . The 
Mumbai 400 016 . 

spread over of an employee shall not exceed 11 
hours in a day . 


( 4 ) Sonbar Building , Plot No. 13 , 10th ( 7 ) The employees shall be entitled to overtime 
Road , Juhu, Mumbai. 

wages in accordance with Section 63 of the said 
Act . 


भाग एक - ल - १५अ 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
(5 ) B - 10 , Gopi Chambers , 

(8 ) Every employee shall be given a rest period of one 
New Link Road, Opp. Citi Mall , 

hour after 5 hours of continuous work . 
Andheri ( W .), Mumbai 400 053. ( 9 ) Employees shall be given national and festival 
(6 ) Unit No. 8 , 9, 10 , Sunny 

holidays . 
Estate ( 2 ), Sion - Trombay Road , ( 10 ) This exemption shall be applicable only to 8 
Chembur, Mumbai 400 071. 

branches of the said establishment and related 
( 7) 2401 , Gen Thimmaya Road , 

only to Maharashtra Shops and Establishment 
(Contonment ), Pune 411 001. 

Act, 1948 . 
( 8 ) Shop No. 5 , Between A And B 

( 11 ) Inspite of these terms and conditions, all the 
Wing , Kamala Nagar , 

provisions of this Act shall applicable to the 
M . G . Road , Kandivali ( W .), 

establishment duly. 
Mumbai 400 067. 

( 12 ) In case of violation of any of the above terms and 

conditions, the exemption shall stand cancelled 
automatically .” 


ns 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 

Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


११७ 


मंगळवार, मार्च ४ , २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९३५ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ मार्च २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक एमएसए . ११/ २०१३/ प्र.क्र . ३७९ / कामगार - १०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) याच्या कलम ४च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ६४५ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ६४६ मे. रिलायन्स रिटेल लि ., रिलायन्स कॉर्पोरेट पार्क , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , ११ व १८ मधून खालील शतींच्या अधीन राहून , 

रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लि . 
गेट नं . १, ठाणे- बेलापूर रोड , घणसोली , 

(१ ) सदर सुट ही अधिसूचना शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
नवी मुंबई ४०० ७०१ यांच्या दुय्यम संलग्नित 

दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
कंपन्यांची पुढील पत्यावरील दुकाने : 

( २ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची कपात न 
( १) टी - २१७, नेप्च्युन मॉल, एल . बी. एस . रोड , 

करता आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे 
भांडूप रेल्वे स्टेशन जवळ , भांडूप , 

प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे. 
मुंबई ४०० ०७८ . 

( ३ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर १ तासाची विश्रांती 
( २ ) लावणी कन्स्ट्रक्शन , मेन स्ट्रीट मॉल, हिल रोड , 

देण्यात यावी. 
बांद्रा (प.), मुंबई ४०० ०५०. 

( ४ ) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना 
( ३ ) रिलायन्स डिजीटल रिटेल लि . , 

कामावर ठेवण्यात यावे . 
विवा मॉल, एस. टी . स्टँडच्या समोर , विरार 

( ५ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त 
स्टेशन जवळ , विरार ( प.) , 
ठाणे ४०१ ३०३ . 

काम करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती ११ 

तासांपेक्षा जास्त असणार नाही . 
( ४ ) रिलायन्स डीजीटल रिटेल लि ., ओसवाल मॉल , 
मिरा रोड, मिरा- भाईंदर रोड, 

( ६ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 
ठाणे ४११ ०१८ . 

यावे. 


११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
( ५ ) युनिट एफ - एफ -२४, पहिला माळा, विवा सिटी ( ७) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर, सुरक्षा व विश्रांतीगृह 

मॉल , पोखरण रोड नं . २, सुभाष नगर , ज्युपीटर यांची व्यवस्था करण्यात यावी. 
हॉस्पीटलच्या बाजूला . 

( ८) आस्थापनेत महिला लैंगिक छळवाद प्रतिबंध करण्यासाठी तक्रार निवारण 
( ६ ) रिलायन्स ट्रेन्ड्स, विवा मॉल, एस. टी . स्टँडच्या 

समिती स्थापन करण्यात यावी . 
बाजूला, महाराष्ट्र ४०१ ३०३ . 

( ९) आस्थापना वर्षातील सर्व दिवस सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत 
( ७ ) एफ - १११ए, नेप्च्युन मॉल, पहिला माळा , 

__ असल्याने वाढीव कामासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्त केले जावेत . 
एल. बी. एस . रोड, भांडूप , मुंबई ४०० ०७८ . 
( ८ ) रिलायन्स ट्रेन्ड्स , हिल रोड , बांद्रा (प.), 

( १० ) कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ 
मुंबई ४०० ०५१. 

मध्ये विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे. 
(९ ) जी . जी . दांडेकर मशिन वर्क्स प्रा . लि ., 

( ११) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या वेतनासह देण्यात याव्यात. 
कल्याण-भिवंडी रोड , भिवंडी तालुका, भिवंडी, ( १२ ) सदर सूट ही संमतीपत्र दिलेल्या कामगारांपुरतीच मर्यादित राहील. 
महाराष्ट्र ४२१ ३०२. 

(१३ ) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ पुरतीच 
(१० ) निलकंठ पॅलेस , तळ मजला , नाथानी रोड , 

मर्यादित आहे. 
मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०७७. 

(१४ ) वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 
( ११ ) स्वदेशी मिल कंपाऊंड, रिलायन्स रिटेल , 

यथास्थिती लागू राहतील . 
जैन मंदिरा समोर, चुनाभट्टी क्रॉसींग , 

(१५ ) वरीलपैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप रद्द 
मुंबई ४०० ०२२. 

होईल . ” 
( १२ ) लॅन्डमार्क , युनिट नं. २, तळमजला + 

पहिला मजला ,लिंक रोड , अंधेरी ( प.), मुंबई 

४०० ०२१ . 
( १३ ) स्टिव्ह मेडन , रिलायन्स बॅन्ड लि ., एफ - १८ , 

पहिला मजला, पलाडीअम , हाई स्ट्रीट फोनीक्स 
द फोनीक्स मिल्स लि ., 
४६२, सेनापती बापट मार्ग , 

लोअर परेल , मुंबई ४०० ०१३ . 
( १४ ) स्टिव मेडन, रिलायन्स बॅन्ड लि ., 

दुकान नं . ३७, पोडीअम मैदान , 
इन्फिनीटी मॉल -२,लिंक रोड , 

मालाड ( प.), मुंबई ४०० ०५३. 
( १५ ) सुपर ड्राई , रिलायन्स बॅन्ड लि ., 

दुकान नं . एस- १ए, २रा मजला, पोडीअम, हाई 
स्ट्रीट फोनीक्स मॉल , लोअर परेल , 

मुंबई ४०० ०१३. 
( १६ ) सुपरड्राय, रिलायन्स बॅन्ड लि ., युजी- ३० , ३१ , 

तळमजला, फोनीक्स मार्केट सिटी , विमाननगर , 

नगर रोड , पुणे ४११ ०१४ . 
(१७) सुपरड्राय , रिलायन्स बॅन्ड लि ., युजी- ७९ , 

फोनीक्स मार्केट सिटी , जुना मुकुंद प्रिमाईसेस , 
कमानी, एल. बी. एस . मार्ग, कुर्ला(प. ), 

मुंबई ४०० ०७० . 
( १८ ) केनीथ कोल , रिलायन्स बॅन्ड लि ., युजी - ७२ , 

फोनीक्स मार्केट सिटी, जुना मुकुंद प्रिमाईसेस , 
कमानी, एल. बी .एस. मार्ग, कुर्ला (प.), 
मुंबई ४०० ०७० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


११९ 


( १९ ) केनीथ को , रिलायन्स बॅन्डस लि ., 

दुकान नं . एस - ७, दुसरा माळा, पॅलाडीअम, द 
फोनीक्स मिल्स लि .,६४२, सेनापती बापट मार्ग , 

लोअर परेल, मुंबई ४०० ०१३. 
( २० ) स्टुअर्ट वेत्झमॅन , दुकान नं . ५बी, १ला माळा , 

पॅलाडीअम, हाई स्ट्रीट फोनीक्स , फोनीक्स मिल्स 
कंपाऊंड, लोअर परेल , 

मुंबई ४०० ०१३. 
( २१ ) 

हेमलीस , रिलायन्स लाईफ स्टाईल 
होल्डींग लि ., कोर्ट यार्ड, हाय स्ट्रीट फोनीक्स , 
फोनीक्स मिल्स कंपाऊंड, 
४६२ , सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल , मुंबई 

४०० ०१३. 
( २२ ) हेमलीस, दुकान नं . एफ -३७ आणि एस - ३७ , 

फोनीक्स मार्केट सीटी, जुना मुकुंद प्रिमाईसेस , 
कमानी, एल. बी. एस . मार्ग, कुर्ला( प. ), 

मुंबई ४०० ०७० . 
( २३ ) क्विक सिल्वर अॅन्ड रॉक्सी , रिलायन्स स्टाईल 

फॅशन इंडिया प्रा . लि ., दुकान नं . सीओदएबीसी , 
तळमजला, पॅलाडीअम , 
हाय स्ट्रीट फोनीक्स , द पोडीएम मिल्स लि ., 
४६२, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 

४०० ०१३ . 
( २४ ) पाऊल अॅन्ड शार्क , रिलायन्स पाऊल अॅन्ड 

शार्क फॅशन प्रा . लि ., दुकान नं . जी - ५८ , 
तळमजला , पॅलाडीअम मॉल , हाई स्ट्रीट , 
फोनीक्स मिल्स कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई 

४०० ०१३. 
( २५ ) डिजेल, डिजेल फॅशन इं. रिलायन्स प्रा . लि ., 

जी - १४ , १५ ,पॅलाडीअम , द फोनीक्स मिल्स 
लि . , ४६२, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल , 

मुंबई ४०० ०१३ . 
( २६ ) अर्मीग्लीडो झेंगा , झेंग साऊथ एशिया प्रा. लि ., 

जी - ७, ४६२, सेनापती बापट मार्ग, पॅलाडीअम 

लोअर परेल , मुंबई ४०० ०१३ . 
( २७ ) तळ मजला, दुसरा मजला, साईट नं . ६१, वॉर्ड 

सी , दलाल मार्केट, लक्ष्मीपुरी , 

कोल्हापूर . 
( २८ ) एलजीएफ अॅन्ड युजीएफ एसएफसी मॉल, युजी 

०८, ०९ , एम. जी . रोड , 

सांगली ४१६ ४१६ . 
( २९ ) सर्व्हे- १२८ / २ए / १, मोन्ट वर्ट - २, सी -विंग , पाशन 

सुस रोड, पाशन, तालुका हवेली , 
जि . पुणे ४११ ०२१ . 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


( ३० ) अॅस्ट्रल कोर्ट, दुकान नं . १ आणि २ , 

प्लॉट नं . एल , सर्व्हे नं . १३७ / १, 
अॅन्ड १३८ / १ए / ७ , मारुतराव गायकवाड नगर , 

औंध, पुणे ४११ ००७ . 
( ३१ ) स्काय क्रुझीन, विंग - बी , दुकान नं . १ ते ५, सर्व्ह 

नं . २१० , विमान नगर , लोहगाव , 

जि . पुणे . 
( ३२ ) कल्याणी नग , एस . पी . नं . ०३, एफपी. नं . ८८ , 

रामवाडी ऑक्ट्रॉई नाक्याच्या बाजुला , 

पुणे- अहमदनगर रोड, पुणे ४११ ०१४ . 
( ३३ ) वेस्ट एन्ड मॉल, औंध , सेक्टर- २ , 

औंध, पुणे, महाराष्ट्र ४११ ००४ . 
( ३४ ) सर्व्हे नं . ६७ / १, ६७ / २ए, ६६ए/ १ए , 

६६ए / १बी , तळमजला, लिंग फिल्ड प्लाझा , 
साळुके विहार , एन. आई. बी . एम. रोड, वनवाडी , 

पुणे ४११ ०४०. 
( ३५ ) सर्व्हे नं . १२९, फाईनल प्लॉट नं . १५ + २ए + ३ए , 

तळ मजला , गिताई संकुल, पौड रोड , 

आईडीअल कॉलनी, पुणे ४११ ०३८ . 
( ३६ ) टेन स्वेअर, तळ मजला, पहिला मजला, एस . 

नं . १५ , वनवाडी गाव, तालुका पुणे, जि . पुणे 

४११ ०४० . 
( ३७ ) मुकुंद नगर , पुणे , तळ मजला, स्वयंभु सुजय 

गार्डन , मुकुंड नगर , पुणे ४११ ०३७ . 
( ३८ ) एफपी सीटीएस ४२ अॅन्ड ४३, युनीट 

एस -०१ आणि २, दुसरा मजला, शंकर शेठ 

रोड, गुलटेकडी, पुणे ४११ ०४२. 
( ३९ ) पहिला मजला, दुसरा मजला, राधा कृष्णा मंगल 

कार्यालयाच्या समोर , गजानन महाराज मंदिरा 
जवळ , प्लॉट नं . सीटीएस १५३०६ / १, सर्व्हे नं . 

२/ २, गरखेडा . 
( ४० ) एल. एफ . एस . ४ , १ला मजला, तळ मजला , 

२रा मजला, प्लॉट नं . ११७ ते १३३ , बनयान 
स्क्वे . नाशिक सिटी सेंटर , लवटे नगर, उंटवाडी 

रोड, नाशिक ४२२ ००२, महाराष्ट्र . 
( ४१ ) गेट नं . ४९७५४९७, कटकेवाडी, पुणे . 
( ४२ ) एस . नं . ७०८ / १/ २बी/ ३, ढेहस ऊह . ३, 

मंडलीक प्राईड , सावरकर मार्ग, नवीन गंगापूर 

नाका, नाशिक ४२२ ०१३ . 
( ४३ ) दुकान नं . ६, ७, ८ ,विराज कॉर्नर , कांदा कॉर्नर , 

शरणपूर रोड, नाशिक ४२२ ००२ . 
( ४४ ) आंबावाडी रोड , राजकमल चौकाजवळ , 

अमरावती ४४४ ६०१ . 


१२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 
( ४५ ) आर - डेक्कन मॉल , जे. एम. रोड , डेक्कन 

जिमखाना, पुणे, महाराष्ट्र ४११ ००२ . 
( ४६ ) तळ मजला, दुकान नं . १, १ए, २ , ८ , ए - १, 

पी . टी . गेराबंद गार्डन रोड , पुणे ४११ ००१. 
( ४७ ) आर. एल.मॉल, सर्व्हे नं. ६१२/ ५बी/ १ अॅन्ड 

६१२ / ५, जुना मुंबई आगरा रोड , 

नाशिक ४२२ ००१. 
( ४८ ) सर्व्हे नं . ८ + १३ /१ / २ सी . टी . एस . नं . १४०९ 

अॅन्ड १४१० , एरंडवने , पुणे ४११ ००४ . 
( ४९ ) सर्व्हे नं . ८, हिस्सा नं . २बी/ २सी, हडपसर 

क -हाडी बायपास, झेन्सर टेक्नॉलॉजी जवळ , 

ता . हवेली, पुणे ४११ ००४ , महाराष्ट्र . 
( ५०) तळ मजला, दुकान नं . १, स्टींग सेंटर, एम . जी . 

रोड , बरीस्ताच्या पुढे, 

पुणे ४११ ००१ . 
( ५१ ) अप्पर तळमजला, दुकान नं . युजी ३३ए , प्लॉट 

नं . २५ , ३१ , टाऊन प्लॅनिंग स्कीम नं. १, कोरम 
मॉल, कॅडबरी कंपाऊंड जवळ, पोखरण रोड 
नं . १, ऑफ इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे , मंगल पांडे 

रोड, ठाणे ( प.), ४०० ६०६ . 
( ५२ ) आर मॉल, लोअर तळ मजला , 

दुकान नं . एलजी. ६, युनायटेड मोटर्स लि ., 
घोडबंदर रोड, रुनवाल इस्टेटजवळ , 

ठाणे (प .) ४०० ६०१. 
( ५३) टेन स्क्वेअर , तळ मजला, डीलाईट शॉप च्या 

पुढे, सर्व्हे नं . १५ , हिस्सा नं . ए, वानवारी , ताल , 

पुणे शहर , जि . पुणे ४११ ०४० . 
( ५४ ) फोनेक्स मार्केट सिटी, पहिला मजला , 

दुकान नं . एफ - ३१, विमान नगर रोड , 

पुणे ४११ ०१४ . 
( ५५ ) तळ मजला, दुकान नं . ३, ४ , श्रीजी दर्शन 

सोसायटी, एस. व्ही . रोड , कांदीवली ( प. ), 

मुंबई ४०० ०६७. 
( ५६ ) तळमजला, दुकान नं . ६० , 

कोहीनूर सिटी मॉल, कोहीनूर सीटी , 
किरोल रोड , एल. बी. एस . मार्ग (प.), 

कुर्ला, मुंबई ४०० ०७० . 
( ५७ ) तळमजला, दुकान नं . ७, सायन मेरीलँड कॉर्नर , 

बिल्डिंग को - ऑप . सोसायटी , 

आय. सी . आय. सी. आय. बँकेच्या पुढे, 
प्लॉट नं . ३९, सायन ( पू.), मुंबई ४०० ०२२ . 


भाग एक - ल - १६ 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८, २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 
( ५८ ) ठाकूर शॉपींग मॉल अॅन्ड मल्टिप्लेक्स , 

तळमजला, दुकान नं . जी - २०बी , दहीसर चेक 
नाक्याजवळ , मॅक डोनाल्डच्या बाजूला, मिरा 
भाईंदर नॅशनल हायवे, पो . मिरा , 

जी . ठाणे ४०१ १०७. 
( ५९ ) तळ मजला, दुकान नं . ४ , १, मायफेअर 

मेरीडीअन, सेजर रोड , सेंट ब्लेस चर्च जवळ , 

अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५६ . 
( ६० ) आर . डेक्कन मॉल , अप्पर तळ मजला, दुकान 

नं . ८ , जे . एम . रोड, सी . टी . एस . 
नं . १२५२, फायनल प्लॉट नं . ६२४, 

भांबुर्डा गाव, शिवाजी नगर , पुणे ४११ ००४ . 
( ६१ ) इम्प्रेस मॉल , अप्पर तळ मजला, दुकान 

नं . जी - ४१एल, रमण सायन्स च्या बाजूला , 
सर बेंजामीन मेहता रोड , 

नागपूर ४४० ०१८ . 
( ६२ ) तळ मजला आणि मेझनाईन मजला , 

दुकान नं. ५३बी, एन. डी . टी ,ए. कॉम्प्लेक्स , 
तुली इंटरनॅशनल हॉटेल समोर , सदर, 

नागपूर ४४० ००१. 
( ६३ ) दुकान नं . २, ३, तळ मजला, अनिता चेंबर्स , 

अंबाडी रोड, वसई ( प.), ठाणे ४०१ २०२ . 
( ६४) कल्याण मेट्रो जंक्शन मॉल, तळ मजला, दुकान 

नं . युनिट नं . ४६, नेतीवली गाव , शिळ रोड , 
कल्याण, 

जिल्हा ठाणे ४२१ ३०६ . 
( ६५ ) दुकान नं . ७, तळ मजला, कपर अपार्टमेंट , 

चंदावरकर रोड , बोरीवली ( प. ), 

मुंबई ४०० ०९२ . 
( ६६ ) तळ मजला, दुकान नं . १ , पॅराडाईस सिनेमा , 

लेडी जमशेदजी रोड , माहीम ( प .), 

मुंबई ४०० ०१६. 
( ६७ ) तळ मजला, डी / बी , दुकान नं . ८ , ९,निर्माण 

को - ऑप . सोसायटी ,चिंचोली नाका, एस . व्ही . 
रोड , मालाड ( प.), ( टू शटर्स ) , 

मुंबई ४०० ०६४ . 
( ६८ ) नेप्च्युन मॅग्नेट मॉल , पहिला मजला , 

दुकान नं . एफ -१५४, लोअर पवई, एल. बी . एस . 
रोड , भांडूप (प.), 

मुंबई ४०० ०७८ . 
( ६९ ) तळ मजला, दुकान नं . १, २, ज्ञानस्ती बिल्डिंग , 

प्लॉट नं . ३, ३ए, सेक्टर- ६, ऐरोली, नवी मुंबई , 

जि . ठाणे ४०० ७०८ . 
( ७० ) तळ मजला, दुकान नं . १, २, सती भवन , बँक 

ऑफ बरोडा जवळ , ब्लॉक नं . ए / ५४ , 
उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे ४२१ ००१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१२३ 


( ७१ ) तळ मजला, दुकान नं . ३, ४ , जगन्नाथ कॉमर्स 

प्लाझा, पाथर्ली गाव, डोंबिवली ( पू.) , 

जिल्हा ठाणे ४२१ २०४ . 
( ७२ ) तळ मजला, दुकान नं . १२, १३, फ्लॅट नं . ०४ , 

बिल्डींग नं . ए ६३ / ६४, शांती नगर , 
सेक्टर -१, मिरा रोड स्टेशन समोर , 

मिरा रोड ( पू.), ठाणे ४१० १०७ . 
( ७३ ) तळ मजला, दुकान नं . २ , २ए, ९१ए , 

डी . बी . मार्ग, नवजीवन सोसायटी जवळ , 

मुंबई सेंट्रल, मुंबई ४०० ००८ . 
( ७४ ) तळ मजला, ८०६, दुकान नं . १, एम्पायर महल , 

डॉ . आंबेडकर रोड, दादर टी . टी ., 

मुंबई ४०० ०१४ . 
( ७५ ) तळ मजला, दुकान नं . ७, ८ , अॅन्ड ९, उन्नती 

अपार्टमेंट , निना को - ऑप. सोसायटी, वनज 
फॅक्टरी समोर , लोकमान्य नगर , 

पुणे रोड , कोथरूड , पुणे ४११ ०२१ . 
( ७६ ) शांती सेंटर , तळ मजला, दुकान नं . १३ 

अॅन्ड १२ए , सेक्टर -१७, वाशी , 

नवी मुंबई ४०० ७०५ . 
( ७७ ) तळ मजला, दुकान नं . ३, सुंदरम , 

प्लॉट नं . १२८ ,मिडल क्लास को - ऑप . हौ . 
सोसायटी , टायटन वर्ल्ड च्या पुढे , शिवाजी 
चौक , एम .टी .एन. एल . रोड , ओल्ड पनवेल , 

पनवेल , जि . रायगड, ४१० २०६ . 
( ७८ ) तळ मजला, दुकान नं . सी -११ , सी -१२, चारकोप 

को - ऑप. हौ . सोसायटी , सेक्टर- ३, चारकोप , 

कांदीवली (प .), मुंबई ४०० ०६७ . 
( ७९ ) तळ मजला, दुकान नं . ५ , ओम प्रकाश आर्केड , 

आंबेडकर गार्डन , चेंबूर ( पू.) , 

मुंबई ४०० ०७१. 
( ८० ) तळ मजला , दुकान नं . १, यशोदा , 

विनायक संकल, आग्रा रोड , कल्याण ( प.) , 

जि . ठाणे ४२१ ३०१. 
( ८१ ) हाई स्ट्रीट मॉल, तळ मजला , 

दुकान नं . जीबी - ३१, जीबी-३३ , 
कापुरबावडी जंक्शन , 

ठाणे ( प.), ४०० ६०७ . 
( ८२ ) गोयल निवास , तळ मजला, दुकान नं . २, ३ , 

प्लॉट नं. ६०० , सेक्टर २५, निगडी प्राधीकरण , 

पुणे ४११ ०४४ . 
( ८३ ) तळ मजला, दुकान नं . ५, स्वर्ण कॉम्प्लेक्स, मेन 

मार्केट , प्लॉट नं . १३, १४ , सेक्टर - ७, खारघर , 

नवी मुंबई ४१० २१० . 
भाग एक - ल - १७ 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( ८४ ) तळ मजला, दुकान नं. १, २, शुभम बिल्डींग , 

सेक्टर-१८ , कोपरखैरणे, नवी मुंबई ४०० ७०९ . 
( ८५ ) 

तळ मजला, दुकान नं . १, २, छेडा आर्केड , 
खिरा नगर , गोल्ड जीम , बाटा शोरूमच्या समोर, 

एस . व्ही . रोड (प.), मुंबई ४०० ०५४ . 
( ८६ ) तळ मजला, दुकान नं . १, २ए, ९, विष्णुविहार 

कॉम्प्लेक्स , बिबेवाडी, 

कोंढवा रोड , पुणे ४११ ०३७. 
( ८७ ) तळ मजला, दुकान नं. १, २, लकी क्लासेस 

बिल्डींग , पुणे - सातारा रोड , धनकवडी, 

पुणे ४११ ०४३. 
( ८८ ) तळ मजला, दुकान नं . ५८, ए६ , ५१-५३ , 

सराफ चौधरी नगर , ठाकूर कॉम्प्लेक्स , 

कांदीवली ( पू.), मुंबई ४०० १०१. 
( ८९ ) शॉपर्स ऑीट मॉल, तळ मजला, 

दुकान नं . २४ , २५, सर्व्हे नं . ४४ / ए , 

ड्यु ड्रॉप्स , विश्रांतवाडी, पुणे ४११ ००४ . 
( ९० ) तळ मजला, पहिला मजला, दुकान नं . ७ , 

नलीन प्रिमाईसेस, ढोले पाटील रोड , 

पुणे ४११ ००४ . 
( ९१ ) तळ मजला. दकान नं . १ . २ . मोहिते पॅराडाईस 

सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०३० . 
( ९२ ) तळ मजला, सर्व्हे नं . १४८ , पी . एल . ६ , 

दुकान नं . २, एच. सिंघवी अजर अपार्टमेंट , 

औंध, पुणे ४११ ००७ . 
( ९३ ) तळ मजला, व्हिजन गॅलरीआ, दुकान नं. १८ , 

सर्व्हे नं . १२७/ १, २ + १२८ / १, 
कुणाल आयकॉन जवळ , पिंपळे सुदागड , 

पुणे ४११ ०२७. 
( ९४ ) तळ मजला, दुकान नं . १, २, दामोदर व्हिला , 

कोथरूड बस स्टँडच्या बाजूला, कोथरूड , 

पुणे ४११ ०२९ . 
( ९५ ) तळ मजला, दुकान नं. २, ६ , खांडवला शॉपींग 

सेंटर , दफ्तरी रोड, मालाड ( पू.), 

मुंबई ३०० ०९७. 
( ९६ ) तळ मजला, दुकान नं . ५, बनाली अपार्टमेंट , 

नळ स्टॉप, कर्वे रोड , पुणे ४११ ००४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ . म . बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ १२५ 
In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No . MSA . 11/ 2013 /CR 379 /Lab - 10 , dated the 4th March 2014 is hereby published under the 
authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D . S . RAJPUT, 
Deputy Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th March 2014 

| NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA . 11/ 2013 /CR 379/Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
section 4 of the Maharashtra Shops and Establishment Act , 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ) 
hereinafter referred to as the said Act , the Government of Maharashtra hereby amends 
Schedule II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry “ 645 ” the following Entry shall be added , 
namely : 
“ 646 The following shops of subordi- Section 18 subject to the following conditions : 
nate and undertaken companies of 

( 1 ) This exemption shall remain in operation for the 
M / s. Reliance Retail Ltd ., Reliance 

period of three years from the date of Notification 
Corporate Park , Reliance 

published in Government Gazette . 
Petrochemicals Ltd ., 

( 2 ) Every employee shall be given one day holiday 
Gate No.1, Thane-Belapur Road , 

in a week without making any deductions from 
Ghansoli, Navi Mumbai 400 701. 

his /her wages on account thereof and list of the 
Address : 

time-table of such holidays for a month shall be 

placed on the notice board in advance . 
( 1 ) T - 217 Neptune Mall , LBS Road , 

( 3 ) Every employee shall be given a rest period of 
Bhandup, Near Bhandup Railway 

one hour after 5 hours of continuous work . 
Station , 
Mumbai 400 078 . 

(4 ) The employees , who have given their consent be 

only placed on the day of weekly holiday or other 
( 2 ) Lavani Const . Main Street Mall, 
Hill road , Bandra (West ), Mumbai 

holiday . 
400 050 . 

(5 ) No employee shall be required to work for more 

than 9 hours in a day or 48 hours in a week . The 
( 3 ) Viva Mall, Reliance Digital Retail 

spread over of an employee shall not exceed 11 
Ltd ., GF + FF , Viva Mall , Opp. ST 
Stand , Near Virar Station , Virar 

hours in a day . 
(West ), 

(6 ) Every employee shall be provided Identity Card 
Dist Thane 401 303 . 

according to the section 25 . 
(4 ) Ostwal Mall, Mira Road , Mira (7 ) Female employees shall be provided separate 
Bhayender Road , Thane 411 018 . 

lockers and security and rest rooms at the work 
place . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


(5 ) Unit No FF - 24 , 1st Floor ,Viva City 

Mall, Pokhran Road No. 2 , Subhash 
Nagar , Next to Jupiter Hospital. 


(8 ) Complaint Redressal Committee against sexual 

harassment of women should be established . 


(6 ) Viva Mall , Opp. S . T . Stand, 

Maharashtra 401 303 . 
(7 ) F 111 A , Neptune Mall, First Floor, 

LBS Road , Bhandup , Mumbai 400 
078 . 


(8 ) Hill Road , Bandra West, Mumbai 

400 051. 


( 9 ) GG Dandekar Machine works Pvt . 

Ltd ., Kalyan - Bhiwandi Road , 
Bhiwandi, Taluka Bhiwandi, 
Maharashtra 
Dist. Thane 421 302 . 


(9 ) As the permission is given to establishment to 

remain open for hole of the year , new staff shall 

be appointed for the extended work . 
( 10 ) The employees shall be entitled to overtime 

wages in accordance with section 63 of the said 

Act . 
( 11) Employees shall be given national and festival 

holidays with wages. 
( 12 ) This exemption is limited to the employees who 

have given their consent. 
( 13 ) This exemption is related only to Bombay Shops 

and Establishment Act, 1948 . 
( 14 ) Inspite of these terms and conditions, all the 

provisions of this Act shall applicable to the 

establishment duly . 
( 15 ) In case of violation of any of the above terms 

and conditions, the exemption shall stand 
cancelled automatically .” 


( 10 ) Neelkanth Palacia , Ground Floor , 

Nathani Road , Mumbai, 
Maharashtra 400 077 


( 11) Swadeshi Mills Complex Reliance 

Retail, Opp . Jain Temple , Near 
Chunabhatti Crossing, Mumbai 400 
022 . 


( 12 ) Landmark Unit No. 2 , Gr + 1st Floor, 

Link Road , 
Andheri (West ), 
Mumbai 400 021 . 


( 13 ) Steve Madden , Reliance Brands 

Ltd ., F - 18 , First Floor, Palladium , 
High Street Phoenix , The Phoenix 
Mills Ltd ., 
462 , Senapati Bapat Marg , Lower 
Parel, Mumbai 400 013 . 


( 14 ) Steve Madden , Reliance Brands 

Ltd ., Shop No. 037 , Podium , 
Ground Floor , Infinity Mall II, Link 
Road , Malad (West), 
Mumbai 400 053. 


( 15 ) Superdry , Reliance Brands Ltd ., 

Shop No. S - 1a , 2nd Floor , 
Palladium , Hight Street , Phoenix 
Mall, Lower Parel, Mumbai 400 
013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


१२७ 


( 16 ) Superdry , Reliance Brands Ltd ., 

UG - 30 , 31, Ground Floor, Phoenix 
Market City , 
Viman Nagar , Nagar Road , 
Pune 411 014 . 


( 17 ) Superdry , Reliance Brands Ltd ., 

Ug- 79 , Phoenix Market City , 
Old Mukund Premises , Kamani, 
LBS Marg , Kurla (West ), 

Mumbai 400 070 . 
( 18 ) Kenneth Cole, Reliance Brands 

Ltd ., UG - 72 , Phoenix Market 
City , Old Mukund Premises, 
Kamani, LBS Marg , 
Kurla (West ), Mumbai 400 070 . 


( 19 ) Kenneth Cole , Reliance Brands 

Ltd ., Shop No. S - 7 Second Floor 
Palladium , The Phoenix Mills 
Ltd ., 642 Senapati Bapat Marg , 
Lower Parel, Mumbai 400 013 . 


( 20 ) Stuart Weitzman , 

Shop No . F -5B , 1st Floor , 
Palladium , High Street Phoenix , 
Phoenix Mills Compound , 
Lower Parel, Mumbai 400 013 . 


( 21) Hamleys , Reliance Lifestyle 

Holdings Limited , Courtyard , 
High Street Phoenix , Phoenix 
Mills Compound, 462, Senapati 
Bapat Marg , Lower Parel, 
Mumbai 400 013 . 


(22) Hamleys , Shop No. F - 37 & S - 37 , 

Phoenix Market City , 
Old Mukund Premises , 
Kamani, LBS Marg , Kurla ( W .), 
Mumbai 400 070. 


( 23 ) Quiksilver & Roxy , Reliance Style 

Fashion India Pvt . Ltd ., Shop No. 
CO6ABC , Ground Floor , 
Palladium , High Street Phonenix , 
The Palladium Mills Ltd ., 462, 
Senapati Bapat Marg , Lower 

Parel, Mumbai 400 013 . 
भाग एक - ल - १८ 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( 24 ) Paul & Shark , Reliance Paul & 

Shark Fashion Pvt. Ltd ., 
Shop No. G -5B , Ground Floor , 
Palladium Mall , High Street , 
Phoenix Mill Compound , 
Lower Parel, Mumbai 400 013 . 


( 25 ) Diesel, Diesel Fashion India 

Reliance Pvt. Ltd ., G14 -G15 , 
Palladium , The Phoenix Mills 
Ltd ., 462, Senapati Bapat Marg , 
Lower Parel, Mumbai 400 013. 


( 26 ) Ermingildo Zegna, Zegna South 

Asia Pvt. Ltd ., G - 7 , 
462 , Senapati Bapat Marg, 

Palladium , Lower Parel, Mumbai . 
(27) Ground Floor , 2nd Floor, 

Site No.61, Ward C , Dalal Market, 

Laxmipuri, Kolhapur. 
(28 ) LGF & UGF, SFC Mall, UG - 08 , 09 , 

MG Road , Sangli 416 416 . 
(29) Survey # 128/2A/ 1, Mont Vert - II , C 

Wing, Pashan -Sus Road , Pashan , 
Taluka Haveli, 
Dist . Pune 411 021. 


( 30 ) Astral Court , Shop No. 1 & 2 , Plot 

No . L , Survey No. 137 / 1 & 138 /1A / 
7 , Marutrao Gaikwad Nagar , 
Aundh , Pune 411 007. 


(31 ) Sky Cruise, Wing - B , Shop No. 1 , 

to 5 , Survey No. 210 , Viman 
Nagar, Village Lohegaon , 
Dist Pune. 


( 32 ) Kalyani Nagar , SP No. 03 , FP 

No. 88 , Behind Ramwadi, Octroi 
Naka , Pune- Ahmednagar Road , 
Pune 411 014 . 


(33) West End Mall , Aundh , 

Sector -2 , Aundh , Pune 
Maharashtra 411 004 . 


( 34 ) Survey # 67/ 1, 67/2A , 66A / 1 A , 66A/ 

1B , Ground Floor , Lingfield Plaza , 
Salunke Vihar, NIBM Road , 
Wanawadi, Pune 411 040. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


१२९ 


( 35 ) Survey # 129 , Final Plot 

No. 15 + 2A + 3A , Ground Floor , 
Geetai Sankul, Paud Road , Ideal 
Colony, Pune 411.038 . 


( 36 ) TAIN SQUARE , Ground & First 

Floor , S No. 15 , Village - 
Wanawadi, Taluka Pune City , 
Dist. Pune 411 040 . 


(37 ) MUKUMD NAGAR PUNE , 

Ground Floor, Swayambhu Sujay 
Garden , Mukund Nagar , 
Pune 411 037 . 


( 38 ) FP Cts 42 & 43, Unit No. S 01 & 02 

2nd Floor , Shankar Seth Road , 
Gultekdi, Pune 411 042 . 


( 39) 1st Floor, 2nd Floor , Opp Radha 

Krushna Mangal Karyalay , 
Near Gajanan Maharaj Temple , 
Plot No. cts 15306 / 1 , Survey 2 / 2 , 

Garkhed , Aurangabad . 
(40 ) LFS 4 1st Floor , Ground Floor , 

2nd Floor, Plot No 117 to 133 , 
Banyan Sq. Nashik City Center 
Lawate Nagar , Untwadi Road , 
Nasik 422 002 . Maharashtra . 


(41) Gate No -4975498 , Katkewadi, 

Pune . 
(42 ) S No 708 / 1/2B /3 , Plot No 3 , 

Mandalik Pride , Savarkar Marg , 
New Gangapur Naka , 
Nashik 422 013 . 


(43 ) Shop No. 6 , 7, 8 , Viraj Corner , 

Canada Corner , Sharanpur Road , 
Nasik 422 002. 


(44 ) Ambadevi Road , Near Rajkamal 

Square, Amravati 444 601 . 
(45 ) R - Deccan Mall, J M Road , Deccan 

Gymkhana, Pune , Maharashtra 
( 46 ) Gr Floor, Shop No 1, 1A , 2 , 8 , A1, 

PT Gera Bund Garden Road , 
Pune 411 001. 


( 47 ) RL Mall, Survey Numbers 612 /5B / 

1 & 612 /5 old Mumbai Agra Road , 

Nasik 422 001. 
भाग एक - ल - १८अ 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( 48 ) Survey No. 8 + 13 /1/ 2 CTS No. 1409 

& 1410 , Erandwane, 
Pune 411 004 


(49) Survey No. 8 , Hissa No. 2B /2C , 

Hadapsar, Kharadi Bypass , 
Near Zensar Technologies , 
Tal. Haveli, Pune 411 014 . 


( 50 ) Ground Floor Shop No. 1 , Sterling 

Center , M G Road , Next to 
Barista , Pune 411 001, 
Maharashtra . 


(51) Ug 33A , Plot No 25 & 31 , 

Town Planning Schem No. 1, 
Korum Mall , Near Cadbury 
Compound , Pohkharan No. 1, 
Mangal Pandey Rd , 
Thane (W ) 400 606 . 


(52 ) R Mall, Lower Ground Fir , 

Shop No. Lg 6 , United Motors 
Limited , Near Runwal Estate , 
Next To More Megastore , 
Ghodbunder Road , 
Thane ( W ) 400 601. 


(53) Tane Square, Ground Floor, 

Survey No 15 , HissaNo. A , 
Wanawari, Taluka, 
Pune 411 040 , Maharashtra . 


(54 ) Pheonix Market City , First Floor , 

Shop No. F - 31 , Viman Nagar Road , 
Pune 411 014 . 


( 55 ) Ground Floor, Shop No. 3 & 4 Sriji 

Darshan Co -Op. Society , 
S . V . Road, Kandivali ( W ), 
Mumbai 400 067, Maharashtra . 


(56 ) Gropund Floor, Shop No 60 

Kohinoor City Mall , Kirol Road , 
Off LBS Marg , Kurla West , 
Mumbai 400 070 . 


(57 ) Ground Floor Shop No 7 , Sion 

Merry Land Corner Building Co 
Op. Society , Next To ICICI Bank , 
Plot No. 39 , Sion East , 
Mumbai 400 022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


१३१ 


(58 ) Thakur Shopping Mall & Multipex . 

Ground Floor , Shop No. G 20B , To 
Mc Donald , Mira Bhayander 
National High Way, Post Mira , 
Thane 401 107 . Maharashtra . 


(59) Ground Floor , Shop No. 4 & 1 , 

Mayfair Meridian , Caesar Road , 
Near Saintblaise Church , Andheri 
West,Mumbai 400 058 . 

Mharashtra . 
(60 ) R Deccan Mall, Upper Ground 

Floor , Shop No . 8 , J . M . Road , 
C . T . S . No. 1252, Final Plot 
No. 624 , Village Bhamburda 
( Shivaji Nagar ), Pune 411 004 . 
Maharashtra . 


(61) Shop No. G41L , Empress Mall , 

Behind Raman Science Centre, Sir 
Bijon Mehta Road , Cotton Market, 
Nagpur 440 018 . Maharashtra . 


(62) Ground Floor , Mezanine Floor, 

Shop No. 53B , NDTA Complex , 
Opp Tuli International Hotel, 
Residency Road , Sadar 

Nagpur 440 001, Maharashtra . 
(63 ) Shop No. 2 & 3 , Ground Floor , 

Anita Chambers , Ambadi Road , 
Vasai West, Thane 401 202. 
Maharashtra . 


(64 ) Kalyan -Metro Junction Mall, 

Ground Floor , Shop /Unit No. 46 , 
Netivali Village , Shill Road, Next 
To Mc Donalds, Kalyan , 
Mumbai 421 306 . Maharashtra . 


(65 ) Shop No. 7 , Ground Floor , Kapoor 

Apartment, Chandavarkar Road , 
Borivali West , Mumbai 400 092 . 

Maharashtra . 
(66 ) Gr. Floor, Shop No . 1, Paradies 

Cinema, Lady Jamshedji Road , 
Mahim West, Mumbai 400 016 , 
Maharashtra . 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


(67 ) Ground Floor, D / B , 

Shop No. 8 & 9, Nirman Co -Op. 
Hsg . Society Ltd ., Chincholi Naka , 
S . V . Road , Malad ( W .), 

( Two Shutters ), Mumbai 400 064. 
(68 ) Nepture Magnet Mall - Neptune 

Magnet Mall , First Floor , 
Shop No. F - 154, Lower Powai, 
L . B . S . Road , Bhandup ( W .), 

Mumbai 400 078 . MH . 
(69) Ground Floor, Shop No. 3 & 4 , 

Dynasty Building , 
Plot No. 3 & 3A , Sector 6 , Airoli, 

Navi Mumbai 400 708 . 
( 70 ) Ground Floor, Shop No. 1 & 2 , Sati 

Bhavan , Near Bank of Baroda, 
Block No. A /54 , Ulhasnagar 2 , 

Thane 421 001. 
(71 ) Ground Floor, Shop No. 1 & 2 , 

Jagganath Commerce Plaza , 
Village Pattarli, Dombivali ( E .), 

Thane 421 204 . 
( 72) Gr. Flr., Shop 12 , 13 & 

Flat No. 04 , Bldg . No. A 63/64 , 
Shantinagar Sec . 1, Opp . Mira 
Road Stn ., Mira Road ( East ), 

Thane 401 107. 
( 73 ) Vision Express , Ground Floor , 

Shop No. 2 , 2A and 91A , D . B . 
Marg , Near Navjeevan Society , 
Mumbai Central, 

Mumbai 400 008 . 
( 74 ) Gr. Floor, 806 , Shop No. 1, Empire 

Mahal, Opposite to Chandu 
Halwai, Dr. Ambedkar Road , 
Dadar TT Circle , 

Dadar ( E .), Mumbai 400 014 . 
(75 ) Ground Floor, Shop No. 7 , 8 , & 9 , 

Unnati Apartment, 
Neena Co-Operative Housing 
Society , Opposite to Vanaz 
Factory , Lokmanya Nagar, 

Kothrud , Pune 411 021. 
( 76 ) Shop No. 13 & 12 A , Shanti Center , 

Ground Floor , Sector 17 , Vashi, 
Navi Mumbai 400 705 , 
Maharashtra . 


ra 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६ / भाद्र ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


१३३ 


( 77) Ground Floor, Shop No. 3 , 

Sundaram , Plot No. 128 , 
Middle Class Co . Op. Hsg . Society , 
Next to Titan World , Shivaji 
Chowk, MTNL Road , 
Raigad , 410 206 . 


(78 ) Ground Floor, Shop No C - 11 & C - 

12 , Charkop Co-Operative 
Housing Society , Sector No. 3 , 
Kandivali (West ), 

Mumbai 400 067. 
( 79) Ground Floor, Shop No 5 , 

Om Prakash Arcade , 
Ambedkar Garden , Chembur, 
Mumbai 400 071. 


(80 ) Ground Floor , Shop No. 1, 

Yashoda Vinayak Sankal, Kalyan 
(West ), Thane 421 301. 


(81) High Street Mall - High Street Mall, 

Ground Floor , 
Shop No. GB- 32 , GB - 33 , 
Kapurbavdi Junction , 
Thane (West ) 400 607, MH . 


(82) Goyal Nivas , Ground Floor, Shop 

No. 2 & 3 , Plot No. 600 , Sector 25 , 
Nigadi Pradhikaran , Pune 411 044 , 
MH . 


(83) Khargar Navi-Ground Floor , Shop 

No. 5 , Swarna Complex, Main 
Market , Plot No 13 & 14 , Sector 7 , 
Kharghar , 

NaviMumbai 410 210 .MH . 
( 84 ) Ground Floor, Shop No 1 & 2 , 

Shubham Building, Sector 18 , 
Kopar Khairane , 

Navi Mumbai400 709 , MH . 
(85 ) Gr. Floor , Shop No 1 & 2 , Cheda 

Archid , Khira Nagar, Below Gold 
Gym ., Opp . Bata Showroom , 
Santacruz (West ), Mumbai 400 054 , 
Maharashtra . 


(86 ) Shop No. 1 & Building A - 9 , 

Vishnuvihar Complex , Bibewadi 
Kondawa Road , Pune 411 037 . 
Maharashtra . 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६ / भाद्र ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


(87 ) Dhankawadi, Ground Floor , Shop 

No. 1 & 2 , Lucky Classes Building , 
Pune - Satara Road , Dhankawadi, 

Pune 411 043 , MH . 
(88) Ground Floor, Shop No. 58 , A6 , 51 

53, Saraf Choudhary Nagar , 
Thakur Complex , Kandivali 

(East ), Mumbai, 400 101. 
(89) Shoppers Orbit Mall , 

Ground Floor, Shop No. 24 & 25 , 
S . No. 44 /A , Dew Drops , 

Vishrantwadi, Pune 411 004 . 
( 90 ) Ground & First Floor , 

Shop No 7 , Nalin Premises, Dhole 

Patil Road , Pune 411 004 . 
( 91) Ground Floor, Shop No. 1 & 2 , 

Mohite Paradise, Sinhagad Road , 

Pune 411 030 , MH . 
( 92 ) Ground Floor, S . No. 148 , PL6 , 

Shop No. 2 , H Sanghvi Ajay 
Apartment, Aundh , 

Pune 411 007 , MH . 
( 93 ) Ground Floor, Vision Galleria, 

Shop No- 18 , S .No- 127/ 1 , 2 + 128 / 1 , 
Near Kunal Icon , Pimplae 

Saudagar , Pune 411 027 , MH . 
( 94 ) Ground Floor, Shop No . 1/2 , 

Damodar Villa , Opp . Kothrud Bus 
Stand, Kothrud , 

Pune 411 029 , MH . 
( 95 ) Ground Floor, Shop No. 2 And 6 , 

Khandwala Shopping Center, 
Daftary Road , Malad (East), 

Mumbai 400 097 . 
( 96 ) Ground Floor , Shop No. 5 , Banali 

Apartments , Nal Stop , Karve 
Road , Pune 411 004 Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


